मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


च्षे ३४ 


*“ नवभारत 


महाराष्ट्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नृवभारा 


बे ३४। अंक ९। जून १९८१ 
किमत २ रुपये । वाषिक वगेणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथ लक्ष्मणक्यास्त्री जोशी 


क 44ाबब>- 
व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक “* नवभारत ' मासिक 

द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३ 

( जि. सातारा ) 


नवभार 


जून १९८१ 
अनुक्रम 
व्यावहारिक मराठी २४ 
संपादकीय -कल्याण काळें 
ही लोकायतदरशेन : सिंघुसंस्कृती ते विसावे 
बंशदाय, न्यान मानवी समता १ जतक विजगप पुणे व 
-नी. र. वः | -आ. ह. साळु 
भारतीय शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे अ्रंथ-परीक्षणे ह. |: 
संदभ १३ । -पाण्यावरची अक्षरे, संतश्रेष्ठ तुकाराम : 
व्यंकटेश आत्राम ।  वैकुण्ढ्गमत की खून ?, चाहूल, आणि 
। बाकीचे सगळे. 
मराठी भाषेच्या खहरवरषेपूर्तीच्या वाचकांचा पत्रव्यवहार ष्र 
तिचा २६ लार-संकळन ५३ 
लेखक-परिचय 


& व्यंकटेश आत्राम : सिनेटर, नागपूर विद्यापोठ; संस्थापक-सचिव, आदिवासी संशोधन 
समित्ती, अमरावती; संघटक, भादिवासी समाज सेवा समिती, कचनूर (जि. वर्धा) & नी. र. 
बऱ्हाडपांडे : तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक; सायकॉलॉजिकल रिसचं विग; डी. पी. आर्‌. एम्‌. न्लॉक, नवी 
दिल्ली. & आ. ह. साळुंखे $ लालबहाद्दूर शास्त्री महाविद्यालय, सातारा, येथे संस्कृतचे प्राध्यापक 
व विभाग प्रमुख; विश्वकोशातील संस्कृत व धर्म ह्या विषयांचे अभ्यागत संपादक; ४०२, गुरुवार पेठ, 


सातारा. & बि. ख. तुळपुळे $ गणिताचे अधिव्याल्याते, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था, नागपुर. विद्या- 


पीठ; १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२. & कल्याण काळे : मराठीचे 
व्याख्याते, पश्‍चिम विभागीय भाषा केंद्र, पुणे; १२०६ ब|१३ म्युनिसिपल कॉलनी, पुणे-४११ ००४. 


& प्रल्दाद वडेर : मराठीचे प्राध्यापक, मुंबई विद्यापीठ पदव्युत्तर केंद्र, पणजी, गोवा. , सुभाष 
सावरकर : अभ्यासक व लेखक; प्रफुल्ल भवन, मुधोळकर पेठ, अमरावती-४४४ ६०१. & इ्यामकांत 
कुळकर्णी : मराठी कथाकार; ७२५/१ क|९ आनंदबाग, नवी पेठ, पुणे-३०, 


संपादकीय-- 


विवेकवाद आणि माणूस 


विवेकवाद ही सामाजिक समता, समाजवाद, इहवाद, पुरोगामित्व ह्या गोष्टींप्रमाणेच एक 
चांगली गोष्ट आहे ह्याविषयी सर्व सत्पवृत्त व्यक्तींचे एकमत आहे. ह्या सर्व चांगल्या गोष्टी आहेत 
असे जाहीर केल्यानंतर त्यांच्याविषयी अधिक विचार करण्याचे कारण नाही ह्याविषयीद्दी महाराष्ट्रा- 
तील सत्परवृत्त मंडळींचे, काही अपवाद सोडता, एकमत दिसते. 


जर एखाद्या माणसाने “ सामाजिक समता म्हणजे काय ? ' आणि “ सामाजिक समता चांगली 
आहे असे का मानावे ? ' असे प्रश्‍न उपस्थित केले तर तो आडमुठा आहे हे स्पष्ट होईल. जेथे एक- 
मताचा सुसंवाद नांदत आहे तेथे भलते प्रश्‍न उपस्थित करून त्याच्यात बिघाड निर्माण करण्याचा प्रयत्न 
करणे हे आडमुठेपणाचे लक्षण आहे. हे प्रश्‍न त्याने गंभीरपणे विचारळे असतील, म्हणजे सामाजिक 
समता चांगली आहे की नाही असा संशय खरोखर त्याच्या मनात असेल तर तो सत्मवृत्त नाही ह्याचे 
ते निदर्शक ठरेल. कारण विवेकवाद, सामाजिक समता, समाजवाद, इहवाद आणि पुरोगामित्व ह्या 
चांगल्या गोष्टी आहेत असे जो मानतो तो सत्मवृत्त अद्नी सत्प़रवृत्तपणाची व्याख्याच आहे. 


पण समजा, एखाद्याने ' विवेकवाद म्हणजे काय ?' हा प्रश्‍न आडमुठेपणे उपस्थित केला आणि 
अधिक आडमुठेपणे त्याचा पिच्छा सोडला नाही, तर त्याचे समाघान कसे करता येईल? 


पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाशी परिचय असलेल्यांच्यापुढे जी एक शान्दिक अडचण उभी 
राहील तिचे सुरवातीलाच थोडक्यात निवारण करणे इष्ट ठरेल. ' विवेकवाद ? ( रॅशनलिझम ) ही 
ज्ञानमीमांसेतील एका उपपत्तीला देण्यात येणारी संज्ञा आहे. ही उपपत्ती थोडक्यात अल्ली मांडता 
येईल : इंद्रियानुभवाने आपल्याला इंद्रियगोचर वस्तूंच्या अस्तित्वाचे, त्यांच्या गुणधर्मांचे, त्यांच्यामधील 
परस्परसंबंधांचे आणि त्यांच्यांत घडणाऱ्या बदलांचे ज्ञान होते. पण हे ज्ञान कनिष्ठ प्रकारचे ज्ञान 
असते कारण ते पुणेपणे प्रमाण असे ज्ञान नसते. ते पूर्णपणे प्रमाण असे ज्ञान नसते कारण ते संशयास्पद 
असते. पण पूर्णपणे संशयातीत, अनिवायंपणे सत्य असलेले असे ज्ञान आपल्याला प्राप्त करून देणारी 
अशी ज्ञानक्षक्‍ती आपल्याकडे आहे आणि ती म्हणजे विवेकशक्‍्ती (रीझन). उदा. गणिती ज्ञान हे पूर्णपणे 
संशयातीत, अनिवार्यपणे सत्य असलेले ज्ञान असते आणि हे ज्ञान आपल्याला अनुभवापासुन प्राप्त होत 
नाही, ते विवेकशक्तीपासुन प्राप्त होते. गणिती ज्ञान हा आदशं मानवी ज्ञानाचा नमुना आहे आणि 
ते विवेकजन्य असे ज्ञान आहे. आता विवेकवादाचा सिद्धांत असा कौ वस्तूंविषयीचे किवा विव्वाः 
विषयीचे किवा जे आहे त्याचे, गणिती ज्ञानाप्रमाणे संशयातीत आणि अनिवा्यपणे सत्य असलेले असे ज्ञान 
आपल्याला प्राप्त करून घेता येते आणि हे ज्ञान अनुभवापासुन प्राप्त होत नाही, ते विवेकशक्तीपासून 
प्राप्त होते. ह्या विवेकवादी सिद्धांताच्या विरोधी सिद्धांताचा पुरस्कार अनुभववादाने केला. अनुभववादाचा 
गाभा हा की वस्तुविषयींचे, जे आहे त्याच्याविषयीचे ज्ञान अनुभवाआधारेच होऊ शकते. आणि नतर 
भवाधिष्ठित ज्ञान जर संशयास्पद असेल तर, वस्तूविषयीचे ज्ञान अनुभवाधिष्ठितच असल्यामुळे व्स्तू- 
विषयी संशयातीत असे ज्ञान आपल्याला प्राप्त होऊ शकत नाही, एवढाच निष्कर्ष ह्यापासून निघतो. 


दोन नवभारत जून, १९८१ 


सतराव्या आणि अठराव्या शतकांतील युरोपिअन तत्त्वज्ञानाचा इतिहास हा प्रामुख्याने 
विवेकवाद आणि अनुभववाद यांच्यामधील विवादाचा इतिहास आहे असे त्याचे वर्णन करणे योग्य 
ठरेल, ह्या वादाचा निकाल कान्टने लावला. आणि एकंदरीत हा निकाल विवेकवादाविरुद्ध गेला. अनु- 
भवाच्या आधाराशिवाय वस्तूंचे, जे आहे त्याचे, ज्ञान होऊ शकते, असे ज्ञान प्राप्त करून देणारी ज्ञान- 
दकती आपल्यापाशी आहे हा विवेकवादाचा मूल सिद्धांत त्याज्य ठरला, पण विवेकवादाचा पुरस्कार 
जेव्हा करण्यात येतो, विशेषतः आपल्या जीवनात आपण विवेकवादाची कास धरली पाहिजे, आपली 
नीती विवेकवादावर माधारलेली असली पाहिजे असे जेव्हा म्हणण्यात येते तेव्हा तत्त्वज्ञानाच्या इति- 
हासात एकेकाळी प्रभावी असलेला आणि नंतर ओसरून गेलेला हा विवेकवाद आपल्याला अभिप्रेत 
नसतो. हा विवेकवाद कशाचा पुरस्कार करतो आणि कक्षाचा अव्हेर करतो ? 


थोडक्यात असे म्हणता येईल की ह्या अर्थाने विवेकवाद म्हणजे आपल्या समजुती, आपले 
विश्‍वास सत्य किंवा स्वीकाराहू ठरविण्याची, किवा असत्य किवा त्याज्य ठरविण्याची एक विशिष्ट 
पद्धती आहे. आपले विश्वास, म्हणजे आपण स्वीकारलेली विधाने सत्य कशावरून ठरतात आणि 
असत्य कशावरून ठरतात ह्याचा निकष विवेकवादापासुन लागतो. विवेकवादी असणे म्हणजे ह्या 
पद्धतीला अनुसरून जी विधाने सत्य ठरतील तेवढीच सत्य म्हणून स्वीकारणे, जी सत्य ठरणार 
नाहीत ती सत्य म्हणून न स्वीकारणे ही पद्धती म्हणजे वैज्ञानिक पद्धती होय. वैज्ञानिक पद्धती अनु- 
भवावर आधारलेली असते ह्यात शंका नाही. पण अनुभवाला गोचर असणाऱ्या पदार्थांचे आणि 
घटनांचे जे गुणधर्म आपल्या साक्षात्‌ प्रत्ययाला आले असतील तेवढ्यांचेच वर्णन करण्यावर वैज्ञानिक 
पद्धती समाधानी नसते, म्हणजे, ' हे पाणी त्या पाण्याहून अधिक गरम आहे, ' ' सूये उगवताना 
लाल दिसतो, ' ' ह्या झाडाची पाने डिसेंबर महिन्यात गळून पडली, ! ह्यांसारख्या, आपल्या अनुभवांच्या 
आधारे ज्यांची सत्यता सिद्ध झाली आहे अशी विधान्ने नमूद करून वैज्ञानिक पद्धती थांबत नाही, 
* अणू ' , ' मूलभूत कण ' , “ विद्युतू-चृंबकीय क्षेत्र ' , इ. इंद्रियातीत, ज्यांचा आपल्याला साक्षात्‌ 
अनुभवात प्रत्यय येत नाही अश्या पदार्थांचे आणि शक्‍तींचे अस्तित्वही विज्ञानात मानले जाते, आणि 
त्यांचे अस्तित्व व गुणधर्म वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरून प्रस्थापित झाले आहेत म्हणून मानले जाते. 


तेव्हा वज्ञानिक पद्धती आपल्या साक्षात्‌ अनुभवांचे वर्णन करणाऱ्या विधानांपलीकडे जाते. 
आपल्या अनुभवाला आलेल्या पदार्थांच्या गुणधर्मांचा आणि घटनांचा उलगडा करण्यासाठी वैज्ञानिक 
पद्धतीमध्ये गृहीतक ( हायपॉथिसिस ) रचण्यात येते आणि हे गृहीतक मुक्‍त असते. इंद्रियातीत अशा 
पदार्थांची आणि शक्‍तींची कल्पना करायला आणि त्या आहेत असे मानायला गृहीतक मोकळे असते. त्यांला 
एवढीच अट पाळावी लागते की एक तर ह्या कल्पना स्पष्ट असल्या पाहिजेत, ह्या कल्पित पदार्थांच्या 
आणि इाक्‍्तींच्या ठिकाणी नेमके कोणते धर्मे असल्याचे आपण कल्पिले आहे हे निश्‍चित असले पाहिजे. 
म्हणजे ह्या कल्पिलेल्या धर्मांना अनृसरून, ह्या धर्मांचा परिणाम म्हणून, विशिष्ट परिस्थितीत ह पदाथ 
व शक्‍ती कशा वागतील, कोणत्या घटना घडून येतील ह्याचे निगमन ( डिडक्शन ) करता येत असले 
पाहिजे. आणि हे पदाथ आणि शक्‍ती यांच्या कल्पिलेल्या स्वभावधर्मांपासुन, विशिष्ट परिस्थितीत, जे 
परिणाम घडून येतील असा निष्कषं प्राप्त होत असेल त्या परिणामांचा इंद्रियानभवात म्हणजे निरी- 
क्षणाने, पडताळा घेता आला पाहिजे. जे परिणाम घडून येतील असा निष्कषे असेल ते घडन आले 
असे निरीक्षणाने आढळून आले तर ही सर्वे कल्पित रचना प्रमाण, ग्राह्य ठरते. उलट हे निष्कषे आणि 
निरीक्षणाला आढळून आलेली प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांच्यांत विसंगती असेल तर ती आहे त्या स्वरूपात 
त्याज्य ठरते. तिच्यात काही बदल तरी करावे लागतील किवा ती समूळ बाजूला सारून तिच्या जागी 
वेगळी कल्पित रचना, वेगळा गृहीतक रचावा लागेल, 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय चीन 


तेव्हा वैज्ञानिक पद्धती अनुभवावर आधारलेली असते, अनुभवाचे सावंभोम प्रामाण्य मान्य करते. 
पण अनुभवाला येणार्‍या घटनांचा उलगडा करताना ज्या संकल्पनांचा आणि उपपत्तींचा वापर वैज्ञानिक 
पद्धती करते त्या अनुभवाच्या साक्षात्‌ क्षेत्रात असलेळे पदाथ आणि घटना यांनी सीमित झालेल्या 
नसतात. ह्या संकल्पना आणि उपपत्ती आपण मुक्तपणे कल्पु शकतो. फक्त ह्या मुक्‍त कल्पना, त्यांच्या- 
पासुन ताकिक अनुमानाने निष्पन्न होणारे निष्कषं, अनुभवाशी जुळणारे असले पाहिजेत. अनुभवाचे 
जोखड झुगारून देऊन कल्पनाशक्तीने केलेला स्वर संचार आणि ह्या संचारानंतर अनुभवाकडे परतण्याचे, 
त्याचा निणेय स्वीकारण्याचे तिने पत्करलेले बंधन, या दोहोचा, ही स्वेरता आणि शिस्त यांचा, संगम 
हे वैज्ञानिक पद्धतीचे स्वभावर्वशिष्ट्य आहे आणि ह्याच्यात वैज्ञानिक पद्धतीच्या, प्रमाणज्ञानाचा 
आवाका वाढविण्याच्या अमोघ सामर्थ्याचे बीज आहे. 


नैसगिक विज्ञानांत- भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, इ.-- लागलेले शोध, आणि त्यांच्यावर 
आधारलेले तंत्रज्ञान ही वैज्ञानिक पद्धतीची सर्वात नाट्यपूर्ण व रोमहर्षक फळे आहेत. पण जेथे जेथे 
वस्तुस्थिती काय आहे ह्याचा शोध घ्यायचा असतो तेथे तेथे तो वैज्ञानिक पद्धतीच्या आधारेच घ्यावा 
लागतो. पोलिसापेक्षा अधिक चतुर, चाणाक्ष आणि निरीक्षणकुशल नसलेला डिटेक्टिव्ह गुन्ह्याचे रहस्य 
जेव्हा शोधून काढतो तेव्हा तो वैज्ञानिक पद्धतीचाच वापर करीत असतो. पोलिसांच्या निरीक्षणातून 
निसट्लेल्या काही अथंपूर्ण घटना आणि कृत्ये त्याच्या ध्यानी आलेल्या असतात, कोणी, काय, का केले 
असेल ह्याविषयीचे आडाखे- ज्यांना प्रौढ भाषेत “ गृहीतक ' म्हणतात- बांधण्यात तो अधिक पटाईत 
असतो, पण हे आडाखे त्याला निरीक्षणाद्वारे जमविलेल्या अतिशय टणक पुराव्याच्या आधारे सिद्ध 
करावे लागतात. * गुन्हा कोणी, कधी, कसा केला ?? ह्या प्रश्‍नांची उत्तरे तो वैज्ञानिक पद्धतीने शोधून 
काढन सिद्ध करीत असतो. “ पानिपतच्या लढाईच्या पूर्वी, लढाईत व नंतर खरोखर काय घडले? 
ह्यासारख्या प्रश्‍नांची उत्तरे इतिहासकार वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरून देत असतो. थोडक्यात “ काय, 
काय आहे, काय घडले होते, काय घडत आहे, काय घडेल? ” हया स्वरूपाचे प्रश्‍न कोणत्याही संदर्भात 
विचारले गेले तर त्यांना उत्तरे देण्याची, दिलेली उत्तरे तपासण्याची आणि सुधारण्याची एकमेव प्रमाण 
रीत म्हणजे वैज्ञानिक रीत. 

ह्या स्वरूपाच्या ब्रश्‍नांची उत्तरे ज्याप्रकारच्या विधानांद्वारे देण्यात येतात त्यांना वस्तुस्थिति- 
वाचक विधाने म्हणूया, मग थोडक्यात असे म्हणता येईल को वस्तुस्थितिवाचक विधानांची सत्यता 
ठरविण्याची किवा पारखण्याची एकमेव रीत म्हणजे वैज्ञानिक रीत. उदा. ' वानरसेनेने तरंगत्या पाषा- 
णांचा सेतू बांधला ' हे वस्तुस्थितिवाचक विधान आहे आणि म्हणून ते वैज्ञानिक पद्धतीच्या आवाक्यात 
येते. ' वेद नित्य आहेत, ' ' ईश्‍वर आहे, 7 ' महंमद पंगंबर हे ईश्‍वराचे शेवटचे प्रेषित आहेत !, 
“समाजात जी उत्पादनसाधने, त्यांच्यावर आधारलेली उत्पादनपद्धती आणि तिला अनुसरून घडलेलो 
वर्गव्यवस्था असते तिच्यामुळे समाजाच्या नेतिक कल्पना, मूल्ये, तत्त्वज्ञान, कळा, धर्म, कायदे, इत्यादी 
गोष्टी निणित होतात ' ही सर्व वस्तुस्थितिवाचक विधाने आहेत आणि त्यांच्या सत्यतेविषयीचा निर्णय 
वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरूनच घ्यावा लागेल. समाजाच्या भोतिक अधिष्ठानाने समाजाची संस्कृती 
निणित होते हे विधान सत्य आहे असे मानून सामाजिक घटनांकडे पहाणे म्हणजे वैज्ञानिक पद्धतीचा 
अवलंब करणे नव्हे; तर ह्या विधानाचा नेमका आशय काय हे ठरवून पुराव्याच्या कसावर ते कितपत 
टिकते हे प्रांजळपणे पहाणे म्हणजे वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरणे. 

वस्तुस्थितिविषयक विधानांची सत्यता-असत्यता ठरविण्याचा एकमेव प्रमाण मार्गे म्हणजे 
वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब होय हे विवेकवादाचे एक प्रमुख सूत्र आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. ह्या 
अर्थाने विवेकवाद कोणत्या भूमिकेला विरोध करतो ? तर वस्तुस्थितिविषयक काही सत्ये श्रद्धेला प्राप्त 
होतात किंवा अधिकारी पुरुषांकडून प्रकट होतात आणि ती श्रद्धेने, किंवा अधिकारी पुरुषांचा अधिकार 


चार नवभारत. जून, १९८१ 


मान्य करून स्वीकारावी लागतात ह्या भूमिकेला विवेकवाद विरोध करतो. विवेकवाद ही प्रबोधना- 
कडून “ एन्लायटन्मेन्ट” ह्या. नावाने : ओळखण्यात येणार्‍या विशिष्ट युगाकडून मानवी संस्कृतीला देणगी 
आहे. विवेकवादाचा शत्रू, . त्याचे लक्ष्य, म्हणजे स्थिस्ती घामिक श्रद्धा होय आणि समान न्यायाने इतर 
घाभिक श्रद्धा होत. 

विवेकवादाच्या जोखडापासुन मोकळीक. करून घेण्याची एक प्रगल्भ पळवाट आहे. ती म्हणजं 
वस्तुस्थितींच्या दोन श्रेणी .कल्पिणे, वस्तुस्थितींच्या राज्यात वैज्ञानिक पद्धती सार्वभौप़् आहे हे मान्य 
करूनही, वैज्ञानिक पद्धतीचा विषय असलेल्या वस्तुस्थिती ह्या कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तुस्थिती असतात 
आणि त्यांच्याहून श्रेष्ठ दर्जाच्या ज्या वस्तुस्थिती असतात त्या वैज्ञानिक पद्धतीच्या आवाक्याबाहेर 
असतात अशी भूमिका स्वीकारणे. श्रीशंकराचार्यांची भूमिका ह्या प्रकारची आहे. अग्नी अनुष्ण आहे 
असे शंभर श्रृतिवाक्यांनी सांगितळे तरी त्याच्यात काही तथ्य असणार नाही असे आचार्य जेव्हा ठाम- 
पणे सांगतात तेव्हा ह्या स्वरूपाच्या. प्रश्‍नांचे उत्तर अनुभवाच्या आधारेच दिले पाहिजे अशी त्यांची 
भूमिका आहे. अनुभवाच्या आधारे ज्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतात आणि द्यावी लागतात त्या 
प्रश्‍नांच्या क्षेत्रांत श्रुतीला: यत्किचितही अधिकार नाही असा तिचा अर्थ आहे. पण ह्याची दुसरी बाजू 
अशी की अनुभवाच्या क्षेत्रापलोकडे असलेळे जे अस्तित्व आहे त्याच्याविषयी विधाने करण्याचा 
यत्किंचितही अधिकार अनुभवाला नाही. ह्या अस्तित्वाचे सम्यक ज्ञान आपल्याला श्रृतिद्राराच होते 
आणि ते श्रद्धेने स्वीकारावे लागते. “ कनिष्ठ प्राणिजातीपासुन मानवजातीची उत्क्रांती घडून आली को 
नाही ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर वैज्ञानिक पद्धतीला अनुसरूनच द्यावे लागेल, पण माणसाला अमर आत्मा 
असतो आणि हा आत्मा म्हणजे ईश्वराची प्रतिमा असते हे एक श्रेष्ठ सत्य आहे, ते अनुभवाच्या 
आवाकयापलीकडचे सत्य आहे आणि ते बायवलमध्ये प्रकट करण्यात आले आहे. म्हणूनच आपल्याला 
कळू शकते, ते श्रद्धेने स्वीकारावे लागते.” ही प्रगल्भ स्त्रिस्ती भूमिका आहे. 


कनिष्ठ अस्तित्व आणि श्रेष्ठ अस्तित्व हे द्वैत आणि त्यांचे प्रतिबिब असलेले कनिष्ठ सत्य व 
श्रेष्ठ सत्य हे द्वैत विवेकवाद अमान्य करतो. कोणतीही वस्तुस्थिती ही वस्तुस्थिती म्हणून एकाच 
दर्जाची असते आणि तिचे प्रमाण ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा एकच मार्गे असतो व तो म्हणजे वैज्ञानिक 
पद्धतीचा अवलंब. 


उच्च सत्य आणि नीच सत्य हे द्वैत केवळ धाभिक नाही. त्याचे प्रतिबिव तत्त्वज्ञानातही पडलेले 
आहे. उदा. माक्‍संवादी डायालेक्टिकल सत्य आणि यांत्रिक सत्य असे दैत मानतात. डायालेक्टिकल 
सत्य हे फ्त अधिकारी पुरुषांनाच आकलन होते. म्हणजे त्या, त्या देशातील, त्या, त्या काळातील 
पोलिटब्यूरोला आणि सर्वोच्च नेत्याला ते समजते आणि त्यांच्यापासुन इतरांना नम्रतेने स्वीकारावे 
लागते. उदा. स्टालिन जिवंत असेपर्यंत ते स्टालिनला समजले होते आणि स्टालिन मेल्यानंतर, स्टालिनला 
ते समजले नव्हते हे र्र्ूू्चावला समजले आणि ररृह्चावमुळे इतर सवे श्रद्धावंतांना समजले. एकाच 
परिस्थितीविषयी रशियन पोलिटब्यूरोला गवसलेले डायालेक्टिकल सत्य, चिनी पोलिटब्यरोला समज- 
लेल्या डायाळेक्टिकल सत्याहून वेगळे असते पण प्रत्येक देशात, त्या देशातील पोलिटब्यूरोला समजलेले 
सत्य (तो पोलिटब्युरो असेपर्यंत) अंतिम व स्खलनातीत असते व त्या देशात असे न मानणे हे. 
त्मिकदृष्ट्या नसले तरी भोतिकदृष्ट्या अतिशय धोक्याचे असते, याव्या 
जे जे विश्‍वात घडते त्याची यादी करायची झाली तर तिच्यात मानसिक घटनांचा अंतर्भा; 
करावा लागेल हे उघड आहे. एखाद्या ह्रिणाच्य़ा शरीराला जर दर्भाकुर टोचला तर ती भोतिक न्य 
असते. आणि त्या हरिणाला जी वेदना होते ती मानसिक घटना असते. आपण केवळ भौ। तटा 
घेतल्या तर त्या कोणत्या नियमांना अनुसरून घडंतात हे जसे वैज्ञानिक पद्धती शोधन 
त्याप्रमाणे भौतिक घटना आणि मानसिक घटना यांच्या साहचर्याचे नियमही ती शोधन 
१ 


तिक घटना 
काढू शकते 
काढू शकते, 


संपादकीय पाच 


स्विच दाबला को विजेचा दिवा का लागतो ह्या बहुसंख्य भारतीय विवेकवाद्यांना माहीत नसलेल्या 
गोष्टीचा उलगडा वैज्ञानिक पद्धती करू शकते. त्याचप्रमाणे गुप्तधनाचा शोध लागला म्हणून एखादा 
माणूस नरबळी का देतो याचे स्पष्टीकरणही ती करू शकते. 

माणूस, त्याचे अनुभव, विचार आणि कृत्ये हाही विश्वाचा भाग आहे आणि वैज्ञानिक पद्ध- 
तीने विश्वाच्या इतर घटकांचे स्वरूप आणि त्यांच्यामधील परस्पर संबंध यांचे जसे स्पष्टीकरण करता 
येते तसेच मानवी घटनांचेही करता येते, आणि ते केले पाहिजे, माणसाचे विज्ञान रचले पाहिजे, 
भोतिक विज्ञानाइतकेच दृढपणे आणि पद्धतशीरपणे रचले पाहिजे हा प्रबोधनकालीन विवेकवादाचा 
संकल्प आणि आकांक्षा होती. माणसाची प्रकृती गुंतागुंतीची गसल्यामुळे विज्ञानाच्या ह्या भागाचा 
माहशय आणि अंतर्गत रचना, उदा. वनस्पतिशास्त्राचा आशय व रचना यांच्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीची 
असेल व माणसाचे विज्ञान रचणे अधिक कठीण ठरेल हे ह्या विवेकवाद्यांना मान्य होते. पण हे विज्ञान 
रचणे तत्त्वतः शक्‍य आहे याविषयी त्यांना शंका नव्हती. 

भोतिक, रासायनिक, जैविक, मानसिक प्रक्रियांचे विज्ञान जसे रचले पाहिजे तसे माणसांच्या 
अनुभवांचे आणि कृत्यांचे विज्ञानही रचले पाहिजे. ही विज्ञाने किवा एका सवंकष विज्ञानाचे हे वेग- 
वेगळे भाग अर्थात्‌ माणसांनी रचायचे आहेत. आणि ते माणसासाठी रचायचे आहेत. म्हणजे माणसाचे 
सुख किवा कल्याण साधण्यासाठी रचायचे आहेत, माणसाचे सुख क्यात असते ? विवेकाला अनुसरून 
जगण्यात माणसाचे सुख असते. पण विवेकाला अनुसरून जगणे म्हणजे कसे जगणे? 

माणसाने विवेकाला अनुसरून जगणे योग्य असते ह्या. विवेकवादी सिद्धांताचा अथे काहीही 
असो, हा सिद्धांत हे विवेकवादाचे एक वेगळे परिमाण आहे. विवेकवादाचे एक परिमाण. किवा अंग 
म्हणजे विदववात खरोखर काय आहे ह्याचा निर्णय करण्याची विवेक्रवादाने पुरस्कारलेली रीत. विवेक- 
वादाचे दुसरे अंग नैतिक आहे. माणसाने कसे जगावे हेही विवेकवाद सांगतो. ह्या दोन अंगांमध्ये 
काय परस्परसंबंध असू शकेल ? अस्तित्वाचे स्वरूंष काय आहे ह्याचां शोध घेणारी वैज्ञानिक पद्धती 
माणसाने कसे जगावे ह्याचे नियमन करणाऱ्या तत्त्वाला जन्म देऊ शकते का? वैज्ञानिक नीती, 
विज्ञानप्रणीत मूल्ये असे काही असु शकते का ? 

आणखी एक प्रश्‍न आहे. विश्वातील कोणत्याही प्रकारच्या घटना कोणत्या नियमांना अनुसरून 
घडतात ह्याचा शोध वैज्ञानिक पद्धतो घेते. समोरच्या माणसाचे विचार, कृत्ये कोणत्या मानसशास्त्रीय 
नियमांना अनुसरून घडली आहेत हे स्पष्ट करून त्यांचा उल्गडा वैज्ञानिक करतो. माणसाची कृत्ये, 
भकेल्या उंदराचे वर्तन आणि परमाणूंना घडणार्‍या घटना हे सारे विज्ञानाचे विषय आहेत आणि त्यांचा 
उलगडा वैज्ञानिक एकाच पद्धतीने करतो, पण वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करून वैज्ञानिक जेव्हा काही 
निष्कषे पुढे मांडतो तेव्हा तो ते प्रमाण म्हणून मांडतो. प्रामाण्याच्या निकषांना उतरणारे हे निष्कषं 
आहेत आणि ह्या कारणासाठी ते स्वीकारणे योग्य आहे असा त्याचा दावा असतो. हा दावा. करणारा 
वैज्ञानिक आणि त्याने स्वीकारलेले निकष लावून त्याचे निष्कषे तपासणारे त्याचे सहु्वैज्ञानिक हे 
विज्ञानाचे विषय आहेत की विज्ञानाचे निर्माते आहेत ? आणि विज्ञानाचा निर्माता जर विज्ञानापलीकडे 
असेल तर आपण स्वतःच वैज्ञानिक पद्धतीला मर्यादा घालणारे अस्तित्व आहोत असे होईल की नाही? 


साभार पोच- 


* ' महाराष्ट्राचे शिक्षण : प्रयोग आणि परं- 
परा ? - संपादक- डॉ. एस्‌. एस्‌. भोसले; 
प्रकाशक- कार्याध्यक्ष, शिक्षणमहर्षी बापूजी 
साळुंखे षष्टयब्दपूर्ती समिती, कराड/कोल्हापूर; 
१९८०; पृ. ७३७; किमत,४० रुपये. 

* ' समीक्षेची नवी रूपे ? - गंगाधर पाटील; 
प्रकाशक - मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई-४; 
१९८१; पृ. १७७; कि. २५ रु. 

* 'गुजराती एकांकिका !-अनु. उमाकान्त ठोमरे; 
संपा. ए. एम्‌ रावळ; प्रका, नॅशनल बुक ट्रस्ट, 
इंडिया, नवी दिल्ली १८; १९८१; पृ. २१४; 
कि. रु. १४.५०, 

* “ पंजाबी एकांकिका ' - अनु. मीनकेतन; संपा. 
अतर सिंह; प्रका. नॅशनल, बुक टृस्ट, इंडिया, 
नवी दिल्ली १८; १९८१; पृ. १७२; कि. 
रु. १२-५०. 

* ' ऊनसावली '-चुनीलाल,मडिया;अनु. दीपक 
कुमार; प्रका. नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नवी 
दिल्ली १८; १९८१; पृ. ३०८; कि. रु. १९-७५. 

* “ सुबोध उपनिषत्सार - पं. पुरुषोत्तमशास्त्री 
फडके ; संतकृपा प्रकाशन, पुणे ४११ ०३०; 
पृ. १३४; कि. १२ रु. 

* ' वेदवती '- मा. भ, पंत ; संतकृपा प्रकाशन, 
पुणे ४११ ०३०; पृ. ११२; कि. १६ रु. 

* “ श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती ! - कमल वैद्य ; 
संतकृपा प्रकाशन, पुणे ४११ ०३०; पृ. ८६; 
किमत ६ रु. 


* ' मरठी श्रुद्धळेखनप्रदीप' - मो. रा. वाळंबे; 
ग्रो. य. राणे प्रकाशन, पुणे ४११ ०३० ; 
१९८१; पृ. १५२; कि. १० रु. 

* ' अभोष्ट '-संपादक व प्रकाशक- प्रा. डॉ. गो. रा. 

कुलकर्णी; प्राचाये, कन्या महाविद्यालय, सांगली 

४१६ ४१६; १९८१; पृ. १६९; कि. २० रु. 

: तिसरा रस्ता ' (कवितासंग्रह) - सुधाकर 

शं. देशपांडे, जागर प्रकाशन, गोरेगाव (प.), 

मुंबई ४०० ०६२; १९८१; पृ.५६; कि. ७ रुपये. 

* ' बाहुळे ' (कथासंग्रह) - सुधाकर शं. देशपांडे, 
जागर प्रकाशन, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२; 
१९८१; पृ. १०८३; कि. १५ रुपये. 

* ' नवलाई ((काव्यसंग्रह ) - नवदीन बंधू 
( नामदेव तायडे,) ; कुंदन प्रकाशन, भोरंगाबाद; 
१९८१; पृ. ३६; कि. ५ रु, 

* “' गझल “- मंगेश पाडगांवकर; मौज प्रकाशन 
गृह, मुंबई ४; १९८१; पृ. ८५; कि. रु. १७.५०. 

* * नटरंग *- आनंद यादव; मोज प्रकाशन गृह, 
मुंबई ४; १९८०; [पू. १८७; कि. ३० रु. 

*  प्रतिबद्ध ' आणि ' मर्त्य '- वसंत आबाजी 
डहाके; मोज प्रकाशन गृह, मुंबई ४; १९८१; 
पृ १३१; कि. रु. २३५०. 

* ' आलम !- अशोक वागवे; मोज प्रकाशन 
गृह, मुंबई ४; १९८१; पृ. ८१; करि. रु. ८.५०. 

* ' पार्टी ' - महेश एलक्‌ंचवार; मौज प्रकाशन 
गृह, मुंबई ४; १९८१; पू. ८२; करि. रु. ११.५०. 

* ' र्थचक्त ' ( नाटक) - श्री. ना. पेंडसे; मौज 
श्रकाहन गृह, मुंबई ४; १९८०; पू. ९६; कि.१९ रु. 


नी. र, वऱ्हाडपांडे 


वंशदाय, सुजनन आणि मानवी समता 


लुई अल्बर्टो मसादो हे व्हेनेझुलामध्ये “ मानवी 
बुद्धिमत्तेचे ” मंत्री नियुक्त केले गेले होते. त्यांनी 
बुद्धिमान होण्याचा अधिकार' या नावाचे पुस्तक 
लिहिले आहे. या पुस्तकात ज्या मुद्द्यांची चर्चा केली 
गेली आहे त्यांवर गेल्या काही वर्षांत बरेच वादळ 
माजून राहिलेले आहे. हे प्रश्‍न असे :- १) मानवी 
बुद्धिमत्ता व इतर क्षमता आनुवंशिक असतात की 
उपाजित असतात. २) आनुवंशिक असतील तर 
मानवाचे जन्मतःच कमी अधिक बुद्धिवान व सक्षम 
अंसे वंश आहेत काय ? ३) मानसिक क्षमता 
आानुंवंशिक असतील तर पशूप्रमाणेच मानवाला 
सुजनत्त लागू करून अतिमानव निमिता येईल काय? 
.,.निंभिता येईल असे मानून काही वैज्ञानिकांनी 
नोबेल पारितोषिक मिळविलेल्या काही पुरुषांच्या 
वीर्याने काही स्त्रियांचे कृत्रिम रेतन केले. याविरुद्ध 
बरीच ओरड झाली आहे.... ४) मानवांत जन्मसिद्ध 
विषमता असेल तर आपल्या समतावादी तत्त्वज्ञानाचे 
काय ? 
प्राध्यापक बर्टवरीळ गंभीर आरोप 

पहिल्या प्रनाला काही मनोवैज्ञानिकांनी नि:सं- 
दिग्धपणे “ नाही ” असे उत्तर दिले आहे. असे 
उत्तर देणार्‍यांनी विरुद्ध पक्ष मांडणाऱ्या प्रा. बटं या 
मंनोवैज्ञानिकाने मांडलेला पुरावा बनावट आहे; 
बट यांनी पुरावा गोळा केलाच नाही; आपल्या 
खोलीत बसुन बनावट आकडे तयार केले, असा 
गंभीर आरोप केला आहे. हा आरोप मुख्यतः बटं 
यांची सांख्यिकीय मांडणी बरीच रेखीव आहे, खऱ्या 
पुरांव्यावर मांडलेली मांडणी इतकी रेखीव असू 
शकत नाही या या मुद्‌द्यावर आधारलेला आहे. पण 


या मुद्द्याने बट यांनी मुळी पुरावा गोळा केलाच 
नाही की गोळा केलेल्या पुराव्यावर सारवासारव 
केली या दोन पक्षांमध्ये निणेय करणे कठिण आहे. 

बुद्धिमत्ता आनुवंशिक असते याबद्दळ्चा पुरावा 
केवळ बटं यांच्या संशोधनातच सापडतो असे नाही. 
शरीराची ठेवण, याच्या क्रिपा, रोग वगैरे अनेक 
गोष्टी आनुवंशिक आहेत, मानसिक क्षमताच तेवढया 
मानुवंशिक नाहीत या मताची प्रारंभिक संभाव्यता 
फारच कमी आहे. शरीर व मन यांत एवढे द्वैत 
मानण्यास काहीच आधार नाही. 

मेन्दूचे अध्ययन करून त्याच्या विशिष्ट भागाला 
इजा झाल्याने भाषाक्षपता घटते, दुसऱ्या एका 
भागाला इजा झाल्याने विशिष्ट प्रकारच्या स्मृतीला 
बाधा येते वर्गैरे गोष्टी सिद्ध झालेल्या आहेत. तसेच 
बुद्धिमान पुरुषांच्या मेन्दृत निम्नोनतता जास्त असते 
असे दिसून आले आहे. मेन्दूचो संरचना ब बुद्धिमत्ता 
यांची फारकत करणे अशक्य़ आहे हे कबूल न करणे 
हा दुराग्रह आहे व मेनत्दूची संरचना बर्‍याच अंशी 
आनुवंशिक असते याबद्दल संशय घेता येत नाही. 
तेव्हा बुद्धिमत्ता आनुवंशिक नाही असे मानणे 
कठिण भआाहे. 

उलटपक्षी ती आनुवंशिक आहे असे सिद्ध कर- 
णारा बराच पुरावा उपलब्ध आहे. जुळी भावंडे, 
सख्खी भावंडे, चुलत भावंडे वगैरे क्रमाने रक्‍तसंबंध 
अधिकाधिक दूर होत जातो. याच क्रमाने बुद्धिमत्ते- 
तोल साम्यदेखील अधिकाधिक कमी होत जाते. भावंडे 
ज्या परिस्थितीत वाढतात ती परिस्थितीदेखील याच 
क्रमाने कमी* सारखी होत जाते, म्हणून या क्रमाने 
दिसणारा बुद्धिमत्तेतेल फरक आनुवंशिकतेमुळे 


१. प७ छोटा; ४० ७० 1101800 १ 810010 ॥[80018त0 


न. भा. १ 


२ नवभारेत 


पडत नसून परिस्थितीमुळे पडतो असे यावर उत्तर 
देण्यात येते. पण वेगळ्या घरांत राहणाऱ्या जुळ्या 
मुलांच्या बुद्धिमत्ता मापून पाहता, परिस्थितीमुळे 
आनुवंशिकतेचा प्रभाव कमी झाला, तरी बऱ्याच 
अंशाने कायम राहतो असे दिसुन येते. 

मानवाच्या वुद्धिमत्तेचे अध्ययन केवळ सांख्यि- 
कीच्या आधारेच करता येते, प्रयोगाच्या आधारे 
करता येत नाही, पण उंदरावर या बावतीत प्रयोग 
करण्यात आलेले आहेत. अन्न व ओषधे यांचा 
मानवावर काय परिणाम होईल हे पाहण्यासाठी 
आघधी उंदरावर प्रयोग करूनच अनुमाने बांधली 
जातात. ही अनुमाने बहुधा लागू पडतात. आनुवंशि- 
कतेच्या बाबतीत जे उंदराला लागू आहे, ते मानवाला 
लागू होणार नाही असे म्हणणे समथेनीय ठरणार 
नाही. 
उंद्रावरील प्रयोग 

या प्रयोगात चक्रव्यूहातून बाहेर येणे ही बुद्धि- 
मत्तेची कसोटी मानण्यात आली होती. उपाशी उंद- 
रांना चक्रव्यूहात ठेवण्यात आले होते. अन्न, चक्र- 
व्यूहाच्या बाहेर होते. जो उंदीर चक्रव्यूहाच्या अधिक 
लवकर बाहेर येऊन अन्न खाईल तो जास्त हुषार 
असे बुद्धिमत्तेचे गमक ठरविले होते. या गमकाच्या 
आधारे सर्वांत जास्त हुपार ठरणारे उंदीर सर्वांत 
कमी हुषार ठरणाऱ्या उंदरांपासून वेगळे करण्यात 
आले. प्रजोत्पत्तीच्या बाबतीत या दोन गटांतील 
उंदरांना एकमेकांशी संबंध ठेवू देण्यात आला नाही. 
याप्रमाणे एक हुषार उंदरांची व एक मूखं उंदरांची 
अशा उंदरांच्या दोन पिढ्या निर्माण झाल्या. अशा 
रीतोने अठरा पिढ्यांपर्यंत प्रयोग करण्यात आला. 
अठराव्या पिढीतील सर्वांत हुषार उंदरांच्या गटा- 
तील अगदी कमी हुषार उंदीरदेखील मूख उंद- 
रांच्या गटातील सर्वांत हुषार उंदरापेक्षा जास्त 
बुद्धिमान होता. 

असे झाल्यावर ते उंदरांचे गट एकत्र मिसळण्यात 
आले. या मिश्र उंदरांच्या सहा पिढ्या झाल्यावर 
असे आढळून आले, की त्या उंदरांच्या समूहात 
ज्यांची सरासरी हुषारी दोन वेगळ्या उंचवट्यांनी 
दाखवावी लागेल असे दोन भिन्न गट नव्हते, सवे 
समूहाची सरासरी एकाच उंचवट्याने दाखविता 
येत होती. 


जून, १९८१ 


दोन उंचवट्यांचा सांख्यिकीय अथ पुढील स्पष्टी- 
करणाने स्पष्ट होईल. , 

ज्यांची सरासरी वृद्धिमत्ता ७५, न्यूनतम ५०, व 
अधिकतम १०० या बुदृध्यंकाने दाखविता येईल 
असा शंभर व्यक्तींचा एक गट घेतला; व ज्यांची 
१२५, १०१६ व १५० या वृुद्धथंकाने दाखवावी 
लागेल असा शंंभराचा दुसरा गट घेतला. हे दोन्ही 
गट एकात मिसळून होणाऱ्या दोनकशेंच्या एका 
गटाच्या वुद्धीचे बाहुल्यवितरण काढले तर ते असे 
येईल-- 


ट्ट 
५० १9 ण 128 180 


येथे दोन गट एकात मिसळले तरी ७५ व १२५ 
अश्या दोन गटांच्या दोन सरासर्‍्या दाखविणारे दोन 
उंचवटे दिसतात. असे दोन उंचवटे दिसले, तर घेत- 
लेल्या गटात दोन प्रकारच्या व्यक्‍ती भाहेत असे 
म्हणता येते, तसे नसेल, तर सारा गट एकाच प्रका- 
रचा आहे असे ठरेल. 


उंदरांच्या बाबतीत असेच ठरले. 


उंदरात बुद्धिमत्ता आनुवंशिक आहे, असे या 
प्रयोगाने सिद्ध होते. उंदरात बुद्धिमत्ता आनुवंशिक ' 
असेल तर मानवात ती आनुवंशिक का नसावी'? 


वंशकल्पन्ा 


मानवाचे अनेक विशेष आनुवंशिक असतात 
एवढ्यावरून काही लोक मानवसमाज वेगवेगळया 
वंशांत विभागलेला आहे असे समजतात. पण असे 


समजणे चूक आहे. कारण आनुवंशिक गुणविशेष 
एकमेकांहून स्वतंत्र असतात. र 


युरोपात अव ई हे शुद्ध आये जोडपे होते 
अशी कल्पना करा. या जोडप्याला एक मलगा व 
एक मुलगी झाली. या मुलामुलींनी आपसात लग्न 
केले. या लग्नातुन तिसरी विढी निर्माण झाली व 
या क्रपानेच अव ई यांचा वंश दुसऱ्या कुणाशी 
सकर न होता फोफावला. 


वंदादाय, खुजनन आणि मानवी समता शर 


माता मंगोलियात ए व उ हे.मंगोल जोडपे होते 
मशी कल्पना करा. या जोडप्यालाही दुसऱ्या कुणा- 
शीही संकर न होता संतती झाली. याप्रमाणे आय व 
मंगोल वंशाच्या संतती निर्माण झाल्या. 

असे झाले असते, तर मंगोल वंशाच्या संततीत 
कोणतेच भअं॑मंगोल गुण राहिले नसते व आर्य वंशाच्या 
संततीत कोणंतेच अनाये गुण राहिले नसते. आर्य व 
अनाये वंशाच्या पुर्वजांमध्ये जे गुण समान असतील 
तेवढे वगळून इतर कोणत्याही गुणांपैकी एक गुण 
माहीत झाल्यावर त्या व्यक्‍तीच्या ठायी दुसरे कोणते 
आनुवंशिक गुण आहेत हे सांगता आले . असते. 
समान गुण.सोडल्यास मंगोल संततीत फक्‍त मंगोल 
गुण व आये संततीत फक्त आर्य गुण असणार. 


पण असे दिसत आही. कोणताही आनुवंशिक गुण 
घेतला तरी तो ज्याच्या ठायी आहे त्याच्या ठायी 
दुसरा कोणता-आनुवंशिक गुण असेल याचे मुळीच 
अनुमान करता येत नाही. गोरा माणूस कुरळ्या 
केसांचा असेल किवा सरळ केसांचाही असु शकेल, 
त्याचे डोळे घारे असतील वा काळेही असतील, 
त्याचे ओठ जाड असतील वा बारीकही असतील. 
तेव्हा वेगळया वंशात उत्पन्न झालेले मानवसमूह 
झाज अस्तित्वात नाहीत हे स्पष्ट आहे. 


हाच मुद्या अधिक विस्तारानें असा मांडता येईल. 
आज अस्तित्वात असलेले मानवसमूह निरनिराळ्या 
वं्ञांचे असतील तर सांल्यिकीच्या दृष्टीने खालील 
प्रकार दिसुन आला पाहिजे. एका वंशाच्या लोकांच्या 
शरीरविशेषांत सहबन्ध असेल, म्हणजे काही विशेष 
त्यांच्यापैकी बहुतेक्तांत दिसतील व काही त्यांच्यापैकी 
बहुतेक दिसणार नाहीत. 

हा सहत्रन्ध गणिताने काढता येतो. समजा, ज्यांच्या 
त्वचेचा रंग काळा असतो त्यांच्या डोळ्यांचाही रंग 
काळाच असतो असे सवदा आढळून आले, तर 
त्वचेच्या व डोळ्यांच्या रंगांत पूण सहबन्ध आहे 
असे म्हणता येईल. पण त्वचेच्या वर्णावरून 
डोळ्यांच्या वर्णाबद्दल काहीच अनुमान काढता त 
आले, तर हा सहबन्ध शून्य निघेल, त्वचेच्या रंगा- 
वरून डोळ्यांच्या रंगाबद्दल अचूक अनुमान काढता 
न आले तरी १० टक्के, ५० टक्के वगैरे संभाव्यता 
सांगण्याचे अनुमान करता आले तर हा सहबन्ध 


शून्यापेक्षा जास्त पण एकापेक्षा कमी अश्या दश्ांशात 
निघेल, 9 

असे सहबन्ध जगात आहेत काय हे पाहण्यासाठी 
जगातल्या मानवांचा एक प्रातिनिधिक गट मापण 
घेऊ, प्रातिनिधिक गट कसा घ्यावा याच्या सांख्यि- 
कोत खास पद्धती सांगितल्या आहेत. प्रातिनिधिक 
गटात जगात निरनिराळया प्रकारच्या मानवांची 
संख्या ज्या प्रमाणात आहे त्याच प्रमाणात. त्या 
प्रकारातून व्यक्‍ती निवडल्या जातील, समजा असा 
एक दहा हजारांचा गट आपण घेतला. या गटाच्या 
शरीरविशेषांचे मापन व पाहणी केली. या दरीर- 
विद्ेषांत काय सहबन्ध आहे याचे गणितकेले व ते 
खालील तालिकेत मांडले !- 


१ 
निरनिराळ्या शरीरविक्षेषांतील 
सहबन्ध दाखविणारी तालिका 

झरीर नाक डोळे वणे उंची रक्‍त डोके काने 
विशेष 
नाक १ ७ ७ |. ७ ७ 3 
डोळे ० 4 ० ० ठ 1.21 ० 
वण ठ ० १ "1 ५ .") 09 
उंची ० ० ठ 4 ० ० 1. 
रक्त ० ० ० 1. डं ० ० 
डोके ० ० ० ० ० १ ० 
कान ० ठ ० ७ ० ७ 4 

नाकाचा नाकाशी व डोळ्यांचा डोळ्यांशी सह- 
बन्ध हा स्वत:चा स्वतःशीच सहबन्ध असल्यामळे 
म्हणजे परिपूर्ण आहे. दुसरे सारे सहूबन्घ झ्न्य 
आहेत हे वरील तालिकेवरून दिसुन येईल. 

अशा तालिकेचे वर्गविश्‍लेषण करण्याची एक 
पद्धती सांख्यिकीत आहे. वर्गविद्लेषण केल्याने 
कोणत्या विशेषांचा आपसास जास्त सहुबन्ध असल्या- 
मुळे ते एका वर्गात पडतात हे शोधून काढता येते. 
शरीरविश्षेषांचे याप्रमाणे विश्‍लेषण केल्यावर त्यात 
काही वर्गे पडल्याचे दिसून आले, तर जितके वर्ग 
पडले तितके वंश मानवात आहेत असे म्हणता येईल. 

पण असे वर्गे पडण्यासाठी वरील तालिकेतील 
सहुबन्ध ज्ून्यापेक्षा जास्त असावे लागतात. ते तसे 
नाहीत. यामुळे मानवाचे वांशिक वर्ग पडू शकत 


1.4 नवभारत 


नाहीत, वंशकल्पना सांख्यिकीच्या दृष्टीने असिद्ध 
ठरते. 
सांख्यिकीचा अधिक प्रकाश 

मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी याच्या विरुद्ध 
उदाहरण घेऊ. शरीरविक्षेष न घेता, निरनिराळी 
वाद्ये वाजविण्याचे कौशल्य, हस्तकोशल्य, अंगुली- 
नपुण्य, निरनिराळ्या खेळांतील नैपुण्य, शब्दांच्या 
बाबतीतली स्मरणशक्ती, व्याकरणाचे नियम 
पाळण्यातली निपुणता वगैरे विशेषांचे मापन केले 
व त्यांच्यांतील सहसवन्ध काढून वरच्यासारखी 
तालिका बनविली तर वरील तालिकेतील शून्यांच्या 
जागी. २, - ३, * ५, * ८ इत्यादी अनेक प्रकारच्या 
दशांदा संख्या येतील. या तालिकेचे वगंविश्लेषण 
केले तर संग्ीतपटुत्व, क्रीडापटुत्व व भाषापट्त्व 
असे निदिचित वर्गे पडलेले आपल्याला दिसून येतील. 
तेव्हा संगीतपटू, भाषापटू, क्रीडापटू असे मानवी 
व्यवतीचे वर्गे मानणे शास्त्रपुत आहे. पण त्यांचे 
वांदिक गट मानणे शास्त्रपुत नाही. 

वंशकल्पना शास्त्रपूत नाही असे दाखविण्यास 
मागे उंदरांवरील प्रयोगात ज्या बाहुल्यवितरणाचा 
उपयोग केला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. समजा 
आपण यदृच्छेने निवडलेल्या हजार माणसांच्या 
उंचीचे मापन केळे, व तिचे बाहुल्यवितरण काढले 
तर या बाहुल्यवितरणात मागील आलेखात दाख- 
विल्याप्रमाणे एकापेक्षा जास्त उंचवटे असणार 
नाहीत. म्हणजे उंचीच्या बाबतीत हा हजार 
मानवांचा गट निरनिराळया वांशिक गटांचा बनलेला 
नाही, असे म्हणता येते. उंचीप्रमाणेच दुसरा 
कोणताही शरीरविश्षेष घेतला तरी मानवाच्या 
प्रातिनिधिक गटाच्या मालेखात दोन उंचवटे येत 
नाहीत. अर्थात्‌ कोणत्याही शरीरविशेषाच्या बाब- 
तीत जगातील मानवांचे वर्गीकरण निरनिराळ्या 
वंशांत होऊ शकत नाही. 
बेशु आणि रक्‍त 

वंश्याचा रक्‍ताशी फार संबंध आहे, असे समज- 
ण्यात येते. किंबहुना कधी कधी वंश या अर्थी रक्‍त 
हा शब्द वापरण्यात येतो. रक्ताचे नाते म्हणजेच 
जन्मसिद्ध नाते. मानवांमध्ये चार प्रकारचे रक्‍त 
असते. रक्तक्षय होऊन रुग्णाला जेव्हा दुसऱ्या 


कुणाचे रक्‍त देण्याची पाळी येते, तेव्हा वाटेल त्याचे 


जून, १९८१ 


रक्‍त देऊन भागत नाही. त्याच्या रक्‍ताशी जुळणारेच 
रक्‍त द्यावे लागते. एखाद्या माणसाचे रक्‍त असे 
असते, की त्याला कोणाचेही रक्‍त दिले तरी चालते. 
अक्षा रक्‍ताला सवंस्वीकारी रक्‍त म्हणतात. दुसरे 
एक प्रकारचे रक्‍त असे असते की जे कुणालाही 
दिले तरी चालते. अश्या रक्‍ताला सवंदेय रक्‍त 
म्हणतात. बाकी दोन प्रकारचे रक्‍त असे असते की 
ते फक्त स्वत:च्याच जातीचे रक्‍त घेऊ शकते. 
दुसऱ्या जातीचे रक्‍त त्यात मिसळले तर रुग्ण मरतो. 
प्रत्येक माणसाचे रक्‍त तपासून ते यांपैकी कोणत्या 
जातीचे आहे हे ठरविता येते. वंशवाद्यांनी कल्पिलेले 
निरनिराळे वंश जर वास्तविक असतील तर एका 
तथाकथित वंशामध्ये एकाच प्रकारचे रक्‍त आढळा- 
यला पाहिजे, पण असे आढळून येत नाही. 
बरे, रक्ताच्या बाबतीत अगदी शुद्ध असे मानव 
वंश माज न आढळले तरी ज्यांत वंशवादथांच्या 
मताप्रमाणे जास्त भेसळ ज्ञाली आहे अशा मानव- 
समूहांत रक्‍तवैभिन्य जास्त आढळायला पाहिजे व 
ज्यांच्यांत कमी भेसळ झालेली आहे त्यांच्यांत ते 
कमी आढळायला पाहिजे. असे खरोषरच आढळते 
काय हे खालील क्रमावरून पाहता येईल-_- 
रक्‍तवैभिन्याच्या बाबतीत निरनिराळ्या मानव- 
समूहांचा क्रम 
१. चिनी 
२. मॉस्कोवासी रशियन गोरे 
३. हिंदू 
४. हंगेरीतील जिप्सी 
५. पश्चिम आफ्रिक्रेतील नीग्नो 
६. अमेरिकन गोरे 
७. न्यू गिनीतील मिलेनीसियन 
८. जमंन इल्लेष्विग होल्स्टिन 
९. मूलवासी आस्ट्रेलियन 
१०. उत्तर अमेरिकेतील इन्डियन 
वरील क्रमात वंशवादघांना धक्का देणाऱ्या अनेक 
गोष्टी आहेत. मॉस्कोनिवासी रशियन गोर्‍्यामध्ये 
ज्यांच्या वंशभिन्नतेबद्दल फार गवगवा करण्यात येतो 
त्या हिंदूंपेक्षा जास्त रक्‍तभिन्नता आहे. 
मूलवासी ऑस्ट्रेलियन लोकांमध्ये अमेरिकन 
इन्डियनांपेक्षा रक्‍तभिन्नता अधिक आहे. अमेरिकन 
इन्डियन लोकांमध्ये पहिल्या प्रकारच्या रक्ताचे 


अनुक्रमणिका 


शतमान एशी ते एक्क्याण्णव आहे, उलट ऑ्ट्रे- 
लियन आदिवासींमध्ये ते ५२ आहे. यावरून वंश- 


वंश दाय, सुजञजनन आणि मानवी समता 


कल्पना खरी असेल तर असे अनुमान निघायला वंद्य आहे, असे म्हणावे लागते. 


पाहिजे, की अमेरिकन इन्डियन हा इतर वंशांशी 
कमीत कमी संकर झालेला वर्ण आहे, व मॉस्ट्रेलियन 
आदिवासी हा बराच संकर झालेला वर्ण आहे. पण 
प्रा. सेलिग्मन या वंशवादयाने कबूल केले आहे, की 


भारतातील तथाकथित चंदा 

रिस्ले व सेलिग्मन यांच्या मते भारतात असलेले 
निरनिराळे वंश, त्यांची शरीरलक्षणे व निवासस्थाने 
तालिका २ मध्ये दिल्याप्रमाणे आहेत. 


ष्‌ 


ऐतिहासिक प्रमाणावरून अस्ट्रेलियन आदिवासी 
हाच सवे वंद्यांपेक्षा इतर वंशांश्ी कमी संबंध आलेला 


र 
-लललललल-:::::-कत्ि.तवववज>>३२:२२३>>>--३नबब>>< 
विक्षेष द्रविड श्रीलंका | मंगोल द्रविड | भायंद्रविड रि व वि री 
न याग दश कळ उत्तर प्रदेश सीथोद्रविड | मंगोल | इन्डोआये | तुकोइराणी 
वंश * | मध्यप्रदेश ' ओरिसा | राजस्थान पड्चिमभारत | मासाम | पंजाब सीमाप्रांत 
निवास |लञान्ध मराठी कनेट । राजपुताना | बलुचीस्तान 
आन्ध्र, छोटा- ब्राह्मण बिहार ्ि 
व पटा कल्क ब्राह्मण । लेपचा काइ्मीर बलोच 
नागपूर,गंगेचे. कायस्थ ॥हिंदु- बोडो र॒जपू 
लोक रि टे कुणबी बे त ब्राहुद 
खोरे, पनिया| बंगलादेशी स्थानी ब्राह्मण) कर्गी खत्री वी 
व संथाल, ' मुसलमान चांभार क 
पुर जाट 
उंची । ठेंगणी मध्यम मध्यम मध्यम । ठेंगणी| | उंच उंच 
। मध्यम 
च्णं काळा काळा | हलका गोरा | पिवळा गोरा गोरा 
तपकिरी ते तपकिरी 
काळा 1) 
केस कुरळे विरळ 
डोळे | काळे । काळे काळे 
नमला क्वचित्‌ घारे 
डोके लांब स्दसे लांब खद झ्द लांब सर्द 
नाक संद रुंद  ।मध्यमते रंद घारदार पण | रुंद ते | निरुंद मध्यम 
फार लांब | धारदार । उठावदार | उठावदार 
_ नाही 
ं विपुल विरळ वक्र विपुल विपुल 
केस पापण्या । 
। सपाट 
| चेहरा 


रिस्ले | सेलिंग्मनप्रणीत भारतातील निरनिराळ्या वंशांची लक्षणे 


डे नवभारत 


ही. तालिका वाचून. कोणती गोष्ट सहज लक्षात 
येत असेल तर ती ही, की तीत वापरलेली गमके 
पुर्णतः स्वच्छंदी आहेत. झेकडो आनुवंशिक गृण- 
विशेषांपैकी फक्त सात-आठ शरीरविशषांच्या आघा- 
रावर वंशांचे वर्गीकरण केलेले आहे. बरे, हे सात- 
आठ शरीरविश्षेष सर्वांना एकाच न्यायाने लागू 
केलेले आहेत म्हणावे तर तसेही नाही. द्रविडांच्या 
चेहऱ्यांवरील केस, मंगोलद्रविडांचे केस व डोळे, 
इंडोआर्यांचे व तुर्कोंइराणियांचे केस याबद्दल काहीच 
उल्लेख नाही. म्हणजे इतक्या तथाकथित वंशांचे 
आठांपैकी तीन चार विशेषांच्या बाबतीत काहीच 
वंशवेशिष्ट्य नाही. 

सीथोद्रविडांच्या केसांचे वैशिष्ट्य कुरळे की 
सरळ या आकारविषयक गुणाने न करता विरळ 
या संख्यादर्शक विज्षेषणाने केले आहे. म्हणजे एकेका 
विश्षेषाचा विचार करतानादेखील मानदंड बदललेले 
आहेत. पुस्तकांचे वर्गीकरण करताना लठ्ठ पुस्तके 
व कादंबर्‍या असे वर्गीकरण करण्यातला प्राथमिक 
हेत्वाभास येथे घडला आहे. 

मंगोलांचे विशेष सांगताना वक्र पापण्यांचा व 
सपाट चेहर्‍याचा उल्लेख आहे. बाकी कोणत्याही 
वंद्याच्या वर्णनात पापण्या व चेहर्‍याचा सपाट/ 
असपाटपणा यांचा उल्लेख येत नाही. म्हणजे याबाब- 
तीत मंगोल व अमंगोल असे दोनच वंश आहेत असे 
समजावे काय ? 

इंडोआर्यांच्या नाकाचे वर्णन करताना उठावदार 
म्ह्णजे “ प्रॉमिनंट ” या नव्याच गमकाचा वापर 
केला आहे. उठावदारपणा हा केवळ दृष्टिनिष्ठ गुण 
आहे. त्याचे मापन कसे करावे हे सांगितले नाही. 

एकेका गुणाच्या बाबतीत जसा स्वच्छंदीपणा 
आहे तसाच तो त्या गुणांच्या संनिपाताच्या बाबतीत- 
देखील आहे. ठेंगणेपणा, काळा वणे, कुरळे केस, 
काळे डोळे, लांब डोके व रुंद नाक हे विद्षेष एकत्र 
झसले की ते द्रविड नावाच्या एका वंशाचे. लक्षण 
समजावे अपे मानण्यात आले आहे. अश्याच स्वच्छंदी- 
पणे इतर वंद्यांची लक्षणेदेखील मानण्यात माली 
आहेत या लक्षणांना आधार काय? द्रविड व 
इंडोआर्य यांच्या लक्षणांची आळीपाळीने अदलाबदल 
करून उंची, काळेपणा, सरळ केस, काळे डोळे, लांब 
डोके, व निहंद पण “ उठावदार ” नाक असले 


जून, १९८१ 


की क्ष नावाचा एक वंद्य होतो असे.का म्हणू. नये 2 
अश्या तर्‍हेने लक्षणांचे वाटेल तसे समूह कल्पून 
वरील तालिकेतील सात वं्यांच्या जागी सातशे वंश- 
देखील कल्पिता येतील. 5 

तसेच वरील विशेषांपैकी किती विद्वेष समान 
असले म्हणजे वंश समान आहे असे मानावे .? 
तथाकथित द्रविडांचे मंगोल द्रविडांशी दोन, आयं- 
द्रविडांशी एक, सीथोद्रविडांशी शून्य, मंगोलांशी 
जेमतेम एक, इंडोआर्यांशी दोन व तुर्कोइराणियांशी 
जेमतेम एक विझ्षेष समान आहे. शून्य विज्षेष समान 
असुनही सीथोद्रविडांना द्रविडच म्हटले आहे. केवळ 
दोन विश्षेषांच्या समानतेच्या आधारावर मंगोल 
द्रविड व आयंद्रविड हे द्रविडांत घातले आहेत. पण 
इंडोआर्याशीदेखील द्रविडांचे दोन विज्षेष समान 
आहेत. असे असुन इंडोआर्यांना द्रविड मानलेले 
नाही. 

एकूण या वर्गीकरणाला कोणताही सुसंगत 
आघार नाही. 

रजपूत, खत्री व जाट यांना इंडोआर्य मानले आहे. 
पण रजपूत व जाट हे शकहूणांचे वंशज आहेत असे 
एक मत प्रचलित आहे. 

वरील तालिकेत निरनिराळ्या वंशांचे निवास- 
स्थान व काही वंशांचे आजचे प्रतिनिधी कोण है 
सांगितले आहे. यात किती थापां आहेत याचा 
प्रत्यय घ्यायचा असेल तर निरनिराळा प्रांतांतील 
लोकांची छायाचित्रे घेऊन माणूस कोणत्या प्रांतातळा 
हे ओळखण्याचा प्रयत्न करावा, वर्णाशिवाय बाकीचे 
बहुतेक विशेष छायाचित्रात दिसू कतात. असे असून- 
देखील छायाचित्रावरून प्रांत ओळखता येत नाही 
असे मो प्रयोग करून अजमावले आहे. तामिलनाड- 
तील लोकांपेक्षा बंगालमधील लोकांच्या चेहऱ्यावर 
अधिक केस असतात हे शेकडो बंगाळी व तामिली 
रोक पाहूनदेखील माझ्या लक्षात आले नाही. 

सीथोदविडांचे निवासस्थान पश्चिमभारत असे 
सांगितले आहे. यात महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, कुणबी 
आणि कूर्गी यांचा समावेश केला आहे. गोरे हे 
मजात. हहीद महिन णबी व कूर्गी यांना कितपत 
झावरे व आहे.. रिस्छेने निवडलेला 

हता! हे स्पष्ट आहे, 


वंशदाय, सुजनन आणि मानवी समता छ 


रिस्ठेने पद्चिम महाराष्ट्रीयांना सीथोद्रविड व 
वैदर्भीयांना द्राविड ठरविले. म्हणजे महाराष्ट्रात 
त्याच्या मते “आर्यांचा ” पत्ता नाही. चि. वि. 
वैद्य, ना. गो. चापेकर वर्गरे वेदाभ्यासकांना आपण 
वैदिक आर्य आहोत असे वाटत होते. त्यांना रिस्लेच्या 
या वर्गीकरणाने बराच धक्का बसला असेल, अनेक 
युक्तिवाद करून, विशेषतः नाकाच्या मापावरून 
आपणच केवळ नव्हे तर मराठे आयं आहेत असे 
व्रि. वि. वैद्यांनी मोठ्या हिरीरीने प्रतिपादले. 
एकूण सोयोची लक्षणे घेऊन कोणालाही कोणत्याही 
वंशात घालता येईल. एके काळी वंशवाद्यांनी 
लंबशीषेक- डोलिकोसेफालिक- व सपाटशीषंक- 
ब्रॅकोसेफालिक- ही लक्षणे निर्णायक मानली होती; 
पण या लक्षणांप्रमाणे स्कॉण्डनेव्हियातील गोरे 
पश्चिम आफ्रिकेतील काळ्यांशी समवंशी ठरतात 
म्हणून ही लक्षणे तापलेल्या बटाट्याप्रमाणे टाकून 
देण्यात आली ! 
कोणे एके काळी 

अशी गोंधळाची परिस्थिती असण्याचे वंश- 
वाद्यांच्या मते असे कारण आहे, की हजारो वर्षा- 
पासुन वंशांचा संकर झालेला आहे. पण फार प्राचीन 
काळी शुद्ध वंश अस्तित्वात होते. या निरनिराळ्या 
शुद्ध वंशांच्या लोकांमध्ये संबंध येऊन मिश्र प्रजा 
उत्पन्न झाली, 
या मिश्र प्रजेत मिश्र जनी असतात... विशिष्ट 
आनुवंशिक गुणधमं निमिणाऱ्या जेव परमाणूंना जनी 
म्हणतात. .., भारतातला एखादा गोरा माणूस घेतला 
तर तो स्वतः गोरा असला तरी काळय़ा मुलांना जन्म 
देऊ शकतो; कारण त्याच्या शरीरात काळया रंगाला 
जन्म देणाऱ्या जनीदेखील असतात. म्हणजे तो 
स्वतः शुद्ध गोऱ्या जनी असणाऱ्यां व शुद्ध काळघा 
जंनी असणार्‍या अक्ा दोन प्रकारच्या व्यक्तींच्या 
संकराने जन्माला आलेला असतो. अर्थात्‌ शुद्ध 
वंश आज अस्तित्वात नसले, तरी कधी काळी 
अस्तित्वात असले पाहिजेत. 

पण हे अनुमान चूक आहे. शुद्ध वं्यापासुन मिश्र 
वंश जन्माला येऊ शकतात तसेच मिश्र वंशापासून- 
देखील मिश्र वंश जन्माला येऊ शकतात. तेव्हा शुद्ध 
वैशापासुन मिश्र वंश अस्तित्वात येऊ शकतात हा 
शुद्ध वंशाच्या प्राचीन अस्तित्वाचा पुरावा होऊ 


शकत नाही. ओज अस्तित्वात असणारे पाणी, वायु 
वगैरे पदार्थ उदजन, प्राणवायु वगैरे मूलतत्त्वांचे 
बनलेले आहेत, शुद्ध नाहीत. प्रयोगशाळेत मूल- 
तत्त्वांचा समन्वय करून हे पदाथं बनविता येतात. 
पण यावरून सृष्टीत कधीकाळी फक्त मूलतत्त्वेच 
होती व त्यांच्या समन्वयाने पृथ्वी, आप वगैरे महाभूते 
झाली असे त्यावरून सिद्ध होत नाही. विश्व अनादी 
कालापासुन समन्वितच असण्याचा संभव आहे. 
मानवाच्या ज्ञात इतिहासात पुर्वी कधीही शुद्ध 
वंश अस्तित्वात असल्याचा पुरावा नाही. उत्खननात 
सापडलेले सांगाडे अत्यल्प आहेत, पण त्यांचा कोण- 
ताही समूह सर्व शरीरविक्षेषांच्या बाबतीत एकरूप 
नाही. 
वेद सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी रचले गेले. त्यात 
कण्व क्रषी काळा व वसिष्ठ गोरा होता असे सांगि- 
तले आहे. “ आमची मुले पिशंग वर्णाची होऊ दे” 
अशी वेदांत प्राथना आहे. आर्यांमध्ये पिशंगवणं 
नसताच तर “आमची मुले पिशंग वर्णाची होऊ दे” 
अशी प्राथना करणे निसर्गाविरुद्ध काही घडण्याची 
वा “ आर्यांचा ” पिद्ंगवर्णी “ अनार्या “शी संकर 
घडो अशी प्राथना करण्यासारखे झाले असते. तेव्हा 
“< आर्या “तही पिशंगवणं होता असे म्हटले पाहिजे. 
आश्‍चर्याचो गोष्ट अशी की दस्यु नावाचे आयं- 
वंशीयाहून वंशयाने भिन्न असे त्याकाळी कोणी लोक 
होते अशी ज्यांच्याबद्दल कथा रचण्यात आली आहे 
त्या दस्यूंपकी काही “ पिझांगभृष्टि ” होते. म्हणजे 
या दस्यूंचा वर्णे कण्व, वसिष्ठ वर्गरे तथाकथित 
आर्यांना हवासा वाटत होता. कृष्ण नावाचा एक 
असुर काळा होता, उलट छांदोग्य उपनिषदात 
देवकीपुत्र कृष्णाचा उल्लेख आहे, तो असुर व आर्यांचा 
शत्रू म्हणून नाही. सारांश, पाच हजार वर्षांपुर्वी 
भारतात ज्यांना आये म्हटलेले आहे ते लोकदेखील 
काळे, गोरे, पिझंग वगैरे अनेक वर्णाचे होते. 
मानवाचे अनेक विशेष आनुवंशिक असले तरी 
त्या बहुतेकांवर परिस्थितीचा इतका परिणाम होतो, 
की एखाद्या मानवी गटाचे दश्ंनी विशेषावरून 
वांशिक वर्गीकरण करण्याच्या आधी त्या विशेपाचा 
अजित अंश किती व आनुवंशिक किती याचे 
सांख्यिकीच्या तन्त्रांनी विश्लेषण करणे ञवशयक 
आहे. अजित विश्षेष वंशदायाने संक्रान्त होत नाहीत 


टं नवभारत 


असे म्हणतात. पण गेल्या शंभर वर्षांत युरोपीय व 
जपानी लोकांच्या उंचीत बरीच वाढ झाली आहे. 
ही वाढ त्यांच्या वंशात फरक पडल्यामुळे झाली 
नाही हे स्पष्ट आहे. उंचीप्रमाणेच उष्ण प्रदेशातून 
थंड प्रदेशात गेल्यावर काही लोकांच्या त्वचेच्या 
वर्णात फरक पडतो. 


या घटनांची उपपत्ती क किरण, विशिष्ट आहार 
इत्यादिकामुळे जनीमध्ये फरक पडतो- अर्थात अजित 
गुण वंशदायाने संक्रान्त होत नाहीत असे मानले 
तरी त्यांना निर्माण करणार्‍या परिस्थितीमुळे जनीत 
फरक पडतो व मग जनींच्या द्वारा ते गुण वंश- 
दायाने संक्रान्त होतात या वाइसमन इत्यादी वैज्ञा- 
निकांच्या शोधानुसार देता येईल. एका भूभागात 
राहणार्‍या लोकांत काही जन्मसिद्ध गुणधर्म समान 
असतात याची उपपत्ती ते गट वेगळ्या वंशाचे 
आहेत या कल्पनेत न शोधता आघी त्या भूभागातील 
परिस्थितीत शोधली पाहिजे, वंशवाद्यांनी अशो 
दक्षता बाळगलेली नाही. 

भारतातले बहुतेक लोक सावळे व युरोपातले 
गोरे आहेत याचो उपपत्ती वंशभिन्नतेत न शोधता 
भारत हा उष्ण प्रदेश आहे व युरोप हा थंड प्रदेश 
महे. यात शोधली पाहिजे हे वरील तथ्यावरून 
स्पष्ट आहे. “ हवामानाचा परिणाम होऊनही 
भारतात काही अतीव गोरे लोक आहेत. ते प्राचीन- 
काळी भारतात आलेल्या गोर्‍या जमातींचे वंशज 
आहेत. गोर्‍्यांची संख्या भारतात अत्यल्प असल्यामुळे 
या गोऱ्यांचे पूवंज फार थोड्या संख्येने व बाहेरून 
मले असले पाहिजेत ” असे मानले तर कॉर्नवॉल 
वगैरे पाइचात्त्य प्रदेशांत काळ्या वर्णाचे लोक आढ- 
ळतात, म्हणून प्राचीनकाळी युरोपात थोड्या संख्येने 
काही काळे लोक बाहेरून आले असले पाहिजेत असे 
मानावे लागेल. 


मानवांचे सुजनन 

निरनिराळया वंशांचे निरनिराळे मानवसमूह 
जगात आहेत हो कल्पना याप्रमाणे शास्त्रीय विचा- 
रांच्या कसोटीस उतरत नसली तरी मानवाचे पुष्क- 
ळसे महत्त्वाचे गुणधर्म आनुवंशिक आहेत हे नाका- 
रता येत नाही. असे जर आहे तर पशुप्रमाणे 
मानवावरही सुजनन लागू करून अतिमानव तिर्माण 


जून, १९८१ 


करण्यात काय अडचणी आहेत असा एक प्रश्‍न उप- 
श्थित होतो. याचे उत्तर मानसिक गुणधर्माच्या 
स्वतन्त्तेत आढळते. एका गुणधर्मावरून दुसऱ्या 
गुणधर्माच्या अस्तित्वाचे अनुमान करणे दुरापास्त व 
कधीकधी अद्गक्य असते असे मागे दाखवून दिले 
आहे. अर्थात्‌ सुजनन करून काही काळानंतर एखाद्या 
गुणाचा जिच्यात परमोत्कर्षं झाला आहे अक्षी पिढी 
निर्माण करता येईल. पण ही पिढी तो गुण सोडून 
इतर गुणांच्या बावतीत अगदी सामान्य असेल. 
तेव्हा सुजननाने सर्वगुणश्रेष्ठ असा मानव निर्माण 
करता येईल हे शक्‍य नाही. 


बरे एखाद्या गुणापुरताच आतिश्रेष्ठ मानव 
निर्माण करायचे ठरविले तरी हा गुण कसा निव- 
डायचा ? कोणत्या गुणाच्या बाबतीत सवंश्रेष्ठ पिढी 
निर्मायची ? बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत अश्ली पिढी 
निर्मावी म्हटले तर बुद्धिमत्ता निदान १२० प्रकारची 
तरी आहे. यापैको कोणत्या प्रकारच्या बुद्धिमत्तेचा 
उत्कर्ष साधायचा ? जी बुद्धिमत्ता सगळ्यांत मह- 
सवाची असेल तिचा उत्कषं साधावा असे म्हणून 
भागत नाही. सगळ्यांत महत्त्वाची बुद्धिमत्ता कोणती 
हे समाजाच्या गरजांवर अवलंबून असते. गरजेपेक्षा 
जास्त प्रमाणात एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या बद्धि- 
मत्तेचा उत्कर्ष असलेल्या व्यक्ती निमिल्या तर गरजे- 
पेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यामुळे हे “ अतिमानव " 
समाजात निरुपयोगी म्हणून कुजत पडतील. 


सवं तर्‍हेच्या बुद्धिमत्तेचा एकसमयावच्छेदेकरून 
उत्कर्ष साधून एखादी पिढी निमिणे शक्‍य आहे 
असे मानले तरी त्यामुळे समाजाचे भले होईल क्मा- 
वरून ? ज्या समाजात सर्वच लोक रसेल व माइ- 
न्स्टाइन यांच्या तोडीचे बुद्धिमान आहेत असा समाज 
कितपत चांगला चालू शकेल याची शंका आहे. सर्वेच 
लोकांना रसेल व आइन्स्टाइन यांना साजेसे काम 
देणे कोणत्याही समाजाला जमणार नाही व जेथे 


सवच बृहस्पती आहेत अल्या समाजातले बहुसंख्य 
लोक बुद्धिविलासाची 


री विलासा संधी न मिळाल्याने दुःखी राह- 
* एवढच नव्हे, तर त्यांच्या वाट्याला आलेले 


ल्के 
हलके काम नीट करू शकणार नाहीत. तेव्हा मान- 


कळ बाबतीत आयुष्याची वाताहत करणाऱ्या 
रोगाचे निमूलन करणे एवढेच सुजननाचे काये असू 


वंशदाय, खुजनन आणि मानवी समता ९ 


शकेल. पण असे आनुवंशिक रोग कोणते आहेत हे 
निठिचितपणे सांगणे कठिण आहे. 


नोबेल विजेत्यांवरील प्रयोग 


सुजननाची कल्पना कित्येकांना इतको आकर्षक 
वाटते, की नुकतेच सववंश्रेष्ठ मानव निर्माण कर- 
ण्यासाठी काही निवडक वृद्धिमान स्त्रियांना काही 
नोबेल विजेत्यांच्या वीर्याने कृत्रिम रेतन करण्यात 
आले. या प्रयोगातुन काय निष्पन्न होणार ? एक तर 
नोबेल विजेते बुद्धिमत्तेच्या १२० प्रकारांपैकी बऱ्याच 
प्रकारांत श्रेष्ठ ठरले, तरी इतर अनेक प्रकारांत 
सामान्य वा निकृष्टदेखील असणार. शिवाय अप- 
त्यांच्या ठायी आईवापांचे श्रेष्ठ गुणच येतात असे 
नाही. '' तुम्ही माझ्याशी लग्न करा म्हणजे आपली 
मुले तुमच्यासारखी वृद्धिमान व माझ्यासारखी 
सुंदर होतील ” असे एक नटी बर्नाडं शॉला म्हणाली, 
तेव्हा या उलट “ ती माझ्यासारखी सुंदर व तुझ्या- 
सारखी बुद्धिमान ज्षाली तर ? ” असा झाने प्रश्‍न 
टाकला. 

ज्या स्त्रियांना नोबेल विजेत्यांचे वीर्य देण्यात 
आले, त्या स्वतः देखील बुद्धिमान आहेत म्हणून 
असे होणार नाही असे काही वाचकांना वाटेल. 
पण वंशदाय फक्त आईबापांपुरताच मर्यादित नाही. 
आई व बाप या दोघांच्या पूर्वजांचे गुणदेखील 
मलात उतरू शकतात. शिवाय साधारणपणे असे 
दिसून आले आहे, को अतिबद्धिमान पितरांची मुले 
पितरांच्यापेक्षा कमी बुद्धिमान व अतिमूर्ख पितरांची 
पितरांपेक्षा कमी मूर्ख निपजतात. म्हणज सरासरी- 
कडे जाण्याची अपत्यांची प्रवृत्ती असते. याला 
सांस्यिकोत प्रतिसरण- रिग्रेशन- म्हणतात. तेव्हा 
या प्रयोगातुन जन्माला येणारी मुले सर्वसाधारण 
मुलांपेक्षा जास्त बृद्धिमान्‌ निपजतील यापेक्षा जास्त 
अपेक्षा भाग॒यायत्त आहेत. 


क्षिवाय बुद्धी असामान्य असली म्हणजे बोद्धिक 
ज्ञेत्रातळे यशही असामान्य असते असे नाही. बट्ररेंड 
रसेलने आपल्या एका मित्राबद्दल असे लिहून ठेवले 
आहे, की “मला एखादे गणित वाचायला जितका 
वेळ लागत होता तितक्या वेळात हा मित्र ते गणित 
सोडवूनदेखील ठेवायचा. '' एवढे असून हा मित्र 
गणिताच्या क्षेत्रात मुळोच चमकला नाही, आन्तर- 

न. भा. २ 


राष्ट्रीय कोर्तींचा गणिती म्हणून रसेलचीच कोर्ती 
झाली. आयुष्यात यश मिळायला केवळ क्षमता पुरेशा 
नाहीत, इतर अनेक योगायोग जुळून यावे लागतात. 
त्यांपैकी पुष्कळसे वंशदायावर अवलंबून नाहीत. 

एकूण नोबेल विजेत्यांवरील प्रयोगातून काही 
अद्‌भुत निर्माण होण्याचा संभव थोडा आहे. 
व्यक्तिमेद व समतेचे तत्त्व 


सुजननाने अतिमानव नि्भिता येईल हे एक 
अशास्त्रीय स्वप्न आहे, जननशास्त्राच्या दृष्टीने वंश- 
कल्पना असिद्ध आहे वगेरे गोष्टी खर्‍या असल्या, 
तरी आजच्या जगात गोरे, नीग्नो, मंगोल, सेमेटिक 
वगैरे नावाने ओळखले जाणारे लोकसमूह आहेत. 
या लोकसमूहांत एक दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे की 
नाही हा प्रश्‍न उरतोच. 


या बाबतीत एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला 
पाहिजे. तो हा को जेव्हा एखादी कसोटी वापरून 
तिच्यावर अ गटापेक्षा ब गट श्रेष्ठ असे म्हणण्यात 
येते तेव्हा त्या दोन गटांच्या सरासरीची तुलना 
करून तसे म्हणण्यात येते. नीग्नो लोक गोऱ्यांपेक्षा 
बुद्धिमत्तेत कमी आहेत असे जेव्हा काही लोक 
म्हणतात तेव्हा नीग्रो गटाच्या गुणांची सरासरी 
गोऱ्या गटाच्या गुणांच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे 
एवढेच त्यांना म्हणायचे असते. पण सरासरीतला 
हा फरक फक्त पाच-दहा अंकांचा असतो. उलट 
सर्वांत बुद्धिमान गोरा व सर्वांत मूखं गोरा यांच्यां- 
तील फरक शंभराने व्यक्‍त करावा लागतो म्हणजे 
वंशभेदापेक्षा व्यक्‍्तिभेद कितीतरी पटींनी अधिक 
असतो. मग नौग्रनोपेक्षा गोरे अधिक बुद्धिमान अस- 
तात असे एखाद्या कसोटीवर दिसले तरी त्याची 
मातब्बरी तो काय ? 

शिवाय असे सगळयाच कसोट्यांवर दिसत नाही 
हे लक्षात ठेवले पाहिजे. काही कसोट्यांवर गोऱ्यां- 
पेक्षा नीग्नोंचे गुण अधिक भरतात. शिवाय नौग्नो व 
गोरे या दोघांनाही सारख्याच न्याय्यपणे लावता 
येतील अशा कसोट्या तयार करणे सोपे नाही हेही 
या संदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे. 

वंशभेद अस्तित्वात नाहीत व असले तरी ते क्षद्र 
आहेत, व्यक्‍तिभेद हेच खरे डोळयांत भरण्यासारखे 

व्यावहारिक दृष्ट्या महत्त्वाचे भाहेत, पण ते 


१० 


बर्‍याच भंशी आनुवंशिक आहेत असे ठरले तरी 
जविकीच्या दृष्टीने सर्व मानव समान नाहीत असेच 
ठरते. मग मानवसमतेचे तत्त्व अश्ञास्त्रीय नाही 
काय? 
या प्रश्‍नाचे उत्तर द्विविध आहे. एक तर सर्व 
व्यक्‍ती समान असतात याचा अथ त्यांचे गुणधम 
समान असतात असा नाही, तर सर्वांच्या सुखदुःखाचे 
मूल्य सारखे असते, प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य स्वयंसिद्ध 
आहे, कोणतीही व्यक्‍ती दुसर्‍या एखाद्या व्यक्‍तीच्या 
सुखाचे केवळ साधन नाही, तिचे सुख हे इतर कोण- 
त्याही व्यक्‍तीच्या सुखासारखेच स्वयमेव साध्य आहे 
या अर्थी सवे मानव समान आहेत. 
प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य सारखे आहे याचा अर्थ 
प्रत्येक व्यक्तीचे आथिक मूल्य सारखे आहे असा 
कधी कधी करण्यात येतो. व्यक्तीचे आथिक मूल्य हा 
शब्दप्रयोग वस्तुतः चूक आहे. एखादा माणूस जन्म- 
भर जे पैसे मिळवितो ते त्या व्यक्तीचे आथिक मूल्य 
असे म्हणणे बरोबर नाही. कारण तितक्या मूल्याला 
तो माणूस स्वतःला विकून घेत नसतो. एखादा 
माणूस जोडे विकीत असला तर त्या जोड्यांचा 
दर्जा कितपत आहे हे तपासून पाहणे व पसंत नस- 
ल्यास त्यातील कमतरता दूर करावयास लावणे 
इतपतच जोडे खरीदणाऱर्‍याचा त्याच्यावर अधिकार 
असतो. जोड्याचा दर्जा सोडून जीवनाच्या इतर 
अंगांच्या बाबतींत. . म्हणजे त्याने लग्न करावे की 
नाही, वा कोणाक्ी करावे, कोणती पुस्तके वाचावी, 
वर्गरै ठरविण्याचा जोडे खरीदणाऱ्यास अधिकार 
नसतो. अर्थात माणूस जे पैसे कमावतो त्याने त्याच्या 
सगळया व्यक्‍तित्वाचे आथिक मूल्य ठरत नाही. 
सार्‍या व्यक्‍्तित्वाचे आथिक मूल्य ठरूच शकत 
नाही. व्यक्तित्व ही पेशाने मोजता येण्यासारखी 
वस्तु नाही. 
अर्थात प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य सारखे असते याचा 
अथे प्रत्येक व्यक्तीचे आथिक मूल्य सारखे असते 
असा नाही. व्यव्तीजवळ आधिक विनिमयाने देण्या- 
सारखे जे आहे ते सारखे असण्याचा संभव नाही. 
दुसरे असे, की व्यक्‍तीव्यक्‍्तींत जो नेर्सागेक भेद 
आहे त्यावरून एक व्यक्‍ती दुसर्‍या व्यक्तीपेक्षा 
श्रेष्ठ आहे असे विधान करता येत नाही. फार काय 
'एक व्यक्‍ती दुसर्‍या व्यक्तीपेक्षा बुद्धिमान आहे असे 


नवभारत 


जून, १९८१ 


विधान करणेदेखील कठिण आहे. कारण बुद्धिमत्ता 
ही एकाच प्रकारची नाही. थर्सटनने बुद्धिमत्तेचे सात 
प्रकार मानले आहेत. हे सात प्रकार मापण्यासाठी 
सात तिरनिराळ्या कसोट्या लागतात. शंभर 
व्यक्‍तींना या सात कसोट्या दिल्या तर त्यांपैकी 
साठ व्यक्‍ती यांपैकी निदान एका कसोटीवर तरी 
पहिल्या पंचवीस टक्के लोकांत बसतील इतके गुण 
मिळवितात. म्ह्णजे किमान साठ टक्‍के लोक तरी 
कोणत्या तरी एका बुद्धिमत्तेच्या कसोटीवर पहिल्या 
पंचवीस टक्‍्यांत बसू शकतील इतके बुद्धिमान 
असतात. 
गिलफडंच्या मते बुद्धिमत्तेचे केवळ सातच प्रकार 
नसून १२० प्रकार आहेत. अर्थात सातच कसोट्या 
न देता या १२० कसोट्या दिल्या तर साठ टक्‍के 
काय, शंभर टक्के लोक निदान कोणत्या तरी एका 
कसोटीवर पहिल्या पंचवीस टक्के लोकांत समाविष्ट 
होण्याचा संभव आहे. 
असे होण्याचे कारण असे, की बुद्धिमत्तेच्या निर- 
निराळा प्रकारांमध्ये फारच कमी सहबन्ध आहे. 
दोन कसोट्यांच्या गुणांत एक म्हणजे पुर्ण सहबन्ध 
असेल तर एका कसोटीवर पहिला येणारा दुस- 
र्‍याही कसोटीवर पहिला येतो व एका कसोटीवर 
दुसरा येणारा दुसर्‍्याही कसोटीवर दुसराच येतो 
असे म्हणता येते. पण कोणत्याही दोन मनोवैज्ञानिक 
कसोट्यांमध्ये एवढा पूर्ण सहबन्ध नसतो. तो साधा- 
रण '४ या दशांशाने व्यक्त करता येईल इतका 
असतो '४ इतकाच सहबन्ध असेल तर दोन कसो- 
ट्यांत केवळ सोळा टक्के मेळ आहे असे म्हणता 
येते. अशा तऱ्हेचा माफक मेळ असणार्‍या कसोट्या 
असल्या तर एका कसोटीवरून दुसऱ्या कसोटीवरील 
गुणांचा अंदाज करणे कठीण जाते. एखाद्या सपूहा- 
तील व्यक्तींचे प्रातिनिधिकपणे मापन करणाऱ्या 
कसोट्या असतील तर एका कसोटीवर सामान्यापेक्षा 
जास्त गुण मिळविणारा माणस दुसरीवरही 
सामान्यापेक्षा जास्त गुण मिळवील याचा संभव, त्या 
कसोट्यांतील सहबन्ध शून्य असला तरी पन्नास ट्क्के 
असतो. या दोन कसोट्यांत माफक सहबन्ध असेल 
च हा सहुबन्ध आणखी वीस टक्केपर्यंत वाढेल, 
कडन असे समजा. सत्तर टक्‍के 
कसोटीवर मूर्ख ठरलेला 


चैशदाय, खुजनन आणि मानवी समता 


माणूस दुसर्‍या कसोटीवर अतिबुद्धिमान ठरण्याचा 
तीस टक्‍के संभव उरतोच. 

माफक सहबन्ध असेल तर एवढा सहबन्ध उरतो. 
पण निरनिराळया प्रकारच्या कसोट्या शुद्ध केल्या 
तर पुष्कळशा कसोट्यांतील सहबन्ध शून्यापयंत नेता 
येतो. म्हणजे एका कसोटीत मूख ठरलेला माणूस 
दुसर्‍या कसोटीत बृहस्पती ठरण्याचा संभव केवळ 
२० टक्‍के नसुन, पहिल्या कसोटीत सर्वोत्तम ठरलेला 
माणूस दुसर्‍या कसोटीत बृहस्पती ठरण्याच्या संभवा- 
इतकाच आहे. अर्थात अपेक्षा ब हुषार आहे हे 
विधान कसोटीसापेक्ष आहे. अमुक कसोटीवर अ 
जास्त हुषार आहे एवढाच याचा अर्थ आहे. पण 
दुसऱ्या एखाद्या कसोटीवर ब, अ पेक्षा हुषार असेल 
हे नक्की. मग अपेक्षा ब हुषार आहे हे विधान कर- 
ण्यात अथे काय ? 

यावर असे म्हणण्यात येईल, को अ ब पेक्षा साठ 
टक्के कसोट्यांवर हुषार ठरला व ब अपेक्षा फक्त 
चाळीस टक्‍के कसोट्यांवरच हुषार ठरला तर अ, 
ब पेक्षा हुषार आहे असे का म्हणू नये ? 
महापुरुषत्व कपोलकल्पित आहे 

सार्‍याच कसोट्यांनी मापल्या जाणार्‍या बुद्धि- 
मत्ता सारख्याच महत्त्वाच्या असतील तर असे मानता 
येईल. पण दोन कसोट्यांनी मापल्या जाणार्‍या दोन 
प्रकारच्या बुद्धिमत्ता, एका कसोटीवर मापल्या 
जाणाऱ्या एका प्रकारच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत 
असे म्हणण्यास आधार काय? 

सामाजिक उपयुक्‍ततेश्िवाय कोणत्याही क्षमतेचे 
वा गुणाचे महत्त्व ठरविण्यास काही आधार नाही. क्ष 
कसोटीने मापल्या जाणार्‍या बुद्धिमत्तेची समाजाला 
अतिशय गरज असेल व ळ, क्ष, ज्ञ इत्यादी अनेक 
प्रकारच्या कसोट्यांनी मापल्या जाणार्‍या बुद्धि- 
मत्तेच्या या प्रकारांची समाजाला मुळीच गरज 
नसेल तर ळ, क्ष, ज्ञ इत्यादी प्रकारच्या बृद्धिमत्तांपेक्षा 
क्ष ही एकमात्र बुद्धिमत्ता अधिक मोलाची आहे असे 
म्हणावे लागेल. 

पण सामाजिक उपयुक्तता अपरिवतंनीय नाही. 
विदिष्ट अवस्थेतील समाजाला क्ष ही बुद्धिमत्ता 
उपयुक्त असेल, पण दुसर्‍या एखाद्या अवस्थेतील 
समाजाला तिचा मुळीच उपयोग नसेल. प्रत्येक 
व्यवसायाचा समृद्धी वाढविण्यास ताबडतोब उपयोग 


श्र 


झाला पाहिजे, किंवा:ज्या विद्येचा मोक्ष मिळण्यास 
उपयोग होत नाही त्या सवे विद्या तुच्छ आहेत असे 
मानणारा समाज घ्या. या समाजात शुद्ध गणितात 
रामानुजन्‌सारखी बुद्धिमत्ता असणारा पुरुष 
जन्माला आला तर त्याच्या बुद्धिमत्तेचा काही उप- 
योग आहे काय ? त्या समाजात या रामानुजनूच्या 
वृद्धिमत्तेचा विलास समजणारे एकदोन लोक असले 
तरी पोटार्थी व्यवसायाच्या दडपणामुळे वा मोक्ष- 
दायक विद्यांच्या मागे बहुतेक वेळ गेल्यामुळे शुद्ध 
गणिताचा आस्वाद घेण्याच्या परिस्थितीत नसणार. 
तेव्हा हा रामानुजन्‌ त्या समाजात फार हुषार 
म्हणून चमकण्याचा संभव नाही. 

उलट ज्या समाजात बुद्धिविलास, मग तो आथिक 
उत्पादनास सहायक नसला तरी, आदरणीय समजला 
जातो त्या समाजात था रामानुजन्‌च्या कार्यात रस 
घेणारे अनेक लोक आढळतील. या समाजात शुद्ध 
गणित हे फार काळ शुद्ध न राहता लवकरच प्रयुक्‍त 
होऊन कोठे तरी वापरले जाईल, लोकोपयोगी यंत्रे 
निर्माण करण्यास त्याचा उपयोग होईल व अशा 
समाजात गणिताशी दूरचाही संबंध नसणाऱ्या 
लोकांना हा रामानुजन्‌ बृहस्पती म्हणून ज्ञात होईल. 
अर्थात लक्षावधी लोक जे सामान्य म्हणून जीवन 
जगतात ते त्यांच्या ठायी कोणतेच असामान्य गुण 
नसतात म्हणून नव्हे, तर त्या असामान्य गुणांचा 
तत्कालीन समाजाला उपयोग नसतो वा उपयोग 
करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नसते 
म्हणून. तेव्हा थोर गणल्या जाणार्‍या पुरुषांच्या ठायी 
थोर गुण असतात व सामान्य गणल्या गेलेल्या 
पुरुषांच्या ठायी थोर गुण नसतात ही समजूत 
चुकीची आहे. 

या प्रश्‍नाशी निगडित असा दुसरा प्रश्‍न आहे. 
ज्यांच्या क्षमता ते ज्या समाजात वावरले त्या 
समाजाला उपयुक्त ठरल्या नाहीत ते लोकोत्तर न 
ठरता सामान्य ठरतात हे समजण्यासारखे आहे. पण 
जे लोक लोकोत्तर ठरले त्यांच्यासारखेच गुण शेकडो 
लोकांत सापडतात, पण तरी ते सामान्य समजले 
जातात याची उपपत्ती कशी लावायची ? 

माणसाच्या जे जे वाट्याला येते ते सवे त्याच्या 
गुणावर अवलंबून नसते हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
खालील उदाहरणावरून हे स्पष्ट होईल. 


' 


अनुक्रमणिका 


१२ 


अव बव आाय्‌.सी. एस्‌. व इंडियन ऑडिट्स्‌ या 
दोन्ही परीक्षांना बसले, अ दोन्ही परीक्षांत नापास 
झाला व ब इंडियन ऑडिट्स्‌मध्ये पास झाला व 
नोकरीला लागला. पुढच्या वर्षी भ पुनः दोन्ही 
परीक्षांना बसला. व ने आय्‌, सी. एस्‌. ला बसण्या- 
साठी परवानगी मागितली. पण “ आधी राजिनामा 
द्या व मग आय्‌. सी. एस्‌.ळा बसा ” असे त्याला 
सांगण्यात आले. अ दुसऱ्या खेपेस दोन्ही परीक्षा पास 
झाला व आय्‌. सी. एस्‌. ही अधिक वरची नोकरी 
म्हणून माय्‌. सी. एस्‌. मध्ये गेला. याप्रमाणे अ पेक्षा 
जास्त हुषार असल्यामुळेच ब आयू. सी. एस्‌. होऊ 
शकला नाही. 

कधी कधी एखाद्याला यद्च का मिळते याची 


| 


नवभारत 


जून, १९८१ 


मुळीच उपपत्ती लागत नाही. भारतात लाखो देवळे 
आहेत, पण त्यांतले एखादेच एवढे महत्त्वाचे ठरते 
को तेथे यात्रेकरूंची रीघ लागते. उलट दुसरी काही 
देवळें अशी असतात कौ त्यावर ढिंगार जमून ती 
समाधिस्थ होतात. असे का होते याची उपपत्ती ती 
देवळे व त्यांतील मूर्ती यांचे पडताळात येण्यासारखे. 
गुणधर्म तपासून कधीही लागणार नाही. जी कथा 
पवित्र स्थानांची तीच पवित्र पुरुषांची, वा अकारण 
थोर मानल्या गेलेल्या काही व्यक्तींची. लहानसहान 
अश्शा असंख्य कारणांच्या संनिपाताने असे घडत 
असते. या असंख्य कारणांपैकी फारच थोडी ज्ञात 
असतात व त्यांचा संनिपात योगायोगाच्या नियमांनी 
होत असतो. 


२८0५२५८७८0 २९0५८0२३८७ :;८0% ३८% ))९0५२५८%८१५१& 
प्राज्ञ प्रकादान 
महाराष्ट्र शासनाचा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभलेला 


& समीक्षा ग्रंथ & 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाधव 
स्र्ल्य १ रु, ८०० 
मागणी : कार्यवाह, प्राझपाठशाळामंडळ, वाहे- ४१२८०३ 

( जि सातारा ) 


८५१८%-% ८-७ ७०७८ न्य भ्यात्व्तयकी 


व्येकटेश आत्राम 


भारतीय शिल्प आणि गोंडी संस्कृतींचे संदर्भ 


भारतीय उत्खननात सापडलेल्या शिलालेखांचा 
आणि कित्येक हिल्पांचा अथे तज्ञांना अजूनही 
गवसलेला नाही. तश्ञा शिल्पांचा अभ्यास करताना 
गोंड लोकांच्या देव-संकल्पनांशी आणि त्यांच्या 
“ मानववंशोत्पत्ती व वंशविस्तारांसंबंधीच्या " कथा- 
कल्पनांश्ी काही संबंध जुळतो काय, हे तज्ञांनी 
तपासले पाहिजे. तसे करताना “ गोंड ही एक 
जंगळी जमात होय ” असा आपला पुवंग्रहसुद्धा 
डोक्यातून काढून फेकणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे 
सत्यान्वेषण तर दुरच, पण आपल्या संशोधनात 
उलट विकृती निर्माण होते. वाकाटकांच्या ताम्र- 
पत्रांमध्ये शेवटी “ गोंड आर्य” किंवा “गोंड शर्मा ” 
अश्ली अक्षरे आढळून येतात. पण गोंड लोकांविषयी 
असा पूर्वेग्रह असल्याने तज्ञ मंडळी त्यांस महत्त्व देत 
नाहीत. असा अनुभव आहे. स्वतः पुरातत्व विभा- 
गाचे संचालक डॉ. हंसमुख सांकलिया यांचे अनुभव 
येथे विचारात घेणे उचित होईल. ते म्हणतात, “गोंड 
लोकांची प्राचीनता किती ? ते मध्य प्रदेशात केव्हा 
राहू लागले ? याचा जेब्हा मी अभ्यास करू 
लागलो, तेव्हा मळा आढळले, की वाकाटक वंशाच्या 
ताम्रपत्रात गोंड लोकांचा सर्वांत शेवटी उल्लेख 
येतो. एक नाव गोंड आर्य व दुसरे गोंड शर्मा, प्रा. 
भराक्षी यांनी जेव्हा वाकाटक ताम्रपत्र प्रसिद्ध केले, 
तेव्हा त्यांनी या दोन नावांचा फक्त इंग्रजी अनुवाद 
केला; पण त्यांना त्याचे महत्त्व कळू शकले नाही. 
आपण भारतीय संस्कृतीतील त्यांचे स्थान ओळखू 
झकलो नाही म्हणून प्रा. मिराक्षींनी या दोन शब्दां- 
वर काही लिहिले नाही. अद्याच तर्‍हेने दक्षिण 
कोकणच्या शिलहार लेखातील कोली महार, ठाणे 
जिल्ह्यातील डोंब इत्यादी आदिवासींचे अस्तित्व 
इसवी सनाच्या ९ व्या शतकात होते असे सुचवितात. 


याबाबत स्पष्ट होते, की प्रा. मिराशी एक मोठे 
पूराभिलेखक ( एटप्रॅफिस्ट ) आहेत. यात दुमत 
नाही. तथापि त्यांची विचारसरणी ही एकान्तिक 
आहे. त्यामुळे ते आपल्या संस्कृतीचे निरनिराळ्या 
दृष्टीने आलेखन करू शकत नाहीत. यात कोणाचा 
दोष काढण्याचा माझा हेतू नाही. हा सगळा काळाचा 
महिमा आहे.” ' 


तज्ञ मंडळींना सांकलियासाहेबांनी वरीलप्रमाणे 
दिलेला हा इशारा लक्षात घेऊन भारतीय शिल्पांचा 
अथे लावला, तर गोंडी संस्कृतीच्या संदर्भामध्ये 
त्या शिल्पांचे वेगवेगळे पैलू नजरेत पडतील आणि 
गोंडी संस्कृतीचे धागेदोरे कोठपयंत रुजलेले आहेत, 
ह्याचाही वेध घेता येईल, 


गोंडी संस्कृतीने आपणास महान वारसा दिलेला 
आहे; पण त्याची जाणीव भारतीयांना नाही ही 
खेंदाची बाव आहे. सांकलियाजी पुढे म्हणतात, 
“ आपण जी भारतीय संस्कृती म्हणतो त्यात आदि- 
वासी गोंडांचे एक महत्त्वाचे स्थान अथवा वाटा 
आहे. आणि ते आतापर्यंत आपण ओळखू शकलो 
नाही. आदिवासी गोंड हे कमीत कमी २००० वर्षा- 
पासून मध्य प्रदेशात रहात असावेत. ” 


वाकाटक राजांचा इतिहास हादेखील गोंडी 
संस्कृतीने दिलेला वारसाच होय. कारण वाकाटक 
राजांच्या ताम्रपटांत शेवटी “गोंड शर्मा” व “' गोंड 
आर्य ” असे स्पष्ट लिहिलेले आढळते आणि हंस- 
मुख सांकल्िया यांनी हे सिद्ध केलेळे आहे, की गोंड 
किवा गोंड आय म्हणजे गोंडराजेच होत. जे गोंड- 
राजे ब्राह्मण झाले होते ते शर्मा किवा आये असे 
लिहीत असत. हाच मुद्या गोंडी संस्कृतीच्या संदर्भात 
आणखी सबळ होतो. 


१४ 


गोंड लोकांत नालवेन सगा, सयवेन सगा, सारवेन 
(सार्वे)सगा आणि येरवेन (एरवे)सगा म्हणजे चार 
देवे एप छा [001915], पाच देवे 
एए७ 1017000058 011907४, सहा देवे जिळ 
एाः०७'3 011787४, आणि सात देवे 86ए60. 
'७1०५1015 711917 ४'असे चार प्रकारचे गोत्रसंच 
आहेत. या ४ गटांत ७५० गोत्रे आहेत.' त्यात कोर- 
काट्याक वरकाट्याक, चहाकाट्याक अशा नावांचीही 
गोत्रे आहेत. कोकोडे, कोकाटे, कोकाट्याक या 
आडनावांचे लोक सातदेवे म्हणजे अेरवे-सगा गटात 
मोडतात. आणि वाकाट्याक, वरकाट्याक, वरकडे, 
वरट्याक इत्यादी आडनावे असलेले लोक सहादेवे 
म्हणजे सावे- सगा गटात मोडतात. “ वाकाट्याक” 
व “ कोकाट्याक ” आडनावाच्या लोकांत आपली 
निड्चित ओळख दशेविण्याकरिता अनुक्रमे “ सावेम” 
व *“ अर्वेम ” असे आपल्या भाडनावापुढे सांग- 
ण्याची फार जूनी प्रथा आहे. आणि हिंदुधर्माच्या 
प्रभावामुळे नावांचे हिदू घाटणीवर नामांतरण 
करण्याची पद्धतही गोंड लोकांनी अवलंबिली आहे. 
त्यामुळे हिन्दु नावांशी सादृश दाखवणारी नावे तशी 
बदलविण्यात आली आहेत. “ सार्वेम ” शब्द “ शम 
आणि शर्मा ” असे, तर “ अर्वेम ” हा शब्द “ आये ” 
असा सांगण्यात येऊ लागला. वाकाटक ताम्रपत्रा- 
तील “ गोंडआये ” या शब्दाचा अथे गोंड सात देवे 
“ एर्वेनसुरा ” असा आणि “ गोंड शर्मा”चा अथं 
गोंड सहादेवे “ सार्वेनसुरा ” असाच आहे. मणि 
वाकाटक राजे “ वाकाट्याक ” गोत्रातील गोंड 
राजे होते, हेही गोंडी संस्कृतीच्या संदर्भामध्येच 
निश्चित करता येते. 

ताम्रपत्रांत लिहिलेल्या मजकुराच्या आधारावर 
त्यांचा अथ लावणे सोपे पडते. पण शिल्पांचा अथ 
मात्र प्रचलित प्रथा, देवसंकल्पना आणि तद््‌विषयक 
लोकवदन्ती यांचाही आधार घेऊन शोधावा लागतो. 
गोंडी संस्कृतीच्या संदर्भात काही शिल्पांचा विचार 
येथे प्रस्तुत आहे. 

१) इसवी सनाच्या ९ व्या हशतकातील एका 
शिल्पामध्ये एक विशाल मत्स्याकुती दाखवून तिच्या 
मागे चार मानवी आकृती उभ्या दश्ंविलेल्या 
आहेत. ह्या चारही आकृती देवांच्या आहेत. पण 
त्या कोणत्या देवांच्या आहेत हे अजून स्पष्ट झालेले 


नवभारतं 


जून, १९८१ 


नाही. सदरहू शिल्प ग्यारसपूर येथे सापडलेले असुन 
ते सध्या ग्वाल्हेर येथील म्यूझीअममध्ये ठेवलेले आहे 
(क्र. 1४ पृ. ६४; १४). 

२) आणखी एक मत्स्यशिल्प अलाहाबाद 
जिल्ह्यातील गर्‍हवा येथे उपलब्ध झालेले आहे. 
त्यात अधंचित्रप्रतिमेमध्ये पूणे विकसित कमळावर 
एका मत्स्याची आकृती दाखविलेली आहे. याही 
मत्स्यामागे ग्यारसपूरच्या प्रतिमेप्रमाणेच ४ आकृती 
दाखविलेल्या आहेत. हे शिल्प १० व्या व ११ व्या 
शतकाच्या दरम्यानचे आहे. 

३ ) नादीर येथील प्रतिमेमध्ये एका पोहणार्‍्या 
मत्स्याकुतीवर तत्त्वचितन करणारे ४ देव दर्शविलेले 
आहेत. 

४) मथुरा म्यूझीअम आणि स्टेट म्यूझीअम, 
लखनो येथील क्र. म. १०७, ४२- १८९; ४४-४ट 
मध्ये मत्स्यांच्या साध्या आणि छोट्या आकृत्या 
कोरलेल्या आहेत. 


५ ) सारनाथ येथील स्तंभावर अ्धंमानवी 
आणि अधंमत्स्य अशी एक सुंदर आकृती कोरलेली 
आहे. 

कल्पना देसाईंनी मत्स्य-शिल्पांच्या सदर्भात बौद्ध 
शिल्पकलेत आढळणार्‍या मत्स्याकृतींचे बरेचसे 
विवेचन केलेले आहे.' परंतु त्या शिल्पांचा मत्स्या- 
वतारकथेच्या गृहीत कल्पनेच्या आधारे अथे लाव- 
ण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सुसंगत अथे लावता आला 
नाही; किवा विष्णूशीही संबंध जोडता आला नाही.* 
वरील मत्स्याकृतींचा हिंदू पौराणिक वृत्तांताशी मेळ 
बसतो काय ते पाहू या. 


मत्स्यावताराची मूळ कथा शतपथ ब्राह्मणात 
(१-८, १-९) अशी आढळते की, “एकदा सकाळी 
मुखमाजन करीत असताना मनूच्या कुभामध्ये एक 
मासा आढळला. मनूने त्या मत्स्याच्या विनंती- 
वरून त्याचे पालनपोषण केले आणि नंतर त्यास 
समुद्रात सोडून दिले, कालान्तराने व्तविल्याप्रमाणेच 
प्र्यकाळ आला. मत्स्याने पुर्वीच सांगून ठेवल्या- 
प्रमाणे मनूने आपल्या नावेची दोरी त्या मत्स्याच्या 
शिंगाला त्या वेळी बांधली. 


त्या प्रलयातून सप्तक्रुषीं- 
सहृ मनूची नाव हिमाल्याच्या शिखरापर्यंत त्या 
मत्स्याने पोहोचवून दिली.” 


भारतीय शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे संदर्भ 


हाच कथाभाग महाभारतातही आला आहे. परंतु 
तेथेदेखील मत्स्य हा विष्णूचा अवतार न मानता 
( महाभारत ३- १८७- ५२ ) ग्रह्माचा अवतार 
मानला गेला आहे. 

त्रइ्वेदात ब्रम्हा हे त्वष्ट्याचे रूप मानले गेले 
आहे. क्हचा ४-७-१ मध्ये तो पुरोहितांचा शत्रू 
असुन तो संकटे निर्माण करणारा मानला आहे. 
त्वष्टा ही तर आदिवासींचीच देवता मानली गेली 
आहे. 

रामायणात तर मत्स्यकथेचा मुळीच उल्लेख 
नाही, असे ॥॥७1० ॥॥॥॥॥०)०९५ ( पृ. १९७- 
२०५ ) वरून कळते. 

पद्मपुराणात ( ३-९०-९१; ३-२३०) व 
भागवतपुराणात ( १-३--१५ ) शांखासुरापासून 
वेद हिसकावून आणण्याकरिता विष्णूने मत्स्यावतार 
घेतला होता असा उल्लेख आहे. 

शिल्पशास्त्रामध्ये मत्स्यावताराच्या प्रतिमांची 
फक्त तीनच वणंने आढळतात. तीही त्रोटक आणि 
साधीच आहेत. ती खालील प्रमाणे 

१ ) विष्णुधर्मोत्तर पुराणात “ शृंगी मत्स्यस्तु 
कतंव्यो देवे देवो जनादन: । (वि. पु. पु. ४५-५९) 
“' मत्स्यावतार शिल्पबद्ध अगर चित्रित करताना 
देवांचा देव जनादन विष्णूस शूंगीयुक्‍त मत्स्परूपात 
दाखवावे. ” असा निदेश आहे. 

२ ) वास्तुशास्त्र खंड २ भाग ४ या ग्रंथात 
“ मत्स्यावतारीणं देवं मत्स्याकारं प्रकल्पयेत्‌ । ” 

“ मत्स्यावतारी विष्णुदेवाचे स्वरूप मत्स्यरूपाने 
दाखवावे. '' असे सांगितले आहे. 

३) “ मत्स्यावतार चितारताना कमरेवरचा 
भाग मानवी दाखवून त्याच्या हातात शंख, गदा, 
चक्र, प्न ही सामग्री दाखवावी, ” असे मूतिविज्ञान 
या ग्रंथात सांगितलेले आहे. 

या सवे निदे्यांप्रमाणे वरील शिल्पांमध्ये मत्स्यांची 
घडवण केलेली आढळत नाही. ( ( ) वरील 
शिल्पांतील मत्स्यांना शिंगे द्षंविली नाहीत. (२) 
मत्स्यशिंगाला दोरी अडकवून नावेमध्ये ७ प्रश्च्षी 
नाहीत. ( ३ ) सारनाथच्या अधंमानवी पुतळ्याला 
चार हात नाहीत किवा हातांत शंख, चक्र, गदा, 
पद्म ही सामप्रीही नाही. (४) मत्स्यावर वेद अगर 
ग्रंथाचेही चित्र नाही. तात्पये हेच की वरील शिल्पे 


१५ 


मत्स्यावताराची नाहीत. म्हणून वेगळया संदर्भात 
त्या शिल्पांचा अथे लावणे आवश्यक आहे. 

गोंड लोकांमध्ये जंगो आणि लिंगोच्या वेगवेगळया 
खूप कथा प्रचलित आहेत. त्यांपैकी जंगोच्या एका 
कथेचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे : 

* एका नगरीत ४ भाऊ व त्यांची एक जंगो 
नामक लाडकी बहीण, मझी ५ भावंडे राहात होती. 
एकदा यापार करायला ( वंजीना खेपुन) ते चारही 
भाऊ परदेशात निघून गेले व बहिणीला मात्र तिच्या 
भावजयांच्या हवाली करून घरीच ठेवले. भाऊ 
परदेशात गेल्यावर जंगोच्या भावजयांनी चिमुकल्या 
जंगोचा छळ करायला सुरुवात केली. 

भावजयांनी तिला बिनाबंधनाची इंधनाची मोळी 
आणायला सांगितली असताना जंगोने सपंबंधित 
मोळी आणली. मोळी घरी खाली ठेवताच सपे निघून 
गेले व भावजयांना फक्त मोकळी मोळी दिसली. 

तिला बिब्यांनी माखलेले कपडे स्वच्छ धुवायला 
लावले असता नदीवरच्या बगळ्यांनी तिचे कपडे 
आपल्या पंखांनी घासुन स्वच्छ करून दिले. गोणीभर 
धान्य कुटायला लावले असता शेकडो चिमण्यांनी 
तिचे धान्य सोलून सुंदर तांदूळ तयार करून दिला. 

छिद्र पाडलेल्या ७ रांजणांत पाणी भरायला 
सांगितले असताना रांजणांच्या छिद्रांमध्ये बेडक्या 
जाऊन बसल्या व जंगोने पाणी भरून दिले. या- 
प्रमाणे तिचा छळ चालला असूनही तिच्या मोठ्या 
भावजईने तिचा रत्नांचा कंठा चोरून घेतला आणि 
जंगोलाच कंठा शोधून आणायला घराबाहेर हाक- 
लून दिले. जंगो एका डोहाच्या कडेवर जाऊन 
आक्रोश करीत बसली. तिच्या एका भावजईने खास 
आपला शिपाई पाठवून जंगोला डोहात लोटून देण्यास 
सांगितले. त्या प्रमाणे जंगोळा त्याने डोहात लोटून 
दिले. त्या डोहात सुकमा नावाची एक मासोळी 
होती. तिने जंगोला गिळून घेतले आणि पोटामध्ये 
तिला सुरक्षित ठेवले. तिकडे जंगोच्या भावांच्याही 
स्वप्नांत ती मासोळी गेली व जंगो संकटात असल्याचे 
सांगितले. 

घरी जंगोच्या भावजयीने आंघोळीच्या वेळी रत्न- 
माला खुंटीला अडकवून ठेवली असताना शिगमाली 
नावाच्या घारीने ( गरुड पक्षाने ) ती रत्नमाला 
खुंटीवर झडप घालून उचलून नेली आणि जेथे 


शद 


जंगोचे भाऊ एका सरोवरात मांघोळीला बसले 
होते, तेथे नेऊन टाकून दिली. ती रत्नमाला जंगोच्या 
भावांनी ओळखली. आणि जंगो अत्यंत संकटात 
असल्याची त्यांना खात्री झाली. त्यांनी ताबडतोब 
घराचा रस्ता धरला. 

डोहामधील सुकमा मासोळीच्या पोटामध्ये जंगो 
गर्भाप्रमाणे वाढू लागली. एके दिवशी सुकमा मासो- 
ळोला प्रसूतीच्या कळा येऊ लागल्या, ती नदीच्या 
काठावर आली. त्याबरोबर शिंगमाली घारीने त्या 
मासोळीला उचलून क्षाडाच्या ढोलीमध्ये असलेल्या 
आपल्या घरट्यात नेले आणि तेथे सुकमा मासोळी 
प्रसुत झाली. जंगोचा तेथे मासोळीच्या पोटातून 
पुनर्जन्म झाला. पण सुकमाने तिच्या पोषणाची 
जबाबदारी घारीवरच सोपविली. 

घार दररोज जंगोसाठी आणि आपल्या पिलां- 
साठी चारा आणायला बाहेर जात असे. जंगो 
घारीच्या पिलांचा पाळणा हलवीत झाडावरच्या 
ढोलीत रहात असे. एके दिवशी प्रवास करीत 
करीत जंगोचे भाऊ त्याच झाडाखाली आले आणि 
विश्वांतीकरिता झोपले. झाडावर घारीच्या पिलांना 
झोपविण्याकरीता जंगो आपल्या जीवनाचे गीत 
गाऊन अंगाई गात होती. त्याबरोबर तिच्या डोळ्यां" 
तुन अश्रूही गळत होते. त्यामुळे खाली झोपलेल्या 
तिच्या भावांच्या तोंडात तिचे अश्रू पडले आणि 
तिचे भाऊ झोपेतून उठले. त्यांनी झाडावर शोध 
घेतला असताना त्यांना आपली लाडकी बहीण 
“ जंगो ” मिळाली. त्या जंगो भावंडांचे अपूवे मिलन 
चडून आले. ” असे हे कथासूत्र आहे. 

गोंडी संस्कृतीमध्ये आजही गरुड, वृक्ष आणि 
मासा यांना मातुस्थानी मानण्यात येते. या कथथे- 
तील सुकमा मासोळीचा जो भाग आहे तो वर 
दशविलेल्या शिल्पामध्ये चित्रित केला असल्याचे 
आपणास दिसून येईल. कथेमध्ये जे ४ भाऊ सांगण्यात 
आले आहेत ते गोंड लोकांतील चार देवे गोत्रांची 
(“नालवेसुरा ” 001 7031001018 7118177ही 
आद्य दैवते होत. “ जाक्कोदेव, बोमरे देव, कोरे- 
बराल आणि कोरेसृंगो असे हे चार भाऊ होत” 
म्हणून सेतुमाधवराव पगडी यांनी सांगितले आहे. 

गऱ्हवाच्या शिल्पामध्ये जे कमळाचे फूल दर्श- 
विलेले आहे ते गोंडी समजुतीप्रमाणे, “ ती मासोळी 


नवभारत 


जून, १९८१ 


गरोदर आहे. ” असा संकेत देते. गोंडी भाषेमध्य 
“ चृंगार पोयमाळ ” 'म्हणजे “ गरोदर रहाणे. ” 
असा वाक्प्रचार आहे. “ पुंगार पोयमाळ ” चा 
शब्दशः अर्थ “ पुष्प उमलणे ” असा आहे. पुंगार 
म्हणजे फूल व पोयमाळ म्हणजे उमलणे किंवा दर- 
वळणे. परंतु जसे फळ लागण्यापूर्वी फूल उमलते 
तसे फलरूपी मूल जन्मण्यापूर्वी पुष्परूपी गर्भ पोटात 
उमलत असतो असे गोंड लोक मानतात. कोणत्याही 
स्त्रीला गर्भधारणेची लक्षणे दिसली, की तिथे 
“ पृंगार पोयतू ' असे गोंडी भाषेत म्हटले जाते. 
या संदर्भात गीतरचनाही गोंडी भाषेत आढळून येते. 

*। रायता हो बापा रायता हो। संभा निवा वेरो 
पुंगार पोयता ।॥। ” वगेरे वगेरे." 

गरोदर स्त्रियांना डोहाळे लागतात. त्यांना 
लिंबाचे लोणचे, आंब्याचे लोणचे, आवळ्याचे लोणचे 
खाण्याची इच्छा होते. याचे कारण महादेवाने 
तिला पुष्पसुगंध दिला आहे. ( पुंगार पोयतू - 
म्हणजेच ती गरोदर राहिली आहे ), अशा 
आजह्वयाचे एक सुंदर इलेषात्मक गीत गोंड लोक 
फाग-गीतात गातात. येथे मुद्दा हाच आहे, की फुलावर 
मत्स्य दक्षंविणे म्हणजे मत्स्य गरोदर असण्याचे 
सूचित करणे होय, आणि वरील शिल्पातील मत्स्य 
म्हणजे गोंडी संस्कृतीतील जंगोची माताच होय. 

सारनाथच्या शिल्पात तर सुकमामत्स्याचे मुखा- 
तून जंगो ही अवतीणे होत आहे, प्रगट होत आहे 
असे हुबेहूब जाणवते. आणि जंगो ही गोंड लोकांची 
अत्यंत महत्त्वाची देवता असल्याने प्राचीन काळच्या 
गोंडी संस्कृती जगणाऱ्या राजांनी तिची स्मृती 
कायम ठेवण्याकरिता तिला शिल्पबद्ध करून ठेवणे 
अगदीच स्वाभाविक आहे. 

महेन्जोदारो आणि टेराकोट्टाच्या उत्सननांमध्ये 
वृक्षाराधनेच्या मुद्रांची शिल्पे व त 
आ णक ताक हद सलते 
शब प जा करीत असत असे विद्वानांचे 

त्या संदर्भात ं 
इन महोंजोदारो य ह ०» च 

* तत्काळीन लोक झजाली क न ह 
मानीत असत ? असे सी. व्ही मा 
बांनी म्हरहे आहे हे * व्ही. नारायण अय्यर 

* ते म्हणतात, “ समृद्धी आणि 


बकड्या खूप 


अनुक्रमणिका 


भारतीय शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे संदभ 


सुजनप्रक्रियेशी वृक्ष हे निगडित आहेत. आणि वृक्ष- 
विवाहाची प्रथा त्यातुनच निघाली आहे. वृक्ष 
तोडण्यापुर्वी त्या वृक्षाची मनोमन क्षमा मागण्याची 
प्रथा गोंड लोकांमध्येच दिसून येते. गोंड लोक 
रात्रीच्या प्रहरी कोणत्याही झाडाला स्पर्श करीत 
नाहीत अगर त्याची फळे तोडीत नाहीत. निद्रिस्त 
झाडातील प्राणतत्त्वाला इजा पोचू नये मशी 
गोंड लोकांची धारणा असते.”  नवदांपत्यांच्या 
मीलतापुर्वी या जमातीच्या लोकांत मुलींचे विवाह 
वृक्षांशी लावून घेण्याची प्रथा आहे.”* अगदी 
अलीकडच्या काळापयंत- दोन दशकांपूर्वीपरयंत- गोंड 
लोकांची लग्ने मंडपात कधीही होत नसत. ती 
वुक्षावालीच होत असत. 

वृक्षासंबंधीच्या विविध परंपरा, विधी आणि 
नियमांचे प्राबल्य गोंड समाजामध्ये असल्याने आणि 
वृक्ष हे गोंडांच्या जीवनाचे अविभाज्य अंग 
असल्याने गोंड लोकांना “ वृक्ष गोंड ” या एकाच 
अर्थाने “ मरागोंड, मळागोंड, मारिया गोंड, माळीया 
गोंड, मुरा गोंड, मुरिया गोंड, झाडपी गोंड, मडावी 
(आडनाव) गोंड” इत्यादी नामांनी संबोधिले जाते. 
हेविट साहेबांनी तर गोंडाची व्याख्या अश्ली केली 
कौ, “ खर्‍या अर्थाने वृक्षपूजा करणार्‍या लोकांनाच 
मारिया गोंड असे म्हणतात.” 

“ वैशाख महिन्यात गोंड लोक मोठ्या देव्राचा 
मोठा उत्सव साजरा करतात. ... राव आणि जंगो 
रायता मोहाच्या झाडावर वषंभर ठेवलेले असतात. 
अक्षय्य तृतीयेनंतर रविवारच्या दिवशी राव आणि 
रायतांना मोहाच्या झाडाखाली उतरवितात. हा राव 
देव म्हणजेच सुयदेव होय आणि जंगो रायता म्हणजे 
चंद्रदेवता होय.” * 

मुद्दा हा, की गोंड लोकांची संस्कृती वृक्ष- 
पूजनाच्या बाबतीत महोंजोदारोची संस्कृती जग- 
णाऱ्या प्राचीन लोकांशी तादात्म्य पावते आणि ते 
एकाच संस्कृतीचे लोक ठरतात. त्यामुळें वरील 
वृक्षांकित मुद्रा आणि हिल्पांचा गोंडी संस्कृतीच्या 
संदर्भामध्ये विनासायास अथे लागतो. 

महोंजोदारोच्या उत्खननामध्ये २९६ अक्षरशिल्पे 
उपलब्ध झालेली आहेत. चित्रलिपीच्या प्लेट क्र. 
ठट्टाड ते 0४:12 प्रमाणे ती सुरक्षित आहेत 
त्यांतील चित्रलिपीचा फादर हेरासने जो अर्थ 

न. भा. २ 


१७ 


काढलेला आहे त्यावरून ती. लिपी अगर अक्षरशिल्पे 
गोंडी संस्कृती जगणाऱ्या लोकांची होत, अशी खात्री 
पटते. फादर हेरासने अभ्यासलेल्या एखाद्या उदा- 
हरणाचा विचार येथे अनुचित ठरणार नाही. नमुना 
असा- ( उजवीकडून डावीकडे ) 


१ लशी गी बै जो 


फादर हेरासने वरील चित्रलिपीचे खालीलप्रमाणे 
वाचन केले आहे : 

एक काल आल एदुदा माडू । 
आणि त्याचा अथ असा सांगितला आहे : 

01 ० शषटटा ता!68868 0717138. शाछित 
करापष्ठ 8७8एभा 10168. 

वरील वाचनात हेरासने दिलेले सवे शब्द गोंडी 
भाषतील आहेत. त्यांचा गोंडी भाषेतील अर्थ पुढील- 
प्रमाणे आहे: 

१) एक << सात ७. २) काल  पादभ्रमण, पाय- 
दळ, पाय किंवा पदयात्रा. ३) आल  स्त्रीजात, 
प्राणी. ४) एटुदा र आठ 'वेळा. ५) आडू > होय, 
होत असे, (आदू) ते - तत्‌ - सूक्ष्मतत्त्व. याप्रमाणे 
गोंडी भाषेमध्ये चित्रलिपीतील शब्दांचा प्रचलित 
अथे आहे. 

वरील चित्रशब्दांचा महोंजोदारोत सापडलेल्या 
काही चित्रशिल्पांशी संबंध जुळतो, तशी शिल्पचित्रे 
आणि वरील चित्रलिपी यांचा एकत्र विचार करणे 
अधिक सयुक्तिक होईल आणि त्यांचा गोंडी संस्कृ- 
तीतील “' सतीक” म्हणजे “फेटरेमळा''च्या जोहार- 
कथेशी काही संदर्भ जुळतो काय, हे पहाता येईल, 

महोंजोदा रोत सापडलेल्या एका चित्रमुद्रेत सात 
स्त्रियांना बळी देण्यासाठी त्यांना सजवलेल्या अव- 
स्थेत रांगेत उभे ठेवलेले आहे. एक मारेकरी पिप- 
ळाच्या झाडावर स्पष्टपणे दिसत आहे. 

हेरास असे म्हणतात “ प']5७ ]618018 ० 
0७ 8६ 2७त फएळा'8 ]९७ ७0801 
६0 7७860 88 100 011116 ए१ं8०1 ९8. 
016 0 शा 8९818 7011080118 100७ 


१८ 


86ए617] ए101108 1ए]]ए7._0७001360. ९0 
७०७७ 7०७१५. 107 88ठा त, . .॥॥16 0ए8- 
७०१ ए७७ 0०प७' &०ा0५92्ट 110 1)18- 
शांताळछा 0०९७ ७0 0110108 छाप 
18५७७, ग [लाटत ए86त ४0 लि 
शांढणणा8 ४0 प'७ एभागप 1016 6801 
७०१७७७ ७० &एश 0180010100... 016 
गृ'811118 810 (071०1० 81१ 177018 01 116 
गण ००१४ 0080086 1110 00] 111] 
700९॥॥]१.” 

वरील अवतरणात ७018 हा शब्द गोंड अर्थाने 
आहे. त्या समाजातील प्रचलित पद्धतींचा हेरासनी 
समाचार घेतला आणि सदरहू चित्रशिल्पाचा संबंध 
तेवढा गोंडी संस्कृतीशी निगडित असल्याचे दाखवून 
द्लि, 

सदरहू चित्रश्िल्पाचा खालील कथासुत्रामध्ये पुण 
अथे स्पष्ट होऊन हेच कथासूत्र त्या चित्रात अंकित 
केलेले आहे अशी खात्री पटते. 

गोंड लोकांत “ सत्तीक ” म्हणून ७ देवतांची 
सवेत्र आराधना केली जाते. डॉ. ख्िस्टोफ फुरर 
हैमनडॉफंने आपल्या ग्रंथात गोंडांच्या ७ सतीकचे 
सचित्र वर्णन टिपून ठेवलेले आहे. 

“ एका मडावी ( मरावी-वृक्षगोत्र ) राजाला 
मूलबाळ नसल्यामुळे त्याने मानकोदेवीला नवस 
कबूल केला व पुत्रसंतती झाल्यास पहिला पुत्र 
देवीला अपण करू असे त्याने कबूल केले. त्याप्रमाणे 
मानकोदेवी त्यास प्रसन्न झाली आणि त्यास मंगो 
नामक मुलगा झाला, पण राजाने देवीचा नवस 
पूणे केला नाही. राजाला नंतर लागोपाठ ७ मुली- 
देखील झाल्या. पण राजाने नवसाची फेड केलीच 
नाही. त्यामुळे मानकोदेवीचा कोप होऊ लागला. 
सातही मुली उपवर झाल्या तरी त्यांना स्थळ 
येईना किवा लमजारे ( घरजावई ) सुद्धा यायला 
कोणी राजी होईना. राज्यात दुष्काळ पडला, 
प्रजा त्रस्त झाली, रोगराई पसरली, तेव्हा राजाच्या 
सातही मुलींनी फेटरे नामक वृक्षाला वरले आणि 
दररोज त्या वृक्षाला पाणी घालंण्याचे ब्रत सुरू केले. 
एके दिवशी त्यांच्या भावाने तो वृक्ष कुऱ्हाडीने 
तोडून टाकला. दुसरे दिवशी त्या मुलोंना तो वृक्ष 
तोडलेला पाहून अतीव दुःख झाले. बुंध्यातून रक्‍त 


नवभारत 


जून, १९८१ 


वहात होते. त्यांनी सवं फांद्या गोळा केरून त्या 
पेटवून दिल्या आणि सातही जणींनी त्यात उड्या 
टाकल्या. दुरून मंगोनेही तो प्रकार पाहिला व 
त्यानेही तेथे धावत जाऊन आगीत उडी घेतली. 
तेव्हा त्या सातही बहिणींनी त्याला आपल्या लाथांनी 
दूर लोटले. त्यामुळे त्याची राख वेगळी पडली व 
त्या सातही बहीणींची राख वेगळ्या बाजूला 
पडली.” 

गोंड लोक तेव्हापासुन त्या सातही बहिणींना 
“ सतीक ” नावाने ओळखतात व मंगोला “ बंदूदेव ” 
म्हणून संबोधतात. त्यांची अशी कल्पना आहे, की 
कबूल केलेला नवस देव कोणत्याही प्रकारे फेडन 
घेतो. वरील प्रकारे मानकोदेवीने सात बहिणींचा 
बळी घेतला व नवसाची फेड करून घेतली. 

या कथेत हिंदुधर्मातील सती जाण्याच्या पद्धतीची 
पाळेमुळेसुद्धा रुजलेली आढळून येतात. 

या कथेचा आशय वरीळ चित्रशिल्पामध्ये भर- 
हेला दिसतो आणि मुख्य म्हणजे वरील नमन्यातील 
चित्रल्पीमध्येसुद्धा हीच कथा चित्रित केलेली आहे, 
असे दिसून येते. या कथासुत्राचा संदर्भ घेऊन त्याचे 
वाचन खालीलप्रमाणे करता येईल : 

“ सतीकता' मळातून* बंदूपेन' अळमवीर* नट- 
कशी लाकांजतूर* 
याचा अर्थ असा होतो -- 


“१) सात सती बहिणींनी २ ) वरलेल्या वृक्षाला 


३) बंधूदेव ४) आठवा भाऊ याने तोड 
नवस दिला.” गाय भाडी 


वरील चित्रलिपी उजवीकडून डावोकडे न्याहा- 
ळत गेल्यावर या कथासुत्रातील आक्षय हुबेहुब 
तरळू लागतो आणि अशी खात्री पटते, कौ जे चित्र 
सात व्यक्तींच्या बळीपूजेचे चित्रण करते त्याचाच 
अथे चित्रलिपीत कोरून ठेवण्यात आला आहे 
आणि या अक्षरशिल्प व चित्रशिल्पांचे प्रयोजन गोंडी 
संस्कृतीतील फेटरेमळाच्या जोहारकथेचे निवेदन 
करणे. आणि सात सतीकची स्मृती कायम करणे 
एवढेच आहे असे वाटते. 
येथेही गोंडी संस्कृतीमधील वृक्षपुजेचे महत्त्व 

लप्िके प्रभावीपणे दिसुन येते. 
स ब उत्पन्न होणार्‍या वायुदेवता 
ता ह्या गोंड लोकांच्या पालक देवता 


भारंतीय दिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे संदर्भ 


(78161; ७008) होत. वायुतत्त्व आणि वृक्षतत्त्व 
मिळून जी एक देवता होते ती गोंड लोकांची 'मारोती' 
नामक देवता होय. “ 118 झ&8 18 ९0 
घात फत ५०१ फराळ ज०्णतड ०६1७१ 
७10०७ 0 पक्लाणाणा2्या.” असे उ. फ'. 
प्रका; यांचे मत आहे. त्यांनी मारोती शब्दाची 
£ मरा -- वोती म्हणजे “ वृक्ष -- वात ( किंवा 
वारा )” अक्षी फोड .करून अर्थ सांगितला. गोंडी 
भाषेत “ वोम ” म्हणजे “ नेणे ? या क्रियापदाची 
वोती, वोत, अशी रूपे आहेत. तसेच “वाम्‌” म्हणजे 
येणे या क्रियापदाची वळा > ये; वान्ता -र्‍ येते; 
वात, वाती > आलेली, आली; वाया, वायु न येत 
आहे आणि वळी अद्यी रूपे “वारा ” या अर्थाने 
प्रचलित आहेत. यावरून येणे, जाणे, वहन करणे 
या क्रियापदांपासुन मारोती शब्दाची व्युत्पत्ती झाली 
महे हे कळून येईल. हनुमान हा शब्ददेखील त्याच 
अर्थाचा आहे. त्यात हनु - मान ही गोंडीतील 
५“ हुने -- मन ” यांची अपभ्रंशित रूपे होत. त्यांचा 
अथे “ जाणारा -- रहा किंवा हो” असा आहे. वारा 
जोराने वहातो म्हणून झाडेझुडपे पडतात, हालतात 
आणि झाडेझुडपे हालतात म्हणून वारा उत्पन्न होतो 
अशी गोंड लोकांची कल्पना आहे. एका झाडाहून 
दुसर्‍या झाडावर “वायु-उड्डाण” करणार्‍या “वानर” 
नामक प्राण्याला गोंड लोक मारोतीचे प्रतीक मान- 
तात. म्हणून मारोती या देवाची प्रतिमा वृषाक- 
पीच्या स्वरूपात व्यक्‍त केली जाते. याप्रमाणे वृषाकपी 
या वेदकालीन देवतेचे मूळदेखील गोंडी संस्कृती- 
मध्येच आढळून येते. 


किमयं त्वां वृषाकपिश्‍चकार हरितो मृग: । 


यस्मा इरस्य सोदुन्वर्यो वा पुष्टीमद्वसु 
विश्‍वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ क्र १०1८६३ 


जेव्हा “* आमच्या आयेस्वामी इन्द्ाने तुमचे पोषण 
करणारी संपत्ती हरण केली. तेव्हा तुमच्या ह्या 
जंगलातील वृषाकपीने काय केले ? आमचा इंद्रच 
श्रेष्ठ आहे.” 

या क्लवेवरून असे दिसते, की क्रग्वेदकाळी 
मारोतीला आरयेलोक वृषाकपी असे संबोधित असत. 
मारोती हा गोंडांचा अत्यंत प्राचीन देव होय. 
महोंजोदारोतील पिंपळाच्या वृक्षावर चितारलेली 


१९ 


मानवी आकृती ही “ मारोती ” या देवाचे प्रतीक 
असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. ् 

गोंडांच्या संस्कृतीमध्ये मारोती ब्रह्मचारी मान- 
ण्यात येत नाही, तर त्याचे उलट ती देवता म्हणजें 
सुदृढ प्रजाजननाची आद्यदेवता होय असे मानले 
जाते. हो गोष्ट नवरी नवरदेवांना मारोतीच्या 
दशेनाला नेण्याची जी प्रथा आहे त्यावरून सिद्ध 
होते. हिंदुधर्मात गणपती हा आद्य पुजनाचा अधि- 
कारी मानण्यात येतो. पण गोंड लोक सवे देवांच्या 
अगोदर नाटेंदोर मेळयान “ म्हणजे गावचा स्वामी 
मारोती याचीच पूजा करतात. 

महोंजोदारोच्या उत्खनतात सापडलेल्या खाप- 
रांच्या मुद्रांवर डोक्यावर शिंगे घारण करणाऱ्या 
देवांच्या प्रतिमा आहेत. गोंड लोकांत पुजारी, नाईक 
राजा आणि राजाचे प्रधान यांनी सभारंभ-उत्सव- 
प्रसंगी शिंगांचे मुगुट धारण करण्याची फार प्राचीन 
प्रथा आहे. 2, ए॥] गगष्ट या खापरी मुद्रेवर 
डोक्यावर शिंगे असलेल्या एका वीराची प्रतिमा 
आहे. त्याच्या उजव्या हातात धनुष्य व डाव्या 
हातात बाण आहे. तोंडावर लांबसा मुखरक्षक 
मुखवटा आहे. तसेच प्लेट क्र. अगा 18 व 22 
आणि टोरा कोट्टाच्या उत्खननातील प्लेट क्र. 
“0॥1- 3 येथोल शिंगे असलेल्या प्रतिमांबाबत 
सर जॉन मार्शलने “ त्या आर्यांपूर्वीच्या भारतीय 
लोकांच्या देवता होत.” असे सांगितले आहे. ते आयं- 
पूवे लोकांचे धर्मगुरू असण्याची शक्‍यताही त्यांनी 
दरशेविली आहे. त्या लोकांत त्या काळी नंदीची पूजा 
प्रचल्ति असल्याने शिंगे धारण करण्याची प्रथा 
निर्माण झाली, असे विद्वानांचे मत आहे. अगदी 
अशाच प्रकारचे वणन क्ऱग्वेदामध्ये आर्येतर दस्यु- 
लोकांच्या देवांचेही आहे. 

दासस्य चिदवृषशिप्रस्य माया जघ्नथुनेरापृत 
नाज्येषु ॥ क्र. ७-९९-४ 
“ संग्रामात शिंगे धारण करणार्‍या वृषशिप्रदासांची 
माया नष्ट केली ? ॥ 

या क्रचेतील वृषशिप्राचा अथे शिरस्त्राण किवा 
मुगुट असाच आहे. त्र्चा क्र. १-३३-१२ मध्ये 
शिगे धारण केलेल्या शुष्णावर कुत्स नामक आर्याने 
स्वारी केली असे वर्णन आहे. तात्पर्य हेच, की 
त्या काळी आयंपुर्व राजे हे शिगांचे मुगुट घारण 


अनुक्रमणिका 


२०७ 


करीत असत. प्राचीन काळी शिवाच्या डोक्या- 
वर  शिंगाचेच मुगुट होते व त्याचे ख्पांतर 
'वंद्रकोरीमध्ये आता करण्यात आले असे अँंडव्होकेट 
पी. आर. देशमुखांचे प्रभावी प्रतिपादन माहे.'' अड. 
देशमुख म्हणतात. “ आदिवासी मुरीया गोंडांच्या 
देवांच्या डोक्यावर अजूनही बस्तर भागात शिंगांचे 
मुगुट चढविण्याची प्रथा आहे. सण, उत्सव, नृत्य 
“गायनाच्या वेळी बस्तरमधील गोंड, बैगा, माडीया 
मणि मोरिसातील सवर लोकांत ही प्रथा अजूनही 
सुरूच आहे. रामगड विभागातील गोंड लोकांतही 
शिगांचे मुगुट घारण करण्याची प्रथा भाजतागायत 
वहायला मिळते. ” 

यावरून वरील शिल्पमुद्रांवरील देव हे गोंडांचेच 
देव होत याविषयी शंका रहात नाही. गोंड लोकां- 
तील “ मुन्याळ पेन “ची तो प्रतिमा होय हेही 
निश्चित ख्पाने सांगता येते. “ मुन्याल पेन “चा 
अथं डॉ. बुरडकरांनी अंगरक्षक देवता ])10116 
शला असा दिला आहे. 


संदर्भ खची 


०<. ५५ ९ ८५८७ 


संस्कृति-एप्रि. मे जून १९७९ 
. व्यंकटेश आात्राम- शिमगा फाग 


नवभारत 


जून, १९८१ 


अंगरक्षक “ मुन्याळ पेन ” हा देव माणसाचे 
सदैव रक्षण करीत असतो व तो आपल्या खांद्यावर 
बसलेला असतो असे गोंड लोक मानतात, आपण 
जेव्हा लघवी किंवा शौचास करतो तेव्हा हा देव 
अंगावेगळा होतो व आपल्या बाजूला आपल्या सोबत 
रहातो. पाण्याचा गुळणा करून खांद्यावर पाणी 
लावले, की हा देव पुनः खांद्यावर स्थानापक्ष 
होतो. म्हणून गुळणा करून आपल्या खांद्याला पाणी 
लावण्याची प्रथा त्यांच्यांत रूढ आहे. 

भारतीय उत्खननात लिंगपिड, नंदी, वाघ, घोडा, 
सिहमुद्रा (अद्योक स्तंभावरील चोमुद्रांकित सिंह) 
इत्यादी शिल्पेही उपलब्ध झालेली आहेत. त्या 
सर्वांचा अर्थ गोंडी संस्कृतीच्या संदर्भात लावण्याचा 
प्रयत्न केल्यास आपणास त्यांतील अनाकलनीय अक्षी 
तथ्ये आणि सत्ये उमगू लागतील. आणि अशी खात्री 
पटू लागेल, की गोंडी संस्कृतीशिवाय भारतीय संस्कू- 
तीचे चित्रण करीत रहाणे म्हणजे निव्वळ एक ह्व्त 
लाकूड व नऊ हात झिलपी पाडणे होय. 


- हुंसमुख सांकलिया- सालवृक्ष, गोंड आणि लंकेचे स्थान-लोकसत्ता ता. ४ ११॥७६. 
* सेतुमाधवराव पगडी- 411012 10 ७००१७ ० 11805. 

* कल्पना देसाई- 1001087817 ० ए181110. 

< डॉ. श्री. गं मोढे- मत्स्यावताराचे मूतिवैज्ञानिक स्वरूप- 


त्रैमासिक भारतीय इतिहास आणि 


(उत्तराध) नवभारत मासिक पान २९, 


- 07्ठाण8] 1108018118 01 [ता 7. 492. 


षु 
६. सी. व्ही. नारायण अय्यर- 1010 [| 00. 83-34. 
७ 
टं 


, व. फ., परढ्णा(- ण 
९, व्यंकटेश आत्राम- 
भाषण, 


ल ह 74008 0 01९1180010 (11108, 
गोडांचे सण आणि उत्सव, नागपुर आकाशवाणीवरील १८-५-८० चे 


१०. ए. पी. करमरकर- 6 ॥॥121018 0! गणतां8. पृष्ट २१३ 


११. भेंड. पी. आर. देशमुख- सिंधु संस्कृति, क्रग्वेद व हिंद सं ती. 
- य. 1. 0. उेपा8तावळा- 8००8] 0४ म ीणिती 
06178] 0100171068 0 11001: 


8111281101 0 116 ळयात8 1 १ ७6 


वि. स. तुळपुळे 


मराठी भाषेच्या सहसवर्षपू्तीच्या निमित्ताने" 


भाषेचा विकास कसा होतो याचे विद्ठेषण करून 
मराठीच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न कोणत्या दिशेने होणे 
जरूर आहे, याची चर्चा या लेखात केली आहे. 
मराठी भाषेला लवकरच एक हजार वर्षे पुण होतील. 
त्या संबंधात हा ऊहापोह अप्रस्तुत ठरू नये. तात्त्विक 
चर्चेच्या जोडीला कार्यान्वित करता येण्याजोग्या 
योजनांचा आराखडाही तपक्षीलासह दिला आहे. 


मराठीतील पहिला शिलालेख “चामुंडराये करवि- 
यलें” हा आहे, तेथूनच मराठीचा उगम होतो असे 
इतिहासकारांचे मत आहे. म्हैसूर राज्यातील ज्या 
बाहुबली भगवानाचे मूर्तीखाली हा शिलालेख आहे, 
त्या मूर्तीचा सहस्राब्दी महोत्सव १९८१ च्या 
फेब्रुवारी-मा्चेमध्ये नायोजित करण्यात आला होता. 
त्या निमित्ताने मराठी भाषेच्या गौरवाथं काही 
करावे अशी कल्पना पुढे येत आहे. यासंबंधात अनेक 
योजना सुचवता येतील. पण त्या योजना केवळ 
सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी किवा काही 
उन्न्वभ्रू विद्वानांचे समाधानासाठी आखल्या जाऊ 
नयेत. तळाचा ठाव घेऊन खऱ्याखुऱ्या लाभदायी 
योजना आखल्या गेल्या, तरच खच होणारा पैसा 
योग्य कारणी लागला असे होईल. 


भाषा : एक साधन 


मूलतः भाषा हे मानवाला वरदान ठरलेले पण 
मानवानेच निमिलेले साधन आहे ( अर्थात निस- 
र्गाच्या मदतीने). इच्छा, विचार, भावना इत्यादींच्या 
अभिव्यक्तीचे भाषा हे एक माध्यम आहे. कोणत्याही 
साधनाची प्रगती ते किती जास्त प्रमाणात वापरले 
जाते यावर अवलंबून असते. जीवनाच्या जितक्या 


जास्त क्षेत्रात एखादी भाषा वापरली जाईल, त्या 
प्रमाणात तिचा विकास होत जाईल. मराठीचा 
प्रभाव वाढवायचा असेल, तर जीवनाच्या विविध 
अंगांना स्पर्श करण्याची तिची क्षमता वाढविली 
पाहिजे. मराठीचा गौरव वाढवायचा असेल, तर 
तिचा अधिकाधिक वापर कसा होत जाईल याकडे 
लक्ष दिले पाहिजे, सध्या आपल्या मराठीबेद्दलच्या 
भावना मायबोली म्हणून वाटणारे प्रेम आणि हजार 
वर्षांत मिळालेल्या सांस्कृतिक ठेवीचा अभिमान अशा 
आहेत. हो शिदोरी काही पुरेशी नाही. विविध 
क्षेत्रांतील गुंतागुंती'च्या संकल्पना आणि प्रक्रिया 
मराठीत सहजपणे आणि अचूकपणे व्यक्‍त करता 
आल्या पाहिजेत. एरवी आणखी झ्े-दोनशे वर्षांनी 
मराठी मृत भाषेत जमा झाली, तर आडचये 
वाटायला नको. 
भाषेच्या वापराची दोन महत्त्वाची क्षेत्र 

हल्लीसुद्धा सुशिक्षित लोक ( विशेषतः अत्याधु- 
निक ) इंग्रजीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. 
त्याबद्दल त्यांची हेटाळणीही होते. पण ते इंग्रजी 
वापरतात त्याला केवळ शिष्टपणा हेच एक कारण 
नाही; जे जीवन ते जगतात, त्यातील समस्या व 
संकल्पना ते इंग्रजीतच सुलभतेने व्यक्‍त करू शकतात. 

याचा अर्थ भारतीय भाषा दरिद्री आहेत असा 
नाही. भाषेच्या विकासाची दिशा आणि सामाजिक 
परिस्थिती यांचा जवळचा संबंध असतो. ज्या क्षेत्रात 
नवीन जाणिवा निर्माण होतात त्या दिक्षेने भाषेची 
प्रगती होते. 

उदाहरणाथं, हिंदीत काल आणि उद्या यांना कल 
हा एकच शब्द आहे. मराठीतही परवा हा शब्द 


क नागपूर येथील ' सामाजिक अभ्यास केंद्राच्या ' सौजन्याने 


२९ 


दोन अर्थांनी वापरतात, उलट इंग्रजीत प्रत्येकासाठी 
वेगळा शब्द आहे. पण आपल्याकडे आप्तसंबंधात 
शब्दांचा भरणा भरपूर आहे. तसे इंग्रजीत नाही. 
चुलतभाऊ, मामेभाऊ, मावसभाऊ वगेरेंना कझिन 
हा एकच शब्द आहे. माझ्या मते या फरकाला 
कारण आपल्या कृषिप्रधान एकत्रकुटुंबपद्धती अस- 
लेल्या समाजात वेळेला विझ्षेष महत्त्व नव्हते; पण 
नात्यागोत्यांना होते. नेमकी याच्या उलट परिस्थिती 
औद्योगिकरणाकडे वाटचाल करणाऱ्या एकत्रकुटुंब- 
पद्धती नसलेल्या पाइचात्त्म समाजात होती हे आहे. 


(एका भाषातज्ञाशी चर्चा करताना ही कारणपरंपरा 
संभाव्य वाटते असे मत त्याने व्यक्‍त केले.) 


या संदर्भात कोणत्या क्षेत्रात भाषेच्या वापरा- 
संबंधी नितांत प्रयत्नांची आव्यकता आहे याचा 
विचार केल्यास १) राज्यकारभार आणि २) उच्च 
शिक्षण ही क्षेत्रे निवडता येतील. 
या दोन क्षेत्रांतील सद्य परिस्थिती 

१९७९ हे मराठी राज्यभाषा वर्षे समजण्यात 
आले होते. महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित व्यवहार 
मराठीत व्हावा हे त्यामागे उद्दिष्ट होते. आता 
शासनाचा बराच व्यवहार मराठीतुन होतो. विशेषतः 
जिल्हा परिषदा, सहकारी संस्था वगैरेंबाबत; पण 
त्यायाल्ये, तांत्रिक व व्यावसायिक क्षेत्रे यांत 
इंग्रजीचा वापर सर्रास होतो. त्यामुळे शेतकरी, 
मजूर, लहान व्यापारी यांची बरीच गैरसोय होते. 
कारण या ना त्या कारणाने त्यांचा कायद्याशी 
अनेकदा संबंध येतो- आणि हे कायदे तर इंग्रजीत 


असतात. 
शिक्षणात माध्यमिक अवस्थेपयंत मराठी भाषा 


शिक्षणाचे माध्यम म्हणून बहुतेक ठिकाणी वापरली 
जाते. महाविद्यालयांतही कला, वाणिज्य वर्गरे 
झ्ञाखांतील शिक्षण बहुतेक ठिकाणी मराठीतून होते. 
पण विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यक आणि इतर 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत इंग्रजी हेच माध्यम आहे. 
सध्याच्या युगात याच अभ्यासक्रमांना मानाचे स्थान 
आहे. परिणामतः ज्यांना पुढे हे अभ्यासक्रम शिकायचे 
आहेत, असे अनेक विद्यार्थी शाळेपासूनच इंग्रजी 
माध्यम स्वीकारतात. 

भाषावार प्रांतरचना करताना सवं व्यवहार 
मातृभाषांतून व्हावे व भारतीय भाषांचा विकास 


नवभारत 


जून, १९८१ 


व्हावा अश्ली कल्पना होती. १९५६ मध्ये भाषावार 
प्रांतरचना झाली. त्यावेळी मुंबई राज्य द्विभाषिकच 
राहिले. झगडून मराठी जनतेने वेगळे मराठी राज्य 
१९६० मध्ये मिळविले. त्यालाही आता वीस वर्षे 
झाली. या सर्वांचा विचार करता आतापयंत झालेली 
प्रगती उल्लेखनीय म्हणता येणार नाही. 
बदलांतील अडचणी 

योग्य ते बदल करण्यामध्ये काही अनिवार्य अड- 
चणी आहेत. इतर राज्य सरकारे आणि कंद्र सर- 
कार यांनी निसंदिग्ध भूमिका घेतल्याशिवाय या 
अडचणी दूर होणार नाहीत. पण हो कोंडी फुटावी 
अशी इच्छा असेल, तर काहीतरी मार्ग काढलाच 
पाहिजे. मराठी भाषेला एक हजार वर्षे पुर्ण होत 
आहेत ळर निमित्ताने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र 
झासन आणि जनता यांनी असा मार्ग काढण्याचा 


संयुक्‍त प्रयत्न करावा. असा मार्ग काढण्यासाठी 
कोणते उपक्रम हाती घेता येतील, यासंबंधी काही 
रचनात्मक सूचना खाली मांडल्या आहेत. 
अंमलात आणता येण्याजोगे उपक्रम 

१) राज्यकारभारात शासनाचा राज्यातील अंत- 
गंत पत्रव्यवहार मराठीत आणि केंद्र सरकार व 
इतर राज्यसरकारे यांचेशी हिंदीतून करायचे कटा- 
क्षाने ठरवून टाकावे. तसेच महाराष्ट्रीय उद्योजकांना 
आपले हिझेब व॒ इतर व्यवहार मराठीतून करण्यास 
उत्तेजन द्यावे ( गुजराती व्यापारी आपले हिदोब 
गुजरातीतुन ठेवतात असे म्हणतात ). यामुळे मोठा 
मानसिक बदल होईल असे वाटते. शासनाचे वरच्या 
श्रेणीतील अधिकारी तसेच उच्चभ्रू बुद्धिजीवी या 
वर्गांत इंग्रजीला कळत न कळत जे अवास्तव महत्त्व 
दिले जाते ते यामुळे कमी होण्याची शक्‍यता आहे. 

२) उच्च शिक्षणाच्या ज्या शाखांत मराठी 
माध्यम नाही त्या शाखांत मराठी माध्यम भाण- 
ल्यास या प्रक्रियेला चालना मिळेल ( यापासून इतर 
महत्त्वाचे फायदे होतील ते वेगळेच. राज्यकारभार 
मराठीतून चालल्यास लोकश्ञाही खोलवर स्जेल 
त िधावा माध्यम झाल्यास 

« वद्यार्थ्यांची एक मोठी 

अडचण दूर होईल, वगैरे ). 

“उच्च शिक्षणात माध्यम बदलले, 


नुकसान होईल ”, तर विद्यार्थ्यांचे 


*“ परिभाषा, पाठय़पुस्तके वगरे- 


मराठी भाषेच्या सहस्त्रवषंपूर्तीच्या निमित्ताने 


बाबत अडचणी आहेत ” अशी विधाने केली जातात. 
एकदम सर्व बदल न करता ते क्रमशः केले आणि हे 
बदल सुनियोजित असतील, तर सर्वे अडचणींवर 
मात करता येईल. 


' उघ्च दिक्षणाच्या मान्यमातील 
बदलाची योजना 
असा बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यशासनाने 
विज्ञान व व्यावसायिक (अभियांत्रिकी, तंत्रविद्या 
वगैरे) शिक्षणाची काही महाविद्यालये प्रयोगाखातर 
निवडावी. त्यांना या बदलासाठी खास अनुदान 
द्यावे. त्यामध्ये भरती होणारे विद्यार्थी उच्च पात- 
ळीचे असावेत. राज्यश्शासनात नोकरीची हमी 
आणि भरपूर शिष्यवृत्त्या दिल्यास असे विद्यार्थी 
मिळू शकतील. मराठीतून शिक्षण देताना इंग्रजीवर 
भाषा या दृष्टीने त्यांचे प्रभुत्व राहील अशी काळजी 
घ्यावी. त्यायोगे त्यांना इतरत्र नोकरी मिळण्यात 
बाधा येणार नाही. वरच्या पातळीचे कार्यक्षम 
पदवीधर बाहेर पडतात असे दिसुन आल्यास या 
प्रयोगाची व्याप्ती वाढविता येईल. 
असे शिक्षण देताना पाठ्यपुस्तके व परिभाषा 
या संबंधाने अडचणी येतील, मागणी तसा पुरवठा 
या न्यायाने या अडचणी सध्या भेडसावणाऱ्या वाट- 
तात तश्शा नंतर वाटणार नाहीत. त्यातून परिभाषा 
बर्‍याच प्रमाणात अगोदरच तय़ार झालेली आहे. 


8) 


पाठ्यपुस्तकांबाबतही मागणी-पुरवठ्याच्या नियमा- 
वर मवलंबून रहायचे नसेल, तर योजना आखता 
येतील. 

पाठथ़पुस्तकांच्या निर्मितीच्या बऱ्याच योजना 
सरकारी व निमसरकारी संघटनांमाफेत चालतात. 
पण मराठीतून विज्ञान किंवा स्थापत्यशास्त्र, अभि- 
यांत्रिकी वगैरे व्यावसायिक शाखांतील पाठयपुस्तके 
कितपत लिहिली जातात याबद्दल झंका आहे. ते 
कामही दर्जेदार होण्यासाठी पद्धतक्लीर प्रयत्न व्हावेत. 
प्रत्येक पुस्तकाच्या लेखनासाठी मार्गदर्शक म्हणून 
एक विषयातील अधिकारी व्यक्‍ती, लेखनासाठी विष- 
याचा एक जाणकार व मराठीवर प्रभुत्व असलेला 
एक अक्षा तिघांची संयुक्‍त समिती असावी. 

पाठ्यपुस्तकांच्या निभितीचे काम बरीच वर्षे 
पुरणारे आहे. विद्यापीठांमधून यासंबंधी प्रशिक्षण 
देणारे वर्ग सुरू करावेत. विज्ञान व व्यावसायिक 
पदवीधरांना मराठीतून लेखन करण्याचे प्रशिक्षण 
द्यावे (ज्यांचा तिकडे कल असेल त्यांना), वाड्‌म- 
याच्या पदवीधरांना विज्ञान वा तांत्रिक विषयांची 
थोडीफार ओळख करून द्यावी. असे प्रशिक्षित 
मनृष्यबळ वर दिलेल्या समित्यांसाठी वापरता येईल. 

अश्या रीतीने हजार वर्षांची परंपरा असलेली 
आपली भाषा चिरतरुण राहावी अशी इच्छा असेल, 
तर त्यासाठी नियोजनबद्ध कृतीची तातडीने आव- 
इयकता आहे हे विसरता येत नाही. 


२८८७६७००४७०0६७७३७७७ ०: रळ ळव ळी डर, 


प्राक्ञ' प्रकाशन : 


:.न-:>>>><>>न- 


ढी > ळे डळ ळड ढी 


ज्र 
त्् 


झानदेक चिन 


संपादक : 
डॉ० बसंत स० जोशी 
प्रस्तावना : 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मुल्य बीस रुपये. 
लिहा : 
चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई. 


य्य०प्कध्याक्> च्य क ्क्क्च्कच्काय्चाप्क्ाश्य्यः 


कल्याण काळे 


व्यावहारिक मराठी 


मागच्या वर्षी पुणे विद्यापीठाच्या वाणिज्य 
शाखेने अभ्यासक्रमातून मराठी विषय काढून टाक- 
ण्याचा निर्णय घेतला, त्या निमित्ताने सर्व महाराष्ट्र- 
भर तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया व्यक्‍त झाल्या, सभा, 
मेळावे भरवून मराठीवरील अन्यायाला वाचा 
फोडली गेली. वर्तमानपत्रांनी खास अग्रलेख लिहिले. 
वाचकांनी वतेमानपत्रांतून पत्रं लिहिन आपली उलट 
सुलट मतं हिरीरीने मांडली. अखेर पुणे विद्या- 
पीठाच्या वाणिज्य शाखेने या निणेयाचा फेरविचार 
करून ' जसे थे' स्थिती आणायची तयारी दाखवली 
आणि या वादळाची तीव्रता बर्‍याच अंशी कमी 
झाली. १ 


या मतमतांतरांच्या गदारोळात एक अतिशय 
समयोचित आणि उपयुक्त अशी मागणी पुढे आली 
होती. विद्यापीठाच्या काही शाखांतून तरी व्यावहा- 
रिक मराठीचा अभ्यासक्रम शिकवला जावा, अज्ली 
ती मागणी होती. सध्या शाळाकांलेजांतून मराठी हा 
विषय म्हणून शिकवताना प्रामुख्याने मराठीचं 
साहित्य शिकवलं जात आहे. ज्यांना पुढे सा हित्या- 
चाच अभ्यास करायचा आहे, त्यांच्या दृष्टीने ते 
काही अंशी ठीक आहे. पण ज्यांना वकिली, डॉक्ट- 
रकी, इंजिनिर्ञारग इ. सारख्या विषयांचा अभ्यास 
करायचा असतो, त्यांच्या दृष्टीने हा अभ्यास निरुप- 
योगी वाटतो. त्यांची साहित्यिक अभिरुची जोपा- 
सायला पाहिजे, मराठी साहित्याच्या वैभवाची त्यांना 
ओळख झाली पाहिजे, इ. हेत कितीही चांगले असले, 
तरी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना हा अभ्यासक्रम लोढण्या- 
सारखा वाटतो ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी मराठी 
विषयच काढून टाकणे हा त्यावरील उपाय निदिच- 
तच नव्हता. कारण त्यामुळे सध्याचे प्रश्‍न सुटले 
नसते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भावी जीवनात उपयोगी 


पडतील असे व्यावहारिक मराठीचे अभ्यासक्रम 
तयार करून शिकवावेत असा एक पर्याय सुचवण्यात 
आला. हो मागणी तह्ली रास्त होती; पण 
विद्वानांचं तिच्याकडे लक्ष गेलेलं दिसत नाही. पुणे 
विद्यापीठाच्या वाणिज्य शाखेने आपला निर्णय 
बदलताच या विषयावरचं विद्वानांचं लक्ष उडालं. 
पण या विषयाची निकड व महत्त्व पाहता त्याची 
उपेक्षा होऊ नये असं वाटतं 


“ व्यावहारिक मराठी ' म्हणजे व्यवहारात उप- 
योगी पडेल असे मराठी हे स्पष्ट असलं, तरी 
जास्त तपक्षीलात जायचा प्रयत्न करताच त्यासंबं- 
धीची संदिग्धता ध्यानात येऊ लागते. व्यावहारिक 
मराठीचा अभ्यासक्रमात समावेश करायचा म्हणजे 
काय करायचं ? विद्यापीठाच्या कोणत्या ज्ञाखेत तो 
सुरू करावा ? शाळेतही त्याला स्थान असावं 
काय? हा अभ्यासक्रम किती वर्षांचा असावा ? त्याची 
पाठ्यपुस्तकं कशी असावीत ? तो शिकवणाऱ्या 
शिक्षकांची पात्रता काय असावी ? केवळ लेखी 
व्पवहाराचाच त्यात विचार केलेला असावा कौ, 
बोली व्यवहाराचाही त्यात समावेश असावा ? इ. 
प्रश्‍नांची स्पष्ट उत्तरं आज मापल्याजवळ नाहीत. 
कारण या विषयाचा अद्याप गंभीरपणे विचार 
झालाच नाही. 


शिक्षणक्षेत्रात निरनिराळयाः स्तरांवर आज जे 
मराठीचं अध्यापन होत आहे, ते बरंचसं एकांगी 
आहे. एकतर ते लेखनव्यवहारातलं मराठी आहे. 
त्यातही काही विशिष्ट क्षेत्रालंच मराठी शिकवलं 
जात आहे. प्राथमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
सवंसाधारणपणे सांस्कृतिक विषयांवरच भर दिला 
जातो. इतिहास-पुराणांतल्या कथा, जुन्या दंतकथा, 
महापुरुषांची चरित्रं, नीतिकथा यांतूनच पाठ्य- 


अनुक्रमणिका 


व्यावहारिक मराठी 


पुस्तकांची सामग्री निवडली जाते. जरा वरच्या 
स्तरावर म्हणजे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक 
स्तरावर साहित्याच्या विविध प्रकारांचा परिचय 
करून देण्यावर भर असतो. विद्यापीठीय स्तरावर 
निवडक साहित्यक्ृतींचा मूल्यमापतात्मक अभ्यास 
होतो. हा सर्व अभ्यास प्रामुख्याने आशयकेंद्रित 
भॅसाच असतो. या सांस्कृतिक वा साहित्यिक 
विषयांचं वाहून जी भाषा, तिच्याकडे दुर्लक्षच 
झालेलं असतं. व्याकरण, भाषाशास्त्र इ. चा या 
अभ्यासक्रमात समावेश असतो, पण तोही स्वतंत्र 
विषय म्हणून. इतिहास, भूगोल यांचा जसा अभ्यास 
करावा तसाच व्याकरण अथवा भाषाशास्त्राचा 
अभ्यास होतो. आपण जी भाषा बोलतो, लिहितो 
त्या भाषेचं हे वर्णन आहे, आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवांशी 
तै निगडित आहे याची जाणीव ववचितच निर्माण 
केली जाते. 

मराठी हा विषय म्हणून जसं शिकवल जातं, 
तसंच माध्यम म्हणूनही हलली बहुतेक सर्व स्तरांवर 
वापरलं जातं. या ठिकाणी तर भाषेकडे दुलेक्षच 
करावं, असा अलिखित संकेत आहे. माध्यम म्हणून 
वापरल्या जाणाऱ्या मराठीचं स्वरूप, विषयागणिक 
तिच्यात येणारी लवचिकता, आशय व्यक्‍त कर- 
ए्याची तिची क्षमता, तिचं सामथ्ये यांचा विचार 
कधीच केला जात नाही. विद्यार्थ्यांनी प्रभावीपणे 
तिचा वापर कसा करावा याकडेही सध्याच्या 
शिक्षणपद्धतीमध्ये दुलंक्ष झालेलं असतं. 

थोडक्यात, आपल्या शिक्षणपद्धतीत भाषा म्हणून 
मराठीचा अभ्यास कुठेही केला जात नाही. जी 
भाषा विद्यार्थी शिकतात ती केवळ अनुषंगाने, 
विद्यार्थ्यांची भाषिक क्षमता लक्षात घेऊन तिचा 
सर्वांगीण विकास करणं याकडे कुठेही लक्ष दिलं 
जात नाही. त्यासाठी भाषा शिक्षणाकडे पाहण्याची 
संपूर्ण दृष्टीच बदलली पाहिजे. व्यावहारिक मराठीची 
मागणी स्वीकारायची असेल, तर आपल्याला ही 
नवीन दृष्टी स्वीकारली पाहिजे. कारण व्यावहा- 
रिक मराठी हा प्रामुख्याने भाषाशिक्षणाचा विषय 
आहे, आशय वा विषय शिकवण्याचा नाही. 

या भाषाशिक्षणाचा दोन स्तरांवर विचार करावा 
लागेल : १) सर्वसापाऱ्य भाषाशिक्षण आणि २) 
व्यवहारसापेक्ष भाषाशिक्षण, सर्वेसामान्य भाषाशिक्ष- 

न,भा, ४ 


२५ 


णात भाषेचे ध्वनी आणि त्या ध्वनींच्या निरनि- 
राळ्या स्तरांवरील साथे रचना, वाक्यांच्या विविध 
संरचना, वाक्यांच्या साहाय्याने होणारी विचारांची 
बांधणी इ. चा क्रमाक्रमाने विचार करावा लागेल. 
त्याचबरोबर श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन इ. 
भाषिक कौशल्यं आणि त्यांचा विकास याकडेही लक्षं 
पुरवावं लागेल. दुसऱ्या स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या 
अभ्यासविषयाशी संबंधित अशी भाषा शिकवण्यावर: 
भर राहील. भाषेचं व्याकरण व कार्यंकर शब्द 
सगळीकडे एकच असले, तरी ज्या क्षेत्रात त्या भाषेचा 
व्यवहार होतो त्या क्षेत्रानुरूप शब्दयोजना, आवि- 
ष्कारपद्धती, इत्यादी बदलत असत्तात. त्या परि- 
स्थितीचा विचार करून जास्तीत जास्त परिणाम- 
कारकपणे भाषा कक्षी वापरता येते, हे या स्तरावर 
शिकवावं लागेल, 

मराठी ही आपली मातृभाषा असल्यामुळे ती 
आपल्याला येतच असते, तिच्यात शिकायचं वा 
शिकवायचं ते काय, असा प्रश्‍न अनेक वेळा पडतो: 
पण मातृभाषेत शिकण्या-शिकवण्यासारखं काहीः 
नसतं, हा एक भ्रम आहे. लहानपणी मूल आपल्या, 
भोवतालच्या पर्यावरणातुन अनुकरणाने आपली 
भाषा शिकतं, हे सर्वांना माहित आहे. पण' 
कोणत्याही पर्यावरणाची भाषा कधीच संपूर्ण नसते. 
ती त्या पर्यावरणातील समाजाची गरज भागविणारी 
असते. नित्याच्या व्यवहारात आवद्यक तेवढीच भाषा: 
साधारणपणे पर्यावरणात वापरली जाते आणि मूल. 
ती भाषा शिकतं. मुलाची ही भाषा पुरेशी निर्मिती- 
क्षम असते. म्हणजे त्याला भाषेतील रचनांचे नमुने. 
माहीत असतात. त्यांचा उपयोग करून तो नवीन 
वाक्यं बनवू शकतो. भावी जीवनातील अनुभव 
व्यक्‍त करण्याची त्याच्यात क्षमता येते, या दृष्टीने: 
त्याचं भाषा शिक्षण लहानपणीच पुणं झालेलं असतं. 

पण त्याच्या पर्यावरणात भाषेतील वाक्‍्यरचनांचे 
सर्वेच नमुने त्याला मिळून जातात असं म्हणता 
येणार नाही, या नमुन्यांची किंवा संरचनांची समद्धी 
त्या त्या पर्यावरणाच्या भाषिक व्यवहाराच्या समू- 
द्धीवर अवलंबून असते. काही संरचना विशिष्ट 
वपरवहारांपुरत्याच मर्यादित असतात. जर हे व्यवहार 
मुलाच्या पर्यावरणात होतच नसले, तर त्या संर- 
चना त्या मुलाला मिळणार नाहीत. _ त्यासाठी 


303 


त्या मुलाला त्या संरचनांचं ओपचारिक वा अनौ- 
पचारिक पद्धतीने शिक्षण दिलं पाहिजे. उदा. 
काही संरचना फक्‍त लेखनव्यवहा रात आढळतात. 
तेव्हा लेखनव्यवहार न करणाऱ्या समाजात वाढ- 
लेल्या मुलाला त्या स्वतंत्ररीत्या श्रिकाव्या लाग- 
तील. 
जी गोष्ट संरचनांची, तीच शब्दसंग्रहाची. भाषेत 
लक्षावधी शब्दांचा वापर होत असतो. आपण त्या 
भाषेचा मातृभाषा म्हणून उपयोग करत असलो, तरी 
तिच्यातील सर्व शब्द आपल्याला माहीत असतीलच 
असं नाही. साधारणपणे सामान्य माणसाच्या शब्द- 
संग्रहाचे दोन भाग करता येतील. १) त्याला कळ- 
णारे शब्द आणि २) त्याच्या वाप्रात असलेले शब्द. 
तो वापरत असलेल्या शब्दांची संख्या साधारणपणे 
आठ ते दहा हजार इतकी असते. आणि त्याला 
कळणाऱ्या शब्दांची संख्या साधारणतः बारा ते 
पंधरा हजारांच्या दरम्यान असते. बाकीचा शब्द- 
पसारा त्याला अज्ञातच असतो. पण प्रत्येक माण- 
साचा शब्दसंग्रह अगदी सारखा नसतो. काही मूल- 
भूत शब्द समान असले, तरी त्यापलीकडे प्रत्येकाचा 
शब्दसंग्रह त्याच्या त्याच्या व्यवहारक्षेत्रानुरूप भिन्न 
भिन्न असतो. प्रत्येकजण आपापल्या व्यवहारातील 
शब्दसंग्रह अनुभवाने समृद्ध करत असतो. मुलाच्या 
व्यावहारिक गरजा ओळखून उपयुक्त नि आवश्‍यक 
असा शब्दसंग्रह त्याला उपलब्ध करून देणं ही 
भाषाध्यापनातील आवद्यक बाब ठरते. 
तेव्हा मूळच्या पर्यावरणप्राप्त भाषिक क्षमतेमध्ये 
ज्या संरचना आणि जे शब्द नसतील, ते मुलाला 
नंतर शिकावेच लागतात, पण भाषेच्या शिक्षणात 
फक्त संरचना आणि शब्दसंग्रह एवढंच शिकायचं 
नसतं, भाषा हे एक व्यवहाराचं साधन आहे. 
एकमेकांचे विचार एकमेकांना कळवण्यासाठी त्याचा 
उपयोग होत असतो. केवळ व्याकरणशुद्ध संरचता 
असल्या, की भाषिक व्यवहार पु्णे होत नाही. त्या 
कोणत्या ठिकाणी आणि कशा वापरायच्या याचंही 
ज्ञान पाहिजे. तेव्हा संरचना शिकवताना त्यांची 
व्याकरणशुद्धता आणि त्यांचा व्यवहारातील उपयोग 
या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. 
व्यवहारात आपण भाषेचा जेव्हा उपयोग करतो, 
तेंव्हा ती भाषा जास्तीत जास्त परिणामकारक क्ली 


नवभारत 


जून, १९८१ 


होईल याची दक्षता घ्यायची असते. योग्य शब्द 
आणि योग्य वाक्यरचना यांच्या साहाय्याने एखादा 
विचार स्पष्ट आणि परिणामकारक कसा करता 
येईल, याकडे लक्ष देणं आवश्‍यक असतं. म्हणून वाक्‍्य- 
रचनेच्या बरोबरच निरनिराळ्या वाक्यांच्या साहा* 
य्याने विचाराची बांधणी करायला शिकवणं अपरि- 
हाय ठरतं. एखाद्या विचाराची अभिव्पकक्‍्ती करणारी 
वाक्यं परस्परांशी काही तत्त्वांनी बांधली पाहिजेत. 
ही तत्त्वं म्हणजे त्यांच्यांतील संगठन आणि सुसंगती, 
संगठन म्हणजे वाक्‍्य़ावाक्यांतील ठ्याकरणिक संबं- 
धातील निर्दोषता आणि सुसंगती म्हणजे त्यांच्यां- 
तील ताकरिक संवंधातील निर्दोषता. अक्षा संगठित 
आणि सुसंगत वाक्यांच्या साहाय्याने विचार स्पष्ट 
होतो. तेव्हा वाक्यरचनेबरोबरच वाक्यांची ही बांधणी 
शिकणं हेही आवद्ग्रक असतं. 

याच अनुषंगाने व्यवहारातील भाषेचे उपयोगही 
शिकणं आवश्यक आहे. मामान्यतः भाषा हो अनु- 
भवकथनासाठी, प्रसंग व स्थलवणेनासाठी, तकं 
करण्यासाठी, सिद्धान्त मांडण्यासाठी इ. विविध 
कार्यांसाठी वापरली जाते. त्यानुसार तिचं रूपही 
ठरत असतं. या विविध व्यवहारांतसुद्धा चिंतन, 
मनन, संवाद, पत्रलेखन, वृत्तपत्रीय लेखन इ. विविध 
आविष्कारपद्धतींचा उपयोग केला जातो. त्या 
सर्वांचा भाषेच्या रूपावर परिणाम होत असतो. या 
सर्वे प्रकारांचा व आविष्कारपद्धतींचा नीट अभ्यास 
करून त्या सर्वांचा उपयोग करून भाषेचा स्वतंत्र 
असा अभ्यासक्रम बनविता येणं शक्‍य आहे. 

आज मात्र असा भाषिक अभ्यासक्रम अस्तित्वात 
नसल्याने विद्यार्थी पारंपरिक पद्धतीच्या अध्यापन 
पद्धतीच्या अनुषंगाने जी काय भाषिक क्षमता 
मिळवतील, तोच त्यांचा भाषेचा अभ्यास ठरतो. 
त्याचा दुष्परिणाम असा होतो, को चांगले बी, ए., 
एम्‌. ए. झालेले सुशिक्षितसुद्धा स्वतःला कळलेला 
एखादा विचार चांगल्या तऱ्हेने मांडू शकत नाहीत. 
कारण त्यांचं त्या दिशेने शिक्षणच झालेलं नसतं. 

भाषा शिकवणं म्हणजे तिचं साहित्य शिकवणं 
अशी एक चुकीची कल्पना आपल्या शिक्षणक्षेत्रात 
रूढ झालेली आहे. साहित्य हा भाषेच्या असंख्य 
व्यवहारांपेकी एक व्यवहार असुन साहित्याखेरीज 
कितीतरी व्यापक क्षेत्रात भाषेचा वापर होत असतो; 


व्याबहारिक मराठी 


पण साहित्याच्या झळाळीमुळे डोळे दिपून गेल्यामुळे 
आपल्याला त्या व्यवहारांची जाणीवही नसते. 
आपले विद्यार्थी ही साहित्यिक भाषा वाचतात. तिने 
प्रभावित होतात आणि तिचं अनुकरण करू पहातात. 
परीक्षेत त्याच भाषेत उत्तरं लिहून पदव्या मिळव- 
तात. पण व्यवहारात त्या भाषेचा उपयोग नसल्याने 
प्रत्यक्ष व्यवहारात अपयशी होतात. एखादा अर्ज 
लिहून द्यायचा म्हटलं, की कचरतात. आपल्या 
भाषिक सामर्थ्याबद्दलचा आत्मविदवासच त्यांना 
नसतो. है 

याचं कारण म्हणजे सध्याचे भाषाविषयाचे 
अभ्यासक्रम फक्त भाकलनात्मक अथवा ग्रहणात्मक 
कौशल्याला प्राधान्य देणारे आहेत. विद्यार्थ्यांनी 
चारदोन पुस्तक वाचून त्यांच्यावरच्या प्रश्‍नांची 
उत्तरं द्यावीत आणि परीक्षा पास व्हाव्यात, असलं 
ढोबळ स्वरूप त्यांना आलेलं आहे. पण विद्यार्थ्यांची 
भाषिक क्षमता वाढावी, त्यांना आपली मतं अधिक 
प्रभावीपणे मांडता यावी इ. सर्जेनात्मक कौशल्याचा 
विचार त्यात अभावानेच दिसतो. विद्यार्थी जे सर्जना- 
त्मक कौझल्य़ प्राप्त करतात, ते अनुप्रंगाने आलेलं 
असतं. काहींनाच ते साध्य होतं. सगळयांना ते साघत 
नाही. 

भाषाध्यापनातील अग्रक्रम निश्चित न करता 
आल्यामुळे मराठीचं अध्यापन चुकीच्या दिक्षेने होत 
राहिलं; पण शिक्षितांची संख्या कमी असल्यामुळे, 
विद्याजेनाच्या बाबतीत जागरूक अश्या वर्गालाच 
फक्त शिक्षणाचा लाभ होत राहिल्यामुळे ह्या 
सदोष अध्यापनाचे दोष आजवर आपल्याला जाण- 
वले नाहीत. पण आज संपूर्ण समाजाच्या शिक्ष- 
णाच्या काळात त्याच्यातील त्रुटी ठळकपणे जाणवू 
लागल्या आहेत. दुसर्‍याने लिहिलेली भाषा वाचणं 
एवढंच शिक्षणाचं उद्दिष्ट झाल्यामुळे आजचा बहु- 
संख्य शिक्षितवगे फक्त आकलनात्मक पातळीवरचेच 
व्यवहार करू शकतो. सर्जनात्मक पातळीवर तो 
पांगळाच रहातो. व्यकक्‍्तिविकासाच्या दृष्टीने हो 
फारच मोठी आपत्ती आहे. परिणामतः राष्ट्राच्या 
प्रगतीलाही ती हानिकारक आहे. 

हा झाला सर्वसामान्य स्तरावरील भाषाश्िक्षणाचा 
विचार. हे सर्वसामान्य भाषाशिक्षण शिक्षणाच्या 
सवंच स्तरांवर पुरू करायला पाहिजे. विद्यार्थ्यांची 


८३: 


भाषिक क्षमता वाढवून आकलनात्मक आणि सजंना- 
त्मक दोन्ही प्रकारच्या भाषाव्यवहारांसाठी त्याला 
समर्थ बनवणं हे त्या अभ्यासक्रमाचं उद्दिष्ट असलं 
पाहिजे. भाषेचं हे पायाभूत शिक्षण पद्धतक्ीर 
झाल्यावरच मग दुसर्‍या प्रकारच्या व्यवहारसापेक्ष 
भाषाशिक्षणाचा विचार करावा लागेल. 

या व्यवहारसापेक्ष भाषाशिक्षणात विद्यार्थ्यांचे 
अभ्यासविषय पाहून त्या त्या विषयातील भाषिक 
व्यवहाराचं स्वरूष निश्चित करावं लागेल. आपा- 
पल्या व्यवहारक्षेत्रात भाषा अधिक प्रभावीपणे 
वापरायला शिकवून त्याची कार्यक्षमता वाढविण्याकडे 
लक्ष द्यावं लागेल. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांच्या 
भाषाविषयक गरजा लक्षात घ्याव्या लागतील. 
व्यवहारसापेक्ष असल्याने निरनिराळ्या व्यवहारां- 
साठी निरनिराळे अभ्यासक्रम तयार करावे 
लागतील. 

मराठीत हा विषय अद्याप नवा असल्याने साह- 
जिकच त्या दिशेने फारसं काम झालेलं नाही. पण 
त्या दिशेने संशोधनास खूप वाव आहे. आधनिक 
जीवनातील सवे प्रगत विचार व्यक्‍त करण्याची 
क्षमता मराठीत आहे; हो गोष्ट मराठीतील ग्रंथ- 
निमितीवरून स्पष्ट दिसून येते. शे-दोडझ्षे वर्षांपूर्वी 
मराठी ही फक्त साहित्य क्षेत्रातच पुढारलेली भाषा 
होती. इतर क्षेत्रांतलं तिचं कतृत्व नगण्य होतं. पण 
गेल्या काही वर्षांत केवळ साहित्यच नव्हे, तर 
व्याकरण, भाषाशास्त्र, अथशास्त्र, इतिहास, भूगोल, 
तत्त्वज्ञान, वाणिज्य, कायदा, भोतिकशास्त्र इ. स्व 
विषयांवर लक्षणीय ग्रंथनिमिती झालेली आहे. म्हणजे 
आधुनिक जीवनातील सवे घडामोडी तिच्यात 
चांगल्या तऱ्हेने व्यक्त होऊ शकतात, 

पण असं असलं, तरी व्यवहारात मराठीचा वापर 
पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. झालेय स्तरावर 
सर्वे विषय मराठीत शिकविले जातात. पण कॉलेजात 
शास्त्र शाखेसाठी इंग्रजी माध्यमच वापरलं जातं. 
कला आणि वाणिज्य या शाखांमध्ये बी. ए. पर्यंत 
सवे विषय मराठीत शिकवण्याची सोय आहे. पण 
पदव्युत्तर अध्यापन आणि संशोधनाची भाषा इंग्र- 
जीच आहे. झासकीय व्यवहार अजूनही इंग्रजीत 
चालतात. खाजगी कंपन्या, कारखाने, बेका इ. 
नोकरी देताना उमेदवाराच्या इंग्रजीच्या ज्ञानाला 


ऱ्ट 


महत्त्व देतात. भावी जीवनातील स्थेर्याच्या दृष्टीने 
इंग्रजीला असं प्राधान्य मिळत असल्याने मराठी 
माध्यमातून शिकवण्याची उत्कृष्ट सोय असूनसुद्धा 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत आहे. 
कॉलेजांतही कला व वाणिज्य शाखेमध्येही इंग्रजी 
माध्यमाकडे विद्यार्थी घाव घेतात. 

तेव्हा व्यावहारिक मराठीच्या संदर्भात हो एक 
मोठी अडचण आहे. अध्यापनाच्या क्षेत्रात जेथे 
अद्यापी ज्ञानाची आयात चालते अश्या मेडिसिन, 
इंजिनिअरिंग इ. विषयांसाठी इंग्रजी याध्यमाचा 
स्वीकार क्षम्य मानता येईल. पण व्यवहाराच्या 
क्षेत्रात कारण नसताना इंग्रजीचं प्रस्थ माजवलं गेलं 
आहे. शासकीय ठप्रवहार, स्थानिक नगरपरिषदांचे 
व्यवहार, न्यायालये, रुग्णालये, इ. ठिकाणी इंग्रजीचं 
वर्चस्व असण्याचं कारण काय ? व्यापारीवर्गाला 
स्वत:च्या खतावण्या, पावतीपुस्तकं इंग्रजीतून छापा- 
यची आवदयकता आहे का ? अशी कितीतरी क्षेत्रं 
दाखविता येतील. इंग्रजीमुळे मिळणारी प्रतिष्ठा, 
अन्य भाषिकांना आकषित करण्यासाठी करावी 
लागणारी तडजोड, मराठीबद्दलचा अविश्वास अशी 
काही कारणे यामागे आहेत. तेव्हा लोकांना मराठी- 
तून व्यवहार करायला प्रवृत्त करणं ही सध्याची 
गरज आहे. 
7 इंग्रजी माध्यमातून शिकलेला सुशिक्षित वर्ग आपले 
विचार मराठीतून मांडायला तयार नसतो. कारण 
ते ज्ञान मराठीतून कसं मांडता येईल याचा त्पांनी 
कधी विचारच केलेला नसतो. त्यामुळे मराठीतून 
आपले विचार मांडताना त्यांना खूप अडचण पडते 
मराठी मातृभाषा असूनही वाक्यरचना, शुद्धळेखन 
इ. च्या असंख्य चुका त्यांच्या होत असतात. ज्या 
माध्यमांतून ज्ञान ग्रहण केलेलं असतं, त्या माध्यमा- 
पासुन ते अलग करून दुसर्‍या माध्यमात मांडण्याची 
प्रक्रियाच त्यांना साध्य झालेली नसते. त्यामुळे त्या 
विषयाचा विचारसुद्धा ते इंग्रजीतच करतात. या 
कारणाने या सुशिक्षितांच्या वाबतीत भाषिक कप्पे 
तयार होण्याचा प्रकार आढळतो. हे घरी मराठी 
बोलतात. अमराठी सामान्य माणसांशी हिंदीत 
बोळतात आणि स्वतःच्या व्यवहारक्षेत्रात इंग्रजीतच 
बोलतात. गरज असेल तिथे इंग्रजीतून बोलायला 
हरकत नाही. पण गरज नसतानाही इंग्रजीचा वापर 


--<<<२९०-२>> 


नवभारत 


जून, १९८१ 


करतात. हा एक तर्‍हेचा भाषिक शिक्षोफ्रेनिया आहे. 
मनात तयार झालेल्या भाषांच्या कप्प्यांमुळे त्यांचे 
व्यवहार असे चाकोरीबद्ध झालेले असतात. ही 
भाषिक विकलता लपवण्यासाठी श्रेष्ठत्वाची कृत्रिम 
वर्गभावना निर्माण करून हा सुक्षिक्षितवगे जगतो 
आहे. 

याबाबतीत आणखी एक प्रकार दिसून येतो. 
कोणत्याही मोठ्या कार्यालयात आज एक फेरी 
मारली, तर हे लक्षात येईल की, बहुतेक कमचारी 
बोलताना मराठी, हिंदी इ. देशी भाषांतून व्यवहार 
करतात. मोठमोठ्या कंपन्यांच्या वाधिक सभा, 
चर्चासत्रे इ. ठिकाणी अनोपचारिक स्तरावर देशी 
भाषांतूनच व्यवहार चालतो, पण औपचारिक स्तरा- 
वर जो व्यवहार करायचा तो मात्र इंग्रजीतून 
करण्यात येतो, साधा कारकुनी पातळीवरचा व्यव- 
हारसुद्धा इंग्रजीत चालतो. तोच व्यवहार मरा- 
ठीतुन करायला सांगितलं, तर त्यांना अडचणीचं 
वाटतं. याचं कारण इंग्रजीतील व्यवहाराची एक 
घाटणी पडून गेली आहे. त्यामुळे त्यांना इंग्रजीतून 
लिहिताना ब्रिनधास्त वाटतं. पण मराठीच्या बाब- 
तीत मात्र अशी धाटणी अद्याप पडलेली नसल्याने 
तो बिनधास्तपणा वाटत नाही. 

तेव्हा व्यावहारिक मराठीच्या पुरस्कर्त्यांना दोन 
गोष्टींचा विचार करावा लागेल, मराठीत व्यवहार 
करायला कचरणाऱ्या वर्गाला मराठीकडे प्रवृत्त करणं 
आणि मराठीत व्यवहार करण्याची इच्छा असलेल्या, 
पण तशी क्षमता नसलेल्या वर्गाला प्रशिक्षित करणं. 
त्यापेकी प्रशिक्षणाची जवाबदारी शिक्षणसंस्थांची 
आहे. त्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे अभ्यासक्रम 
तयार करणं, निरनिराळ्या शब्दावल्या तयार 
करणं, त्या त्या व्यवहारक्षेत्रातील पाठयसामग्री 
तयार करणं इ. कामं तज्ज्ञांच्या मदतीने त्यांना सहज 
करता येतील. पण मराठीतून व्यवहार करण्याकडे 
लोकांची प्रवृत्ती वाढण्यासाठी मात्र शासन, ध्येय- 
निष्ठ विचारवंत, प्रचारक इ. च्या एकत्र प्रयत्नांची 
गरज आहे. मराठी राजभाषा नसतानाच्या काळा- 
तही जाणीवपूर्वेके मराठीचा आग्रह धरणार्‍या 
माधवराव पटवर्धेन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इ. ची 
मराठीनिष्ठा आज मराठी राज्यभाषा झालेल्या 
काळात मात्र दिसून येत नाही, ही खंत आहे. 


आ. इ. साळुंखे 


लळोकायतदर्शन : सिंधुसंस्कृती 


ते क्सिावे शतक 


(उत्तराधे पूर्ण) 


[ प्रा. आ. ह. साळुंखे ह्यांच्या वरील लेखाच्या उत्तरार्घाचा पहिला भाग आम्ही नवभारताच्या 
एप्रिल १९८१ च्या अंकात प्रसिद्ध केला होता. त्याचा हा दुसरा भाग ह्या अंकात प्रसिद्ध करीत 


आहोत. ]- संपादक 


लोकायतदरशेन आणि सिंधुसंस्कृती यांचा संबंध 
यापूर्वी स्पष्ट केला. सिंधुसंस्कृतीपासुन ते विसाव्या 
शतकापर्यंत लोकायतदशंनाचा प्रवाह कसा विकसित 
झाला, याचे विवेचन आता करावयाचे आहे. प्रस्तुत 
लेखात हे विवेचन कालदृष्ट्या क्रमबद्ध आणि 
सर्वांगीण असे करण्याचा उद्देश नाही. एका लेखात 
ते शक्यही नाही. म्हणून येथे केवळ काही ठळक 
मुद्द्यांचाच निर्देश करावयाचा, असे योजिले माहे. 
संवरणमात्रं त्रयी 

लोकायत-संस्कृतीच्या विकासाची पुनर्मांडणी 
करण्याचे काम काहीसे उत्खननाच्या स्वरूपाचे आहे. 
याबाबतीतील सत्यावर वैदिक संस्कृतीने आपल्या 
हितसंबंधांची अनंत पुटे चढवून ठेवली आहेत. वैदिक 
संस्कृतीने हे कसे साधले, याचे स्पष्टीकरण कौटिलीय 
अर्थशास्त्रातील केवळ एका विधानावरूनही होऊ 
दाकते. ' वार्ता दण्डनीतिश्‍चेति बाहंस्पत्या:। संवरण- 
मात्रं हि त्रयी ॥'' -बृहस्पतीचे अनुयायी वार्ता व 
दण्डनीती या दोनच विद्या मानतात. कारण, 
(इतरांनी मानलेली तिसरी विद्या) त्रयी हा केवळ 
एक मुखवटा वा बुरखा आहे; (विद्या नव्हे). 
भारतीय संस्कृतीवर लिहिल्या गेलेल्या दुसर्‍या 
कोणत्याही ग्रंथाने वैदिक संस्कृतीचे स्वरूप इतक्या 
अचूकपणे स्पष्ट करणारी व्याख्या केलेली नाही, 
असे मला ठामपणे वाटते. 

क्रृव्वेद, यजुर्वेद व सामवेद यांना त्रयी म्हणतात. 
आयुर्वेद, यातुविधी, राजनीती, कृषी, योग, ब्रात्य- 


विषयक विचार इ. बाबतींत सिंधुसंस्कृती व लोका- 
यंतदर्शेन यांच्याशी नाते सांगणारा अथवेवेद वैदि- 
कांच्या त्रयीमध्ये अंतभूत असणार नाही; हे स्वाभा- 
विकच आहे. वैदिक अनुयायी आपल्या पावित्र्याचे 


- व माहात्म्याचे अधिष्ठान असलेली सरवंश्रेष्ठ विद्या 


म्हणून त्रयीकडे पाहतात आणि बृहस्पतीचे अनुयायी 
मात्र तिला विद्याच मानावयास तयार नाहीत, 
यावरून या दोन्ही विचारसरणींतील आत्यंतिक 
भेद स्पष्ट होतो. 

त्रयीने सांगितलेली मूल्ये महान आहेत, म्हणून 
आम्ही तिचा विद्या म्हणून स्वीकार करतो, अक्षी 
वदिक अनुयायांची भूमिका आहे काय ? तकश्षी 
भूमिका असती, तर वैदिक संस्कृतीचे माहात्म्य 
खरोखरच शाश्‍वत स्वरूपाचे ठरले असते. प्रत्यक्षात 
मात्र वैदिक संस्कृतीने त्रयीला विद्या मानल्यामळे 
दुसरे तिसरे काहो सिद्ध होत नसून तिचे दाखवायचे 
दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत, एवढेच सिद्ध 
होते. “वरून कीन भाणि आतून तमाशा ? ही म्हण 
वैदिक संस्कृतीइतकी दुसऱ्या कोणत्या संस्कृतीला 
ल्लागू पडते की नाही, याचा शोध घ्यावा लागेल. 
“ संवरणमात्र ' (केवळ बुरखा ) या एका शब्दात 
कौटिल्याने वैदिक संस्कृतीच्या मोठेपणाचे पितळ 
उघडे केले आहे. 

खरोखरच त्रयी हा वैदिक संस्कृतीने धारण 
केलेला एक मुखवटा आहे. पावित्र्य, शचिता, विश- 
द्धता इ. मूल्यांचा मुखवटा धारण करावयाचा आणि 


3 त 
"-पफनभम 


"चहत 
1 


३० 


प्रत्यक्षात मात्र आपले ऐहिक हितसंबंधच जपावयाचे, 
हे वैदिक अनुयायांचे धोरण होते. सर्व देशांतील व 
सर्व काळांतील प्रस्थापित लोक आपल्या हितसंबंधांचे 
रक्षण करण्यासाठी असे मुखवटे घारण करीत अस- 
तात. धर्मापासून ते लोकशाहीपयंत आणि समाज- 
वादापासून ते गांधीवादापर्यंत वेगवेगळे मुखवटे 
घारण केले जातात. या मुखवट्यांच्यामुळे एक दिव्य- 
भव्य प्रतिमा प्राप्त होते आणि त्या मुखवट्यांच्या 
आत हितसंबंधांचे व्यवहार निर्धास्तपणे पार पाडता 
येतात. ी 
एरव्ही, वैदिक अनुयायांना त्रयीच्या म्हणजेच 
वेदांच्या आशयाविषयी कधी आदर वा प्रेम वाटले 
आहे काय ? वैदिक मंत्रांना अथच नसतो, त्यांच्या 
उच्चारातच सामध्यं असते, असे मानण्यापर्यंत ज्यांची 
मजल गेली, त्यांनी त्रयीच्या आशयाला न्याय दिला 
असे कसे बरे म्हणता येईल ? किंबहुना मंत्रांचा अथ 
पाहणे म्हणजे अवघ्या वैदिक परंपरेला सुरुंग 
लावण्यासारखेच आहे, है वैदिकांना ठाऊक होते. 
म्हणून, त्रयीचा मुखवटा तर धारण करावयाचा, 
परंतु तिच्या आशयाला मात्र महत्त्व द्यायचे नाही, हे 
धोरण बाळगले गेले. वैदिकांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला 
ज्यांनी ज्यांनी मान्यता दिली, त्यांना त्यांना या 
बुरख्याआड जागा मिळाली-मग त्यांनी ईश्‍वर मानला 
आहे की नाही, त्यांनी जगाची निमिती चेतनापासून 
मानली की अचेतनापासुन मानली इत्यादींचा विचार 
केला गेला नाही. मीमांसकांनी कोठे ईश्‍वर मानला 
होता, तेव्हा चार्वाक ईइवर मानत नव्हते म्हणून 
त्यांना पापी म्हणावे ? सांख्य, वैशेषिक इत्या- 
दींनी जगाची निमिती जडापासूनच मानली होती, 
मग चार्वाकांना मात्र त्याच कारणासाठी गुन्हेगार 
का मानले गेले? ' आपला तो बाब्या, आणि 
दुसर्‍याचे ते कार्टे' हेच या भूमिकेमागचे कारण 
आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेची झूल पांधरली को त्याला 
पवित्र करून घ्यावयाचे आणि त्या व्यवस्थेला 
आव्हान देणाराला नास्तिक म्हणावयाचे, असा हा 
इतिहास आहे. वैदिकांनी नास्तिकांवर केलेली टीका 
कोणत्याही सिद्धांतांविषयी वाटणाऱ्या अपार आदरा- 
पोटी केलेली नाही, तर त्यांनी वैदिकतेचे आवरण 
नाकारले म्हणून केलेली आहे. या आवरणाखाली 
आलेले सवे हौसे-गवसे-नवसे पवित्र बनलेले आहेत; 


नवभारत 


जून, १९८१ 


ते कोणत्याही महान तत्त्वज्ञानामुळे पवित्र बनलेले 
नाहीत, तर या आवरणामुळेच पवित्र बनले आहेत. 
वंदिकतेचा हा बुरखा भल्याभल्यांना फाडता आलेला 
नाही. शंकराचाय हे एक अत्यंत प्रतिभाशाली महा- 
पुरुष होते. * नहि श्रृतिशतं अपि जझीतः अग्नि 
अप्रकाशो वा इति ब्रुवत्‌ प्रामाण्य उपति। - 
(अग्नी थंड व प्रकाशरहित आहे, असे झेकडो 
श्रुतींनी (वेदांनी) सांगितले तरी त्यांचे म्हणणे खरे 
ठरत नाही ), असे त्यांनी स्वत:च गीताभाष्यात 
(१८.६६) म्हटले आहे. परंतु विचारस्वातंत्र्याचा 
हा अंकुर त्यांनी कधीच विकसित होऊ दिला नाही 
आणि त्यांनाही इतर सर्वे ठिकाणी वेदप्रामाण्याचा 
मुखवटा धारण करावाच लागला. चार्वाकांना प्रस्था- 
पित व्यवस्थेत सामील व्हावयाचे नव्हते, त्यांना 
खोटी प्रतिष्ठा नको होती आणि आपल्या विचारांच्या 
स्वातंत्र्यासाठी उद्ध्वस्त होण्याची त्यांची तयारी 
होती; म्हणूनच त्यांनी वेदिकतेचा हा बुरखा पुनःपुन्हा 
टरकावला आहे. परंतु नवेनवे बुरखे, नवेनवे मुखवटे 
धारण करण्याची हातोटी वैदिक संस्कृतीजवळ 
होती. डॉ. रा. ना. दांडेकर म्हणतात, “ नास्तिक 
मतांच्या प्रसारास परिणामकारक रीतीने पायबंद 
घालण्यासाठी शरिक्षा-निरुक्त-व्याकरणादी वैदिक 
ज्ञानाच्या विविध शाखांना व्यवस्थित स्वरूप देण्यात 
आले. '” हा मुखवटे वा.संवरण धारण करण्याचाच 
प्रयत्न होता. कोणत्याही समाजात गतानुगतिक 
छोकांची संख्या * स्वयंप्रज्ञेच्या लोकांहून किती तरी 
अधिक असते. त्यामुळे मुखवटे धारण करणारे लोक 
यक्षस्वी होत राहतात. अंतिम विजय त्यांचा असू 
नये म्हणून अखंड प्रयत्न करीत राहणे, एवढेच 
चार्वाकांच्या हाती असते. 
लोकायत व कली 

वैदिक संस्कृतीने नेहमीच चार्वाकाचा संबंध 
कलीबरोबर जोडला आहे. म्हणूनच, कलीच्या मळ 
स्वरूपाचा शोध घेणे आवश्‍यक आहे. कली म्हणजे 
सवं प्रकारच्या दोषांचे, दुर्गुणांचे व पापांचे प्रतीक, 
अशा प्रकारचे कलीचे चित्र आपल्यावुढे उभे कर- 
ण्यात आले आहे. वैदिक संस्कृतीने चार्वाकाचे जे 


चित्र रेखाटले आहे, तेही नेमके असेच आहे. 
कली व नास्तिकता यांचा संबंध अनेक पुराणांनी 


दाखवून दिला आहे. श्री. राधाकृष्ण चौधरी पुराणांचे 


लोकायतदर्शन : सिंघुसंस्छती ते विसावे शतक 


मत पुढीलप्रमाणे विशद करतात, “ ॥॥010ए९! 
॥॥10760 18 1101060 81) 1101688610. 0 
0010007 ० 1616168, 0101, () ॥॥७176- 
१७, ॥10प]0 ७॥७1१]॥ 5षा0४ ० 1९७1 100 
७800018000 07] शा ९ फरां80. ” १ 


नास्तिकतेशी असा निकटचा संबंध असलेल्या 
कलीच्या मूळ स्वरूपाचा शोध घेताना प्रथमतः 
ध्यानात घ्यावयाची गोष्ट म्हणजे कलोचे अस्तित्व 
ही केवळ एक मिथ्यकथा नसून ती एक ऐतिहासिकता 
आहे, ही होय. त्ररग्वेदाच्या एका सृक्‍ताचा (८.६६) 
क्री ' कलि प्रागाथ ' हा आहे. याच सूक्तात 
(८.६६.१५) * कलय:' असे * कलि या शब्दाचे 
बहुवचन आले असून तो शब्द ' कलि' हे नाव 
असलेल्या एका जतसमूहाचा द्योतक आहे. ' कलि 
ही संज्ञा एका ऐतिहासिक जनसमूहाची व त्या 
समूहापैकी एका विशिष्ट अशा ऐतिहासिक 
वप्रक्‍्तीचीही असल्याचा हा भक्कम पुरावा आहे. 
आता या कलीचे इंद्रप्रधान वैदिक आर्याबरोबरचे 
संबंध पाहणे आवड्यक आहे. 

* कलि प्रागाथ ? हा आंगिरस कुलातील घोर 
आंगिरसाचा वंशज आहे, ही एक अत्यंत महत्त्वाची 
वाब आहे. प्रगाथ व कण्व हे दोघे घोर क्हषींचे पुत्र 
असून प्रगाथाने कण्वालाही पिता मानले होते. त्यामुळे 
प्रगाथाला काण्व असेही नाव मिळाले होते. प्रगाथ 
व त्याचे वंशज यांच्या नावावर त्रजववेदाचे आठवे 
मंडळ आहे. 


आता आंगिरसकुल हे वैदिक परंपरेच्या विरो- 
घात उभे असुन ते लोकायतदशंनाचे उगमस्थान 
असल्याचे मी स्पष्ट केले आहेच. शिवाय घोर या 
तिरस्कारदक्षंक नावावरून घोर आंगिरसाचे वैदिक 
आर्यांशी सख्य नसल्याचे स्पष्ट होते. कली हा 
त्याच्याच वंशातील असल्याने त्याचाही इंद्रप्रधान 
संस्कृतीशी विरोधच . असला पाहिजे. वेदिक संस्कृ- 
तीने पुढे कलीला इतके निंद्य का मानले, याचाही 
उलगडा यामुळे होऊ शकतो. अंधारकोठडीत अडक- 
लेल्या कण्वक्रषींना अशविनीकुमारांनी सोडविले होते 
(क्र, १११७), ही बाबही महत्त्वाची आहे. कारण 
आदिवनीक्रुमार इंद्रविरोधी परंपरेत उभे असल्याचे 
म्री स्ण्ष्ट केले आहे. स्वतः कलीला अशवितीकुमारांनी 


३१ 


साहाय्य केले होते. त्यांनो त्याला तरुण बनविले 
होते ( त. १.३९.८) आणि पत्नीही मिळवून दिली 
होती ( क. १.११२.१५). या सर्वे घटना पाहता 
क्वग्वेदकाळातील कली हा इंद्रप्रधान आर्यसंस्कृतीच्या 
विरोधात उभा होता, असे दिसते. आंगिरसकुलातील 
या ऐतिहासिक कलीचेच पुढे पुराणकथेत रूपांतर 
करण्यात आले असावे, असे मला वाटते. त्याची जात 
म्लेच्छ मानण्यात आाली आहे; कोशात 'कलि * या 
शब्दाचे शिव, वीर इ. अर्थ मिळतात; या गोष्टीं- 
वरूनही कलीचा अवैदिक संस्कृतीशी संबंध असावा 
आणि त्या अवैदिक संस्कृतीने मात्र त्याला वीर 
मानळेले असावे, असे दिसते. 


त्याचा चार्वाकाबरोबर नेहमीच संबंध जोडण्यात 
आला असुन नेषधीय चरितामध्ये आलेले वर्णन त्या 
दृष्टीने लक्षणीय आहे. दमयंतीच्या स्वयंवरात 
दमयंतीची प्राप्ती करण्यासाठी इंद्रादी देव आलेले 
होते. त्यांच्याबरोबर झालेल्या वादविवादांत चार्वा> 
काने आपले नास्तिक विचार मांडले. इंद्र वर्भरे 
देवांनी त्या विचारांचे खण्डन (?) केले आणि 
वैदिक संस्कृतीचे प्रामाण्य त्याला पटवून दिले 
( त्यांच्या पद्धतीने ! त्यांच्या युक्तिवादांद्वारे !! ). 
त्यानंतर, कलीच्या प्रेरणेने मी असे बोललो, असे 
स्पष्टीकरण चार्वाकाने दिले. तो म्हणतो, 
नापराधी पराधीनो जनोष्यं नाकनायका: ! ,। 
कालस्याहं कलेबंन्दी तच्चाटुचटुलानन: 1) १७.१०८1॥ 

-हे देवांनो, मी काही अपराधी नाही. कारण मी 
बिचारा पराधीन आहे. मी कलिरूपी कालाचा भाट 
आहे. त्यामुळे माझ्या तोंडून त्याची खुशामत करणारे 
शब्द बाहेर पडत आहेत. 

चार्वाकाचे विचार हे कलीच्या प्रेरणेने मांडलेले 
असतात, असा दृष्टिकोण यावरून स्पष्ट होतो. या 
दृष्टिकोणामध्ये लोकायतदशेनाचा महत्त्वाचा इति- 
हास लपलेला आहे, असे मला वाटते. आंगिरसकुला- 
तील बृहस्पतीने लोकायतदर्शेन निर्माण केले आणि 
त्याच कुलातील कलिनामक ब्राह्मणाच्या विचारां- 
चाही लोकायतदशनाच्या जडणीघडणीवर बराच 
प्रभाव पडला असला पाहिजे, हाच तो इतिहास होय. 

इंद्रादी देव कलीला विवाह न करता ब्रह्मचारी 
राहूण्याची सूचना करतात तेव्हा तो म्हणतो, 


ड्र 


कयापि क्रीडतु ब्रह्मा दिव्याः स्त्रीरदीठ्यत स्वयम्‌ । 
कलिस्तु चरतु ब्रह्म प्रैतु वातिप्रियाय वः 
॥१७.१२२॥ 
"ब्रह्मदेव कोणाशीही क्रीडा करो. तुम्ही सुंदर- 
सुंदर स्त्रियांशी क्रोडा करा. कलीने मात्र ब्रह्मचर्याचे 
आचरण करावे किवा तुमचे हितसंबंध जपण्यासाठी 
मरण पत्करावे, नाही का? 
कळीला अद्विनीकुमारांनी पत्नी मिळवून दिली 
होती, हा क्रग्वेदातील निदेश छ्यानात घेता प्रारंभी 
त्याच्या विवाहात खरोखरच काही अडचण निर्माण 
झाली असावी आणि या घटनेचा अस्पष्टसा निदेश 
नेषधीय चरितातील कलीच्या या उद्गारांतही 
आला असावा, असे दिसते. या उद्गारांनंतर देवांचा 
उपहास करताना तो म्हणतो, 
चर्येव कतमेयं व: परस्मे धर्मदेशिनाम्‌ । 
स्वयं तत्तकुवेतां सवं श्रोतूं यद्रिभित: श्रुती 
॥ १७.१२३॥ 
तत्र स्वयंवरे$लम्भि भुवः श्रीनेंषधेन सा । 
जगतो 'हीस्तु युष्माभिर्लाभस्तुल्याभ एव वः 
॥ १७,१२४ ॥ 
-कानांना ऐकताना भीती वाटेल अश्ली सवे कर्मे 
स्वतः करता आणि दुसर्‍याला मात्र धर्माचा उपदेश 
करता ! तुमचे हे आचरण कसले बरे म्हणावयाचे? 
त्या स्वयंवरामध्ये नलाने ती जगाची श्री (दमयंती ) 
प्राप्त केलो आणि तुम्हीही जगाची र्‍्ही ( ल्ज्जा ) 
प्राप्त केली. तेव्हा, दोघांचा लाभ समानच म्हटला 
पाहिजे ! (फक्त शकार व हकार यांचा फरक 
असून तो नगण्य आहे! ) 
कलीचे हे विचार पाहिले असता त्याची व 
चार्वाकाची वैचारिक भूमिका एकच असल्याचे स्पष्ट 
होते. म्हणूनच चार्वाकदशनाचे यथाथ आकलन 
होण्यासाठी कलीचे वास्तव व ऐतिहासिक स्वरूप 
समजून घेणे आवइयक आहे, त्या दिशेने येथे केवळ 
एक प्रयत्न केलेला असुन कलीच्या स्वरूपाविषयीचे 
सरवेसमावेशक विवेचन स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक 
आहे. 
लोकायत व कृष्ण 
कली हा घोर आंगिरसाचा वंशज होता, तर 
कृष्ण हा घोर आंगिरसाचा शिष्य होता. शिष्य हा 


नवभारत 


जून, १९८१ 


गुरूचा पुत्रच मानला जात असल्यामुळे कृष्णाचे घोर 
आंगिरसावरोबर असलेले नाते रक्ताच्या नात्या- 
इतकेच वृढ होते, असे म्हणावयास प्रत्यवाय नाही, 
लोकायतदशंनाची निमिती करणाऱ्या आंगिरसरः 
कुलाचा शिष्य असल्यामुळे कृष्णावरं लोकायतदशं- 
नाचे काही संस्कार झाले होते, असे निडचितपणे 
भानता येते. म्हणूनच तर गीतेमध्ये कृष्णाने म्हटले 
आहे, 'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पततिम्‌ । ' 
(गीता १०.२४), पुरीहितांमध्ये मी बृहस्पती आहे 
असे कृष्ण म्हणतो, तेव्हा तो बृहस्पतीशी स्वत:चे 
वैचारिक तादात्म्यच प्रस्थापित करतो, असे म्ह्ट्ले 
पाहिजे. आणि खरोखरच पुरोहित संस्थेमध्ये बृह- 
स्पतीसारले उदारमनस्कर व विवेकी पुरोहित स्वीकृत 
झाले असते, तर ती संस्था अतीव महान व मानवता- 
वादी ज्ञाली असती. परंतु जगातील सवं संस्क्ृतीं- 
मधून पुरोहितसंस्थेमध्ये जेव्हा जेव्हा बृहस्पतीसारखे 
महान पुरूष जन्माला आले, तेव्हा तेव्हा या संस्थेने 
त्यांना पाखंडी म्हणून धिक्कारले, बहिष्कृत केले. 
बहुजनसमाजाने मात्र अशा महापुरुषांना प्रेषित 
मानून त्यांचा जयजयकार केला, असे इतिहास 
सांगतो. बृहस्पतीसारख्या पाखंडी पुरोहिताशी कृष्ण 
आपले तादात्म्य सांगतो, तेव्हा तो स्वत:ही वैदिक 
परंपरेच्या विरोधात उभा असल्याचे स्पष्ट होते. 
कृष्णाच्या आत्यंतिक वैदिकीकरणामुळे कृष्णाचे हे 
अवैदिक स्वरूप आज ठळकपणे दिसत नाही इतकेच. 
किंबहुना वैदिक संस्कृतीने अपराभूत अशा कृष्णाला 
पचवून त्याचा जेवढा मोठा पराभव केला, तेवढा 
बहुधा दुसर्‍या कोणाचाच केला नसावा, असे निदान 
मला तरी वाटते. 

कृष्णाच्या गुरूला जसे घोर हे तुच्छतादर्दांक नाव 
देण्यात आळे होते, तसेच कृष्ण हे नाव देखील 
मूळचे तुच्छताद्शंकच असले पाहिजे. कृष्णाचा 
काळा रंग आणि त्याने वेदिक संस्कृतीला केलेला 
विरोध या दोन गोष्टींमुळे वैदिकांनी उपहासाने 
त्याला कृष्ण हे नाव दिले असले पाहिजे, हे नाव 
आंगिरसकुलातील क्रषींनाही लावले जात होते, हे 
मुहाम लक्षात ठेवे पाहिजे. क्रवेदातील अनेक 
सुक्‍तांचा कषी कृष्ण आंगिरस हा आहे. त्रश्मवेदात 
इंद्राचा शत्रू असलेला असा कृष्ण या नावाचा एक 
असुरही आढळतो, अर्थातच घोर, कुत्स इ, तुच्छता- 


लोकायतदर्शंन : सिंघुसंस्कती ते विसाघे शतक 


दशक नावांच्या परंपरेतच कृष्ण हे नावही मोडत 
असले पाहिजे. 


कुष्ण हा शिष्यपरंपरेनेच नव्हे तर वंशपरंपरेनेही 
अर्वैदिक होता, यदु या अवेदिक पुरुषापासून प्रवतित 
झालेल्या यादवांच्या धराण्यात तो जन्माला आला 
होता. या यादवांना वैदिक संस्कृतीने व्रात्य म्हणजेच 
पतित मानले होते. याउलट अवैदिक परंपरेतील 
अथवेवेदाने मात्र त्यांचा गौरव केला होता. तसेच 
वृष्णी हा कृष्णाचा एक पुर्वेज होता. म्हणूनच 
कुष्णाला वाष्णेंय असे म्हणतात. 'वृष्णि' या 
या शब्दाचा नास्तिक असा अथे आढळतो (आपटे 
कोश), यावरूनही कृष्ण हा वंशपरंपरेने अवैदिक 
असल्याचे स्पष्ट होते. 


या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता, सिंधु- 
संस्कृतीमध्ये उगम पावलेला भाणि लोकायत, 
अथवेवेद, आंगिरसकुल, अर्थशास्त्रीय विचारप्रणाळी 
इ. मधून वहात आलेला एक जोरदार अवैदिक प्रवाह 
कृष्णापर्यंत येऊन पोचला होता, असे स्पष्टपणे दिसून 
येते.आजच्या गीतेचे वैदिक स्वरूप पाहणाऱ्या लोकांना 
कदाचित हे विचार मान्य होणार नाहीत. परंतु 
कृष्णाबरोबरच गीतेचेह्ी वैदिकीकरण करण्यात आले 
आहे, याचा आपल्याला विसर पडता कामा नये. मूळ 
गीतेचे स्वरूप काय असेल याचा अंदाज करण्याइतपत 
कृष्णाच्या अर्वदिक विचारांचे अवशेष आजच्या 
गीतेतही सापडतात, हे आपले सुदैव होय. त्या 
दृष्टीने गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातील ४२ ते ४६ हे 
इलोक वाचताना आपण आपले पूवंग्रह बाजूला ठेवा- 
वेत, एवढीच अपेक्षा, यज्ञयागाखेरीज दुसरे काहीही 
खरे नाही, असे म्हणणाऱ्या वेदवादरत लोकांना 
कृष्णाने 'अविपदिचतः! असे म्हटले असून ज्ञानेश्वरांनी 
 दुर्बुद्धि ' या शब्दाने त्याचा अनुवाद केला आहे. 
वेदानुसारी याज्ञिकांची यज्ञादी कमंकाण्डाचे माहात्म्य 
सांगणारी भाषा म्हणजे * पुष्पिता वाक्‌ ' आहे, असे 
म्हटलेले आहे. वैदिकांची भाषा बहरलेली असते, हे 
पूर्णांशाने सत्य असून या बहरलेल्या प्रचारी भाषे- 
मळेच ' होत्याचे नव्हते ' आणि ' नव्हृत्याचे होते ? 
करून टाकण्याचे सामथ्ये वैदिक संस्कृतीला लाभलेले 
आहे. या इलोकावर भाष्य करताना झञानेश्‍वर- 
महाराज लिहितात, 

न. भा. ५ 


शडे 


वेदाधारें बोलति । केवळ धमं प्रतिष्ठति । 
परि कर्मफळी भासक्ति । दाऊनिया । 


कृष्णाने व ज्ञानेदवरमहाराजांनी यज्ञाविषयीची जी 
प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली आहे, तीच प्रतिक्रिया 
रोकायतदशेंनानेह्ी व्यक्त केली आहे, हे विसरता 
कामा नये. वेद हे त्रिगुणांनी युक्‍त आहेत, असे 
कृष्णाने म्हटले असुन ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात की, 
कमॅकाण्ड सांगणारे वेद हे तर सात्त्विकही नाहीत, 
रजतमात्मक आहेत. ४६ व्या इलोकात कृष्णाने 
वेदांविषयी काढलेले उद्‌गार वेदांना पूर्णपणे 
झुगारणारे आहेत. सगळीकडे पाणीच पाणी असेल 
तर अशावेळी आपल्याला एखाद्या डबक्याचे महत्त्व 
वाटत नाही; जाणकार ब्राह्मणाच्या दृष्टीने वेदांचे 
स्थान या डबक्यासारखे असते. हा इलोक लिहिणारा 
कृष्ण वैदिक परंपरेचा प्रवक्ता होता, असे कोणीही 
कितीही उच्चरवाने सांगितले, तरी ते सत्य म्हणून 
स्वीकारता येणार नाही. 


कृष्णाने भक्‍ती व योग या गोष्टींना प्राघान्य 
दिले. आणि या गोष्टी तर पूर्णपणे अर्वदिक परंपरेत 
उगम पावलेल्या होत्या. कृष्णाने जो निष्काम कर्मयोग 
सांगितला त्याचेही आपण काळजीपूर्वक विइलेषण 
केले पाहिजे. बृहस्पतीने कर्मशीलतेचे महत्त्व परोपरीने 
सांगितले होते, हे द्रोपदी व युधिष्ठिर यांच्या संवादाचा 
प्रसंग रेखाटताना मी सांगितलेच आहे ( नवभारत, 
डिसेंबर ८० ). त्यामुळे अर्वदिक परंपरेतील कृष्णाने 
कर्माचे महत्त्व इतक्या आग्रहपूर्वक सांगितले, हे 
स्वाभाविकच होय. त्याने हा कमंयोग सांगताना 
निष्काम हे विशेषण का लावले, याचाही उलगडा 
त्यामुळे होतो. अवेदिक परंपरेने यज्ञयागादी कर्म- 
काण्डावर जोरदार हल्ला चढविलेला आहे. आणि हे 
कमंकाण्ड स्वर्गादींची कामना बाळगनच केले जात 
होते. गीतेने आणि ज्ञानेश्‍वरांनीही र्‍या सकामतेवर 
प्रखर हल्ला चढवल्याचे मी स्पष्ट केले आहेच. 

वैदिक संस्कृतीने ज्यांची सतत अवहेलना केली 
त्या लोकांच्या उद्धाराचे आश्‍वासन देताना स्त्रिया, 
वैश्य, शूद्र भाणि त्याहूनही नीच मानल्या गेलेल्या 
लोकांनाही परमगती प्राप्त होते, असे कृष्ण सांगतो 
तेव्हा वैदिक संस्कृतीने उभी केलेली उच्चनीचतेची 
चौकट मोडण्याचाच त्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या 


अनुक्रमणिका 


३४8 


संदर्मात चातुवेर्ण्याविषयी त्याने काढलेले उद्‌गारही 
लक्षणीय आहेत. तो म्हणतो, 

चातुवेण्य॑ मया सुष्टं गुणकर्मेविभागदा: । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारं अव्ययम्‌ : 

॥४.१३॥| 

सगुण आणि कर्मे यांच्या विभागानुसार चातुवेण्यं 
मी निर्माण केले आहे असे त्याने म्हटले आहे आणि 
आजपर्यंत आपण त्याच्या विधानातील या अर्ध्या 
भागावरच लक्ष केंद्रित केले भाहे. श्रमविभागणीच्या 
तत्त्वानुसार समाजात वेगवेगळे गट असतात हे एक 
त्रिकालाबाधित सत्य आहे. कृष्णाने हे सत्यच आपल्या 
या विधानात मांडलेले आहे. परंतु त्याबरोबरच मौ 
या चातुवेर्ण्याचा कर्ता नाही, असेही त्याने म्हटले 
आहे. या विधानाकडे मात्र आपण पिढ्यान्‌पिढ्या 
दुलेक्ष करीत आलो आहोत किवा आपल्या सोयी- 
नुसार त्याचा वेगळा अथे लावीत आलो आहोत. 
श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार होणारी समाजाची 
विविध गटांतील विभागणी मला मान्य आहे; परंतु 
जन्माच्या आधारे मानली जाणारी आणि माणसा- 
माणसांमध्ये उच्चनीचतेची दरी निर्माण करणारी 
वर्णेव्यवस्था मला मान्य नाही, हेच कृष्णाने भापल्या 
या विधानातून स्पष्ट केले आहे. कृष्णाच्या विधाना- 
तील हा अर्धा भागही ज्ञानेश्‍वरमहाराजांनी अचूकपणे 
स्पष्ट केला आहे. नाही तरी वणेव्यवस्थेच्या या 
वणव्यात ते स्वतःही होरपळून निघालेच होते! ते 
म्हणतात, 

म्हणोनि आइके पार्था । हे वणंभेदसंस्था । 

मी कर्ता नव्हे सवेथा । याचिलागी ॥ 
सवेथा हा शब्द वापरून त्यांनी नकाराला बळकटी 
आणली भाहे, हेही येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. 

कृष्णाने वैदिक धर्माला उघडपणे आव्हान दिले 
होते, असे डॉ. रा. ना. दांडेकरही म्हणतात. ते 
लिहितात, “गोपालकृष्ण हा उघडउघड इन्द्राधिष्ठित 
वेदिक धर्माला ज्यांनी झुगारून दिले होते, भल्या 
गोपजनजातींचा देव होता.” * 


लोकायत व गोतम बुद्ध 


कृष्णाप्रमाणेच गौतमबुद्धाचेही लोकायतदशंनाझी 
जवळचे नाते होते. वेदिक परंपरेने नास्तिक म्हणजेच 
अवेदिक दशंनांमध्ये लोकायतदशंनावरोबरच बौद्ध- 


नयभारत 


जून, १९८१ 


दर्शनांचाही समावेश केलेला भाहे. वैदिक परंपरे- 
मधील वेदप्रामाण्य, 'वातुवेण्ये, इ. संकल्पनांना लोका- 
यताप्रमाणेच बोद्धदर्शनानेही जबरदस्त भाव्हान दिले 
होते. भारतीय समाजजीवनात ऐक प्रॅचंड उंलंथी- 
पालथ निर्माण करंणाध्या या महापुरुषाने बृहस्पती- 
कडूनही काही प्रेरणा घेतली असेल, असे मानण्या- 
इतका पुरावा उपलब्ध आहे. गौतमबुद्धाचा उद्य 
होण्यापूर्वीपासूनच छोकांयंतांच्या प्रेरणेने जबरदस्त 
असा एकं अवैदिक विचारप्रवाह भारतामध्ये अखंड- 
पणे वहात होता, समाजजीवनातील समस्यांच्या 
बाबतीत अत्यंत संवेदनाशील असलेला गौतभबुक्ा- 
सारखा मनस्वी पुरूष त्या विचारप्रवाहापासुन पुरणे- 
पणे अलिप्त राहिला असेल, हे संभवतच नाही. 
गरोतमबुद्धाने अभ्यासिलेल्या ग्रंथांत एका बाहुस्पत्य 
ग्रंथाचा निर्देश आहे, ही मॅक्समुल्लर यांनी ललित- 
विस्तर या ग्रंथाच्या आधारे दिलेली माहिती त्या 
दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्याने बृहस्पतीचा ग्रंथ 
वाचला होता, याचा अथे. तो बृहस्पतीच्या विचा- 
राशी परिचित असला पाहिजे. गौतमबुद्धाने केलेल्या 
महान क्रांतीचे श्रेय हिरावून घेऊन ते बृहस्पतीला 
देण्याचा प्रयत्न म्हणून मी हे लिहीत नाही. एखा- 
द्याचा ग्रंथ वाचला म्हणजे त्याच्यापासुन प्रेरणा 
घेतलीच असेही होत नाही. गोतमबुद्ध हा एक 
अलोकिक प्रज्ञेचा महापुरूष होता, यात तिळमात्र 
संदेह नाही. परंतु अल्या महापुरुषांवरही कोणाचे ना 
कोणाचे संस्कार हे झालेलेच असतात. गोतमबृद्धही 
याला अपवाद असण्याची शकयता नाही. म्हणूनच 
बृहस्पतीच्या विचाराने बुद्धाच्या विचारांना निदान 
चालना दिली असण्याची दाट शक्‍यता आहे, असे 
मला वाटते. कारण ईदवर, आत्मा व वेद यांच्या- 
विषयीचा या दोन दक्षंनांचा दृष्टिकोण विलक्षण 
समान आहे. प्रख्यात बौद्धपंडित राहुल सांकृत्यायन 
यांनी या दोन दक्षंनांमधील ही समानता दाखवन 
दिली आहे. भाता बुद्ध व बृहस्पती या दोघांपैकी 
बृहस्पती हा आधीचा असल्यामुळे याबाबतीतील 
मोलिकतेचे (काठ्ठां98॥(चे) श्रेय त्याला दिले, 
तर त्यात काही वावगे वाटण्याचे कारण नाही. स्वतः 
गोतमबुद्धाळा चार्वाक हे नाव लावले जात होते, 
हेही या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मॅक्समुल्लर 
लिहितात, “ 051एछार 88 ए781] 95 ६७७] 


अनुक्रमणिका 


लोकायतदशेन : सिंधुसंस्छती ते विसावे शतक 


छा'6 1871068 110९४ 810106१ ४० गाठ 
छपत व188". . .081ए७8]7७ 18 छां70॥ 888 
४४710०1४११ 01 3ितत18 07 1381801501 
उ ७0० 7०800 (० ॥18 6ता७या 0 10 
ए६811176 0. 2)?“ चार्वाक आणि बृद्ध यांच्या- 
मध्ये आढळणाऱ्या वैचारिक समानतेमुळेच असे घडले 
असले पाहिजे, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच मॅक्समुल्लर 
म्हणतात, :" 1 फ०प]0 06 81 68861 ०0 
0०४० ॥॥६५ उितवाळ तेळए०१ 8 
1त७85 शीण उ. 8. तीण्पा 
1७19. बुद्धाने बृहस्पतीपासुन प्रेरणा घेतली 
असावी असे त्यांना वाटते, ते यथार्थच आहे. हमंन 
याकोबी यांनीही या दोन तत्त्वज्ञानांमधील सादृश्य 
दशविले आहे. ते लिहितात, “10010 ७1011817१7 
७फ७७॥ 80100 0. 111080 1010108] 
कठलगांग७8 01 110 000 800, 810 उग 
ग' पतव] 180 1त288 00 110 011106, 18 
एभा हपट्टळ्रीए8 80ते 8ए०पा8 11016 
8881001 1७0 10 13पतत8 88 एफ] 
88 शछाछ शा 00060. 8000 0 फा8 001- 
लं ४0 880 एशए 11९!'0108,” 

ते कसेही असो, लोकायत व बौद्ध ही दोन दशेने 
म्हणजे एकाच व्यापक सांस्कृतिक आंदोलनातील 
परस्परसंबद्ध अक्षी दोन स्पंदने होती, एवढे मात्र 
निदिचितच. 
लोकायत व मद्दावीर 

वैदिकपरंपरेने लोकायत व बौद्ध या दोन दशंनां- 
प्रमाणेच जैन-दद्षंनालाही नास्तिक म्हणजेच अवेदिक 
मानलेले आहे. महावीराने लोकायतांसारख्या 
नास्तिकांकडून काही कल्पना घेतल्या असण्याची 
शक्‍यता हर्मन याकोबी यांनी दशंविळी असून त्यांचे 
मत मी या आधीच उद्धृत केले आहे. वैदिक परं- 
परेला आह्लान देणार्‍या शक्‍तींपैकी जैनदर्शन ही एक 
महत्वाची शक्‍ती होती. लोकायतदशंनाप्रमाणच 
जैनदक्षंनाची बीजेही कदाचित सिंधुसंस्कृतीमध्येच 
आढळण्याची शक्‍यता आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत 
जैनदक्षंनावर लोकायतदर्शनाचा काही प्रभाव पडला 
असण्याची शक्‍यता असून त्या दृष्टीने अत्यंत मह- 
त्वाचा असा एक पुरावा मी येथे मांडीत आहे. 
लोकायतदद्यंन हे ' जिनवरां'चे उत्पत्तिस्थान आहे 


३५ 


असे एक अत्यंत महृत्त्वपूणं वचन आढळते. या 
संदर्भात श्री. जगदीशचंद्र शास्त्री यांनी पुढील 
माहिती दिलेली आहे.'' “' परयोगी आनंदघनजीने 
चार्बाकमतकी उपमा जिनेंद्र की कोखसे दी है, यह 
बात विशेष रूपसे ध्यान आकषित करनेवाली है । 
लोकायतिक कूख जिनवरनी '?; (श्री नमिनाथजीनृं 
स्तवन गा. ४, पं. बेचरदास, जंनदश्ंन, पू. ८०- 
भूमिका). श्री. जगदीशचंद्र शास्त्री यांनी दिलेल्या 
या पुराव्यावरून लोकायतदर्शनाचा जैनदश्ंनावर 
काही प्रभाव पडला होता, हे स्पष्ट होते. 
भक्तिमार्ग 

अवेदिक विचारांचा हा जो प्रवाह अखंडपणे 
वहात होता, त्यामध्येच अवदिक अल्या भक्‍्ति- 
मार्गाचाही निर्देश केला पाहिजे. अवैदिक अशा 
भकक्‍्तिमार्गाशी वृहस्पतीचा निकटचा संबंध होता, हे 
येथे मुद्दाम ध्यानात घेतले पाहिजे. बृहस्पतीने 
उपरिचर वसु या नावाच्या राजाला चित्रश्िखंडिज 
वा पांचरात्र या नावाचे भक्‍्तिज्ास्त्र शिकविले होते, 
असे महाभारतात म्हटले आहे.'* चित्रशिखंडिज 
हे बृहस्पतीचे एक नाव असून भक्‍्तिशास्त्राला बृह- 
स्पतीचे हे नाव दिले गेळे; त्यावरून भक्‍्तिशास्त्राच्या 
उत्पत्तीशी बृहस्पतीचा निकटचा संबंध असला 
पाहिजे, हे स्पष्ट होते. भक्तीचे उत्तरकाळात वैदिको- 
करण करण्यात आले असले, तरी मूळची ती 
अवैदिकच होती. या भकक्‍तिमार्गामध्ये निर्माण 
झालेल्या अनेक साधुसंतांनी वैदिक धर्मावर वेग- 
वेगळ्या बाजूंनी हल्ले केले आहेत. त्या सर्वांचा 
आढावा प्रस्तुत लेखात घेणे शक्‍य नाही. म्हणून 
फक्त ज्ञानेश्‍वरमहाराजांनी केलेल्या हल्ल्याची एक- 
दोन उदाहरणे येथे देत आहे. पूर्वमीमांसकां विषयी 
लिहिताना ज्ञानेश्‍वरीमध्ये ज्ञानेशश्‍वरमहा राज म्हणतात, 

परि ते ऐसी देखा । जैशा खांडुनिया शाखा । 

मग तयाचिया बुड्‌खा । कुंप कीजे ॥ 

का बाहु तोडोनि पचविजे । मग भुकेची पीडा 
, राखिजे ॥ 

तैसी हिसाचि करूनि अहिसा । निफजविजे हा 

ऐसा । 

प पूर्वमीमांसा । निर्णो केला | 

पेरिजे नुसधी हिंसा । तेथ उगवैल काय अहिसा | 

परि नवल बापा धिंवसा । या याज्ञिकांचा ॥ 


शद 


ज्ञानेश्वरांनी यज्ञीय हिसेवर केलेली ही टीका'* आणि 
ार्वाकांनी केलेली टीका वेगळया प्रकारची नाही. 
याचा अथं असा नव्हे, की ज्ञानेश्‍वर हे पुणंपणे 
चार्वाकच होते. चार्वाकांनी पेरलेली बंडाची बीजे 
भारतीय संस्कृतीमध्ये वेगवेगळ्या रूपांनी अवतरली 
माहेत. प्रत्येकवेळी त्यांना चार्वाक हे नाव असेलच, 
भसे नाही. 


तामिळनाडूमध्ये लोकायत 


दक्षिणेतील तामिळनाडूमध्ये इ. स. पूर्व ६ व्या 
दातकापासूनच लोकायतदशंनाचा मोठा प्रभाव 
असल्याचे एन्‌. वनममलाय यांनी दाखवून दिले 
आहे. नीलकेशी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ए. चक्र- 
वर्ती नयनार यांनी या दृष्टीने एक महृत्त्वाचा पुरावा 
दिला आहे. उत्तरेतील नालंदा येथून कोशितिल्ल 
नावाचा एक ब्राह्मण भूतवाद शिकण्यासाठी दक्षिणेत 
आला होता, असे त्यांनी म्हटले आहे. एन्‌ वतममलाय 
या बाबतीत पुढे म्हणतात, “ (01 8]त'5एका' 
७१७1७, (10पष्टा) 1101800118 उ8111, 8१- 
प्रपां 18 1118; भूतवाद 0! लोकायत ७88 ६8ए७ 
उप रिट 8०्पॉयर 3२ 060 ट्राय 
उ. 6. ह्यावे 880 8ठो0018 खे फिळ्पष्टा४ 
8008060 छठ0०181'8 ती'00॥ ॥॥6 01001, 

108व्हीणय धिळा8781 888077 हात 6९. 
1४७१७11897 8180 8010016 ॥]॥8 लोकायत 
ज़88 010 0 110 0९81116081, ४786118 01 
७०१४ 71०४816111 7 110 800 


आधुनिक काळ 

आधुनिक काळात पाइचात्त्य संस्कृतीशी निक- 
टचा संबंध आल्यानंतर भारतामध्ये अनेक धामिक 
व सामाजिक आंदोलने निर्माण झाली. राजा 
राममोहन रॉय, महात्मा फुले, आमरकर इत्यादींनी 
भारतीय संस्कृतीमधीळ अन्यायकारक रूढींवर 
कठोर प्रहार करून नवीन मूल्ये प्रस्थापित केली. 
विचारस्वातंत्र्य, बुद्धिप्रामाण्य, स्त्रीपुर्षसमानता, 
चातुवेण्यं व जातिभेद यांना विरोध, ऐहिकता, दैव- 
बादाला विरोध करून प्रयत्नवादाला दिलेले प्राधान्य 
इ. अनेक मूल्यांचा येथे निर्देश करता येईल. चार्वा- 
कांनी याच मूल्यांच्या प्रतिष्ठापनेसाठी भाटापिटा 
केला होता. आज त्या मूल्यांना मान्यता प्राप्त झाली 


नवभारत 


जून, १९८१ 


आहे आणि भाज ती मूल्ये चार्वाकांच्या नावाने 
मांडली जात नाहीत, हे जरी खरे असले तरी एका 
दृष्टीने हा चार्वाकांचाच अप्रत्यक्ष विजय आहे. हे 
नाकारता येत नाही. 

लोकायतदशंनाविषयी मळा जे काही नवीन 
मांडावयाचे होते, त्यांपेकी काही प्रमुख मृद्दे मी या 
लेखमालेत मांडले आहेत. लोकायतांच्या प्रमाण 
विचारावरही मला काही नवीन मुद्दे मांडावयाचे 
आहेत, परंतु ते प्रस्तुत लेखमालेत न मांडता पुन्हा 
केव्हा तरी स्वतंत्रपणे मांडावेत, असे योजिले आहे. 
समारोप व आवाहन 

या लेखाबरोबरच लोकायतदक्षंनावरची प्रस्तुत 
लेखमाला समाप्त होत आहे. अर्थात, माझ्या दृष्टीने 
£ लोकायत ? हा विषय मात्र समाप्त होत नाही. 
कारण, तो माक्षा भायुष्यभरचा सोबती आहे. 
* नवभारत 'ने ही लेखमाला प्रसिद्ध केली, याबद्दल 
मी ' नवभारत 'चा अतीव करणी आहे. श्री. ग. 
वि. बोंडाळे, डॉ. स. ह. देशपांडे आणि डॉ. नी. 
र. वर्‍हाडपांडे या अभ्यासकांनी माझ्या काही 
छेखांवर प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या, याबद्दल मी 
त्या सर्वांचा मनःपुर्वक आभारी आहे. वैचारिक 
मतभंद व्यक्त करणारा मनुष्य हा प्रकाशदान करणारा 
मित्र असतो, अशी माझी नेहमीची भमिका आहे. 
या विचारवंतांनी व्यक्‍त केलेल्या विचारांचा परार्‌ 
मशे मी तीन-चार महिन्यांनंतर एकत्रित घेणार 
आहे. म्हणूनच या क्षेत्रातील अभ्यासकांना मी येथे 
एक नम्र भावाहून करीत आहे. या लेखमालेत मी 
व्यक्त केलेल्या मतांवर त्यांनो आपले परखड अभि- 
प्राय व्यक्त करावेत, अशी माझी इच्छा आहे. 
तोन-चार महिने अज्ञा अभिप्रायांची वाट पाहून 
मग मी आलेल्या सर्वे अभिप्रायांचा एकत्र परामश 
घेईन, कोणी प्रबळ पुरावे देऊन माझी मते खोडून 
काढली तर आपल्या भूमिकेचा पुनविचार करावयास 
मी सदैव सिद्ध आहे. भातापर्यंत व्यक्‍त झालेल्या 
प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या असल्या तरी पुरेशा नाहीत, 
अशी एक खंत मनात आहे. बृहस्पतीच्या पत्नीचे 
अपहुरण, प्रल्हाद, अश्विनीकुमार, असुर, अथवंवेद, 
कोटिल्य, अहिसा, सिंधु-संस्कृती, पूजा, कली इत्यादीं- 
बरोबर लोकायतदद्वांनाचा संबंध दाखविणारे माझ्षे 
बरेचसे विवेचन नवीन आहे, अशी माझी समजूत 


अनुक्रमणिका 


लोकायतददीन : सिंघुसंस्कती ते विसावे शतक ३७ 


आहे. क्रग्वेदाच्या एका सूक्‍ताचा मी वेगळा अर्थही अशी त्यांना नम्र विनंती करून मी हो लेखमाला 
लावला आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांनी माझ्या या समाप्त करीत आहे. 
बाबतीतील विविध मतांची भग्निपरीक्षा करावी, ( समाप्त ) 


संदर्भ 

. कोटिलीय अथंक्ास्त्र १.२.४,५ 

. हिंदुधर्म : इतिहास भाणि आहय, पृ. ४६ 

, ७30एा, एण. इ क एग 1956, 7. 234 
हिंदुधमे : इतिहास आणि आशय, पृ. ५२ 

, झळ 8ऱर्‍ड0पा3 ० गगतोंद्वया 1110801117, पू. १२७ 
मज्झिम निकाय, भूमिका 

कित्ता, पृ. १२८ 

. कित्ता, पृ. १३० 


. कित्ता पृ. १३५ 
, गृ॥७ 800१ ातद्राषट्र& डिप, 10070१०101, 0. ह एा, 


११. श्री. मल्लिपेंगसूरिप्रणीत स्याद्वादमळ्जरी, हिंदी अनुवाद, पू. ४४४ 
१२. महाभारत (गीता प्रेस ), शांतिपर्व ३३६.३ 


१३. भगवद्गीता (२.७ वरील विवेचन 
पृ॥०॥0१8 0० ॥8601818 १110] प 138719 ७) ॥8ा'€ 


-५५७ :० :७ 


-< 


दी 


->><**टपणणा 


षा त्ता पत्त पत्त पतत णत णता यतन तान व्ह पा यत्ता पल्ला लप यज्ताणची 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 


(नवी दिल्ली )चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षेदिक संस्कृतीचा विकास 


पू, ६००] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती) [किंमत ३० रु. 


छखक-- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 


क रज 
कारक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


७ ४५... अ. वि स्ट ळा जट सन च “20. <<. चळ 2. <&>:22>. - “22%. >: ४) 


ग्रंथ-परीक्षणं 


“ पाण्यावरची अक्षरे ? ( समीक्षा ) : गंगाधर गाडगीळ; सुविचार प्रकादन मंडळ, पुणें 


३०; पृष्ठे १६२; मूल्य २० रुपये. 


*खडक आणि पाणी या गाडगीळांच्या पहिल्या 
समीक्षालेखानंतरचा “ पाण्यावरची अक्षरे ! हा दुसरा 
संग्रह. त्याच्या नावासंबंधी त्यांनी प्रस्तावनेत म्हटले 
आहे की, “खडक आणि पाणी ' हे नाव देताना 
साहित्याविषयी काही लिहिणं हे खडक फोडण्या- 
सारखं अवघड असतं, अज्ली आपल्या मनात तौब्र 
जाणीव होती; आणि साहित्याचं रसग्रहण करणं हे 
वाहतं पाणी ओंजळीत पकडण्याच्या प्रयत्नासारखं 
असतं. पण “ पाण्यावरची अक्षरे ' वाचून संपवल्यावर 
साहित्याचं वाहतं पाणी त्यांच्या ओंजळीतुन फार 
गळून गेलेले नाही याची खात्री पटते, किंबहुना 
त्यांनी ते लील्या पकडलं आहे असेच वाटते. 

* खडक आणि पाणी " प्रमाणेच याही पुस्तकात 
५ तत्त्वचर्चा ', “ आत्मनिवेदन ' आणि ' रसग्रहण 
आणि समीक्षा ' असे तीन विभाग आहेत. पहिल्या 
विभागात लघुकथा, ललितनिबंध आणि कादंबरी, 
विनोदी साहित्याचे कलात्मक मूल्य, काव्य : सव श्रेष्ठ 
वाडू्मयप्रकार ?, गोमंतकाची अस्मिता आणि तिचा 
साहित्यातील आविष्कार था लेखांचा समावेश आहे. 
आत्मनिवेदन या विभागात गाडगीळांनी आपली 
लेखक म्हणून झालेली घडण, स्पष्ट केली माहे. यातील 
* दुदेम्य' आणि “ सातासमुद्रांपलिकडे ' हे दोन 
लेख खरे तर ' तत्त्वचचे ' च्या विभागात घालण्या- 
इतके महत्त्वाचे आहेत. सो. विजया राजाध्यक्ष 
यांनी गाडगीळांची घेतलेली मुलाखत त्यांच्या 
व्यक्‍तित्वावर व विचारांवर फार चांगला प्रकाश 
टाकते. * रसग्रहण आणि समीक्षा ' मध्ये ' वॉर 
आणि पीस ची दोन रसग्रहणे, टिळकचरित्रकार 
केळकर, केशवसुत, आणि हरिभाऊंची सदाशिवपेठ 
इत्यादींचा समावेश आहे. 

गाडगीळांचे समीक्षालेखन रूढ मराठी समीक्षे- 
हन वेगळे आहे. त्यात विशेष म्हणजे पांडित्याचा 


अभाव आहे. इंग्रजी अवतरणांचा खच नाही की, 
विद्दत्तेचे प्रदशंनही नाही. शिवाय त्यांनी कोण- 
त्याच एका समीक्षापद्धतीला स्वतःला बांधून घेत- 
लेळे नाही. त्यामुळे मुक्‍तमनाने साहित्याचे रसग्रहण 
आणि तत्त्वचर्चा करतांना ते जसे आढळतात, तसेच 
एक प्रकारचा घणाघाती स्पष्टपणाही त्यांच्यात 
आहे. आपल्याला जे वाटते ते कुणाचीही पर्वा न 
करता ते स्पष्टपणे सांगून टाकतात, अर्थात तशी 
त्यांची मते ठाम आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या टीका- 
लेखनातुन काहीशी आग्रही भूमिका ते घेताना 
दिसतात. पण हा आग्रहीपणा त्यांच्या पृवंग्रहांतून 
न येता त्यांच्या आत्मविदवासातून आला आहे हेही 
लक्षात येते. 
आणखी एका दृष्टीने त्यांची टीका मराठीत तरी 
वेगळी उमटून दिसते. ती एका स्जनझ्लील टीका- 
काराची टीका आहे. मराठीत विविध साहित्यप्रका- 
रांत गाडगीळांनी जेवढे प्रयोग केले, तेवढे क्वचितच 
कुणी केले असतील. त्यांच्यात सतत जाग्या असलेल्या 
संवेदनाक्षम समीक्षकाचे दक्षंन त्यांच्या ललित व 
समीक्षात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या लेखनांत नेहमीच 
होते. या दृष्टीने ' दुर्दम्य ' आणि * सातासमुद्रांपलि- 
कडे या लेखांतील त्यांच्या प्रयोगांचे व विचारांचे 
महत्त्व खूपच मोठे आहे. दुदैवाने गाडगीळांचे लेखन 
मराठी समीक्षकांकडून दुलंक्षिळे गेलेले भाहे, वा 
त्याबद्दल गैरसमजही निर्माण केले गेलेले दिसतात. 
पण काही मोजके लेखक सोडले, तर अशी सर्जनशील 
टीका इंग्रजीत बरीच असली तरी मराठीत ती दुमिळ 
आहे. या दृष्टीने * खडक आणि माती', * साहित्याचे 
मतिदुच? 7 ' खाडिलर्करांची तीन नाटके? आणि आता 
पाण्यावरची अक्षरे ' या त्यांच्या पुस्तकांकडे आता 
तरी मराठी समीक्षकांचे लक्ष जाईल अशी आज्ञा 
वाटते, आणखी एक गोष्ट खरे म्हणजे सांगण्याची 


प्रंथपरीक्षण 


गरज नाहीं, पॅणं सांगावीशी वाटते. आणि ती म्हणजे 
गाडगीळ आपली टीका सुबोध मराठीतच लिहितात. 
विश्षेषतः सौंदर्यशास्त्र मराठीत आल्यापासून अतेक 
ढीकाकारांची टीका ही मराठीतच लिहिली जात 
आहे ना, हे पुनःपुन्हा तपासुन पाहण्याचा जबर मोह 
होतो, म्हणून गाडगीळांच्या सुबोध मराठी समीक्षेचे 
मोल अधिकच वाटते ! 

' आत्मनिवेदना'तील विजया राजाध्यक्ष यांनी 
घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीतून गाडगीळांची लेखक 
म्हणून जडणघडण समजते. त्यांचे टीकालेखन नव- 
कथेसंबंधी वादविवाद सुरू झाल्यावर प्रतिक्रिया 
म्हणून सुरू झाले असले, तरी केवळ ते समथन 
नव्हते. लेखक म्हणून आपण नक्की काय करतो 
याचाही तो शोध होता. साहित्यातील प्रयोगांच्या 
कुतुहलातून ते सुरू झाले, आणि विष्लेषण व रस- 
ग्रहूण अश्या दोन्हींचाही त्यात समावेश आहे. या दोन 
भूमिकांत तसा विरोध नाही, असे त्यांनी म्हटले 
आहे. 0011081] ७०1४ तुन (जी गाडगीळांना 
भावष्यक वाटते) त्यांचे समीक्षा लेखन सुरू झाल्या- 
मुळे ते मराठी तरी वेगळे झाले. मात्र टीकालेखन 
सोपे असते, निमिती करणे अवघड आहे; निमितीत 
जे धरिळ असते, जे अपार स्वातंत्र्य उपभोगायला 
मिळते, त्यातील आनंद त्यांना वेगळाच वाटतो. 
मराठीत टीकालेखक व ललितलेखक अशी दुहेरी 
भूमिका बजांवणारे जे मोजके लेखक आढळतात, 
त्यांत त्यांना श्रीपाद कृष्ण, ना. सी. फडके व नंतर 
मर्ढेकर हेच दिसतात. साहित्याच्या 1081001808 
मध्ये नेहमीच जे काही धुक्यातले भाग असतात 
ते सर्जनशील लेखकालाच पकडता येतात, कोण- 
तीही वाड्मयीन कलाकृती भाषा, बळ, रचना इ. 
अनेक घटकांचा पुनविचार करायला लावते. तो 
करणे 00४७1४० ७7061 ला जेवढे जमते, तेवढे 
नुसत्या टीकाकाराला जमणार नाही. मराठीत असे 
नुसते टीकाकारच अधिक आहेत असे गाडगीळांनी 
आपल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. 

गाडगीळांची ही मुलाखत त्यांच्या आणखी काही 
मतांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. ' 11108(य0 
मी ७७७ ७७४ए१ त्यांना पटतच नाही. दलित 
साहित्याची इतरांना अस्पृश्य ठरविणारी नवी 
अस्पृश्यताही त्यांना मान्य नाही. आजची कथा 


२९ 


त्यांना फार पुढे गेली आहे, असे वाटत नाही. 
सोफिस्टिकेशनची रोगट होस तिच्यात निर्माण झाली 
आहे, काही लेखकांचे अतिरिक्‍त कोतुक झाले 
आहे, काही दुलेक्षित राहिले आहेत हे त्यांनी 
( कोणी सांगत नाही म्हणूनच की काय ) ठासुन 
सांगितले आहे. कथेत जी. ए. कुलकर्णी यांनी नव- 
कथेने जितके नवे व वेगळे केले तसे केलेले नाही 
असे त्यांना वाटते. सरकारी पारितोषिके, माक्‍सं- 
वाद, साहित्य संमेलने, दिवाळी अंक, भाषांतरे; 
संगीत नाटक इ. अनेक विषयांवरील गाडगीळांची 
मते वाचण्यासारखी आहेत. 

* आजचे मराठी साहित्य ' आणि “ गोमांतकाची 
अस्मिता आणि तिचा साहित्यातील आविष्कार ' हे 
भनुक्रमे एका परिसंवादात वाचलेला निबंध आणि 
गोव्यातील गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाच्या सुवण 
महोत्सवानिमित्त केलेली भाषणे आहेत. पहिल्यात 
मराठी वाड्‌ंमयाच्या आजच्या स्थितीचे रेखाटलेले 
चित्र भेदक आहे. आज वाड्‌मयाचे वाढते व्यावसा- 
यिकीकरण होत असताना (पण तेही पुरेसे नाही) 
मराठी वाडूमयात हिंसाचार, लैंगिक विकृती यांचे 
बटबटीत चित्रण होत असुन त्यातही अनिष्ट म्हणजे 
त्यालाच चुकीने अस्सल वाडमय म्हणून समजण्याची 
चूक होत आहे, ही गाडगीळांनी दाखवून दिलेली 
परिस्थिती खरोखरच भयावह आहे. सामान्य ऐति- 
हासिक व चरित्रात्मक कादंबऱ्यांना आलेला पूर, 
नकारात्मक भूमिकेतुन उभे राहिलेले पण श्रेष्ठ 
साहित्यकृतीचा संपुण अभाव असलेले दलित साहित्य, 
भ्रमनिरास आणि वैफल्य यांची समाजात व 
लेखकांत फार मोठ्या प्रमाणात पसरलेली जाणीव, 
याच्या जोडीला भडकपणा, भावनातिरेक, अइलीलता 
आणि संवेदनाक्षमतेचा अभाव असलेले खोटे लिखाण 
अस्सल मालाचे मुखवटे घालून मिरवत असून तथा- 
कथित समजदार टीकाकारांच्याही ते ध्यानात येत 
नाही, किवा ते मोन स्वीकारण्याचा धूतेपणा दाख- 
वीतात किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे प्रवाहाबरोबर 
बहात जाताना दिसतात असे गाडगीळांनी म्हटले 
आहे. या साहित्यातील लेंगिकतेवरील भर वाड्मयीन 
अभिरुची बिघडविण्याला कारणीभूत होत आहे हा 
त्यांचा निष्कषेही कोणाही विचारी माणसाला पट- 
ण्यासारखाच आहे. 


अनुक्रमणिका 


1४० 


या लैंगिकता व हिंसाचाराच्या लाटेबरोबरच 
ज्याला * अस्तित्ववादी ' वाडमय असे म्हटले जाते, 
ते ललितलेखनही एका प्रामाणिक भ्रमाचे बळी कसे 
आहे, आणि त्याबाबत काही नामांकित तथाकथित 
टीकाकारांची कशी फसगत झाली आहे हेही गाड- 
गीळांनी पुढे दाखवून दिले आहे. चरित्रात्मक व 
ऐतिहासिक कादंबऱ्यांचे भरपूर पीक आले असूनही 
या प्रकारात लक्षणीय साहित्यगुण असलेली जवळ 
जवळ एकही कृती नाही. उलट सत्याचा सहेतुक 
व निष्ठुर विपर्यास या जोडीला ही माणसे व त्यांनी 
निर्माण केलेला इतिहास समजून घेण्याची लेखकांतली 
अपात्रताच गाडगीळांना दिसते. गाडगीळांचे आणखी 
एक विधान येथे महत्त्वाचे -आहे. ते म्हणजे नव- 
साहित्याने जसे भूतकाळापासून एक वेगळें वळण 
घेतले, तसे या नव्या लाटेने घेतलेले दिसत नाही. 
तरीही शेलीच्या बाबतीत मात्र आजच्या साहित्याने 
बरेचसे गमावलेले असले, तरी काहीसे कमावलेले 
आहे हे गाडगीळांना मान्य आहे. पण त्याचबरोबर 
न-साहित्य साहित्य म्हणून लिहिण्याचा एका मर्यादे- 
पलीकडचा प्रयत्त आत्मवंचना करणारा ठरतो, 
आणि एका शुंडशाहीने केलेली वाड्मयीन छळवणूक 
यामुळे वाड्मयीन निर्मितीचा मूलाधार जे व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्य तेच धोक्यात आणणारी ही रोगट प्रवृत्ती 
त्यांना अस्वस्थ करते. गाडगीळांनी घेतलेला गेल्या 
दशकातील मराठी साहित्याचा आढावा अनेक 
दृष्टींनी विचारांना चालना देणारा झाला आहे. 
शिन गोमंतकाची अस्मिता ? या भाषणातही गाड- 
गीळांनी प्रादेशिकतेचा वेगळा विचार केला आहे. 
“ प्रादेशिकता : एक वेगळे वाड्मयीन मूल्य? ' या 
त्यांच्या एका लेखाच्या संदर्भात तो वाचता येण्या- 
सारखा आहे. प्रादेशिकता म्हणजेच सर्वस्व 
समजणाऱ्या काही लेखकांच्या व टीकाकारांच्या 
डोळयांत त्यामुळे भरपुर अंजन पडावे. बोलीभाषेत 
लिहिल्यामुळे साहित्यात आपोआप जिवंतपणा येतो, 
ही समजूत चुकीची आहे असे सांगून त्यांनी पुढे 
म्हटले आहे को, प्रादेशिकत्वापेक्षाही आपल्या 
स्वत्वानुसार लिहिणे अधिक महृत्त्वाचे आहे. बोली- 
भाषेचा उपयोग जेव्हा हाडाचा कलावंत करतो, 
तेव्हाच खर्‍या अर्थाने तिच्या द्वारे प्रदेशाचं अंतरंग 
व्यक्‍त होते. दुसरे म्हणजे परिस्थिती आणि पृ्वसंस्कार 


नवभारत 


जून, १९८१ 


यांनी केलेली मनाची घडण म्हणजे मनोवृत्तीची 
प्रादेशिकता हा प्रादेशिकत्वाचा एक वेगळा अथं 
गाडगीळांनी येथे सुचविलेला आहे. त्या दृष्टीने 
प्रादेशिकत्वाच्या जुन्या कल्पनांची जळमटे दूर 
व्हायला मदत होण्यासारखी आहे. अलीकडच्या काही 
ग्रामीण लेखकांनी बोलीभाषेला जे स्वतंत्र मूल्य 
देण्याचा अट्टाहास चालविला आहे, तो किती चुकीचा 
आहे हे त्यामुळे कळून यावे. 

* दुदेम्य - लेखकाची भूमिका ' हा गाडगीळांचा या 
पुस्तकातील एक महत्त्वाचा लेख. चरित्र कादंबरीच्या 
त्यांच्या व मराठी टीकाकारांच्या कल्पनांमध्ये फार 
अंतर असल्याने ' दुदेम्य 'वर टीका झाली. पण 
आपण जे केले नाही, किंबहुना आपणास जे कराव- 
याचेच नव्हते ते केले नाही म्हणून टीकाकारांनी 
आपल्यावर झोड उठविली अशी त्यांची तक्रार आहे. 
आणि त्यांनी टीकाकारांच्या विपयंस्त व खोट्या 
कल्पनांचा खरपुस समाचार घेतला आहे. 
मराठीत गेल्या काही वर्षांत ऐतिहासिक व चरित्र- 
विषयक कादंबऱ्यांचा महापुर आला. पण त्यातून 
चरित्र, इतिहास, व पुराणे यांच्या कंटाळवाण्या 
पुनर्लेंखनाखेरीज दुसरे काहीच हातो लागले नाही. 
चरित्रविषयक कादंबर्‍्यांतून तर चारित्र्यहनन 
आणि विपर्यास हेच दिसते ही वस्तुस्थिती आहे. 
गाडगीळांना असे विपयंस्त चित्रण हे पावित्र्य 
व सांस्कृतिक मूल्य या दृष्टीने व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य व 
लेखनस्वातंत्र्य या मूल्यांशी प्रतारणा करणारे वाटते. 
त्यातुन घड चरित्रात्मक नाही कौ, धड काल्पनिक 
नाही असे काही तरी निर्माण होते. बालगंधर्वांवर 
कादंबरी बेतायची, पण तिच्या नायकाला बालगंधवं 
म्हणायचं नाही, किवा महर्षी कर्व्यांर नाटक 
लिहायचं, पण नायक म्हणजे महर्षी कवे हे मान्य 
करायचं ताही असा चमत्कारिक आडमागंही गाड- 
गीळांना अमान्य आहे. नायकाला जर दंतकथेचं 
स्वरूप काळाच्या ओघात प्राप्त झालेलं नसेल, तर 
आनंदीबाई जोशी व लो. टिळक यांच्या जीवनावर 
कादंबरी लिहिताना लेखकाला तसं स्वातंत्र्य घेण्याची 
आवश्यकता नाही व तसा अधिकारही नाही, 
हा गाडगीळांचा आग्रह अनेकांनी आपल्या चरित्र- 
नायकाचे चारित्र्यहनन व विपर्यास केल्याचे दिसुन 
आल्यावर चुकीचा वाटत नाही. गाडगीळांनी 


अनुक्रमणिका 


ग्रथपरीक्षण 


* दुदुम्य ' लिहिताना तिचं चरित्रविषयक स्वरूप 
जसं मुद्दाम अधोरेखित केलं, तसंच ज्याला आधार 
नाही असा केवळ काल्पनिक भागही घातला नाही. 
कारण चरित्र-कादंवरी ही चरित्र व॒ कलाकृती 
अशा दोन वेगळ्या भूमिकांचा संकर आहे हे 
गाडगीळांचे विधान महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी त्यांनी 
जे प्रत्यक्ष घडले त्याच्याच आधारे कादंबरी लिहा- 
यची हे बंधन स्वतःवर घालून घेतले, इतकेच नव्हे, 
तर तिची शेली टिळकांच्या शेंलीशी व तत्कालीन 
मराठी भाषेशी जुळवून घेतली. टिळकांचे व्यक्तिमत्त्व 
हा कादंबरीचा केंद्रविदू करून ते त्यांच्या परस्पर- 
विरुद्ध विशेषांसहित जिवंतपणे साकार करण्याची 
त्यांची भूमिका होती. दुर्दम्य हे चरित्रच भासावे 
अज्ञा स्वरूपात तिचे तिवेदत करीत असताना 
* हे चरित्र म्हणजे अगदी कादंबरीच आहे" 
असा दुहेरी संस्कार वाचकांवर करण्यात गाडगीळ 
खूपच यशस्वी झाले आहेत. या संदर्भात गाडगीळांना 
कुतूहल म्हणून एकच विचारावेसे वाटते ते म्हणजे 
मग लेखकाने स्वातंत्र्य घेतले ते कशा प्रकारचे? "या 
कादंबरीत काल्पनिक प्रसंग अनेक आहेत; परंतु केवळ 
काल्पनिक असा भाग. या कादंबरीत नाही ' या 
गाडगीळांच्या विधानाचा अर्थ काय ? आणि 
हैलीबावतही त्यांनी कादंबरीचे निवेदन टिळकांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाला व लेखनशैलीला अनुरूप असे साधे 
आणि कालान्‌सारी केले असेही ते म्हणतात. यावर 
एक प्रश्‍न मनात उभा राहतो की, या कादंबरीचं 
निवेदन नक्‍की कोण करतो? टिळकांचा समकालीन 
कौ उत्तरकालीन ? आणि टिळक स्वत:च निवेदन 
करते, तर ते त्यांच्या व्यक्तित्वाशी व शैलीशी जुळवून 
घेणं योग्यच होत. पण दुर्देम्य लिहिताना प्रसंगांची 
तारीखवार माहिती देणे, पुढे काय होणार याची वाच- 
कांना माहिती आहे असे गृहित घरणारी विधाने करणे 
यावरून टिळकांच्या नंतरच्या काळातील कोणीतरी 
ते निवेदन करीत आहे. असे वाटते. मंग टिळक व 
तत्कालीन कालाशी शेली जमवून घेण्याचे प्रयोजन 
लक्षात येत नाही. कदाचित यामुळेच टीकाकारांना 
वदुददेम्य? काहीशी नीरस व कोरडी तर वाटली नसेल! 
हे असे काही प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिले, तरी ' दुर्दम्य ' 
ही मराठीतील एकमेव चरित्रात्मक कादंबरी आहे 
असा. दावा करण्याचा गाडगीळांना जो मोह होतो, 
न. भा. ६ 


४१ 


त्याचा गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे. 

“* सातासमुद्रापलीकडे ' या लेखात प्रबासवणंन या 
वाडूमयप्रकाराची मूलगामी चर्चा करून गाडगीळांनी 
प्रवासवणनपर लेखनाचा साचा कसा बदलता येतो 
हे दाखविले आहे. विशेषतः त्यांच्याच “ गोपुरांच्या 
प्रदेशात या पुस्तकापेक्षा ' सातासमुद्रापलीकडे 
मध्ये अनुभवांना इतिहास, संस्कृती, कथा इत्यादी 
विविध आकार कसे प्राप्त झाळे याची चिकित्सा 
त्यांनी केलेली आहे. या दृंष्टीने प्रवासवर्णन या अश्‌द्ध 
वाडूमयप्रकारात शुद्ध आणि अशुद्ध यांचे मिश्रण 
करून गाडगीळांसारखा कलावंत एक वेगळी किमया 
कशी धडवितो याचे रहस्य सांगितलेले आहे. पण 
कितीही झाले, तरी प्रवासवर्णन हा प्रकारच असा 
आहे को, तो शुद्ध स्वरूपात अवतरूच शकत नाही हे 
गाडगीळांनाही मान्य व्हावे. 

* विनोदी साहित्याचे कलात्मक मूल्य ' आणि 
€ काव्य़ : एक श्रेष्ठ वाड्मयप्रकार ' हे दोन लेख 
गाडगीळांच्या काहीशा आक्रमक शेळीत लिहिले गेले 
असले, तरी त्या दोन्हींत विचारांना चालना देणारे. 
खूपच असे काही आहे. विज्षेषतः विनोदी साहित्याची 
त्यांनी केलेली चिकित्सा मूलगामी आहे. विनोदी 
साहित्याला ' वॉर अँन्ड पीस ? किवा 'ब्रदर्स कारमा- 
झाव्ह ' सारख्या जागतिक वाड्‌मयाच्या तोडीला 
बसविता येईल काय, म्हणजेच विनोदी साहित्याला 
दुय्यम दर्जा का दिला जातो, त्यावर दर्जेदार ग्रंथ 
का लिहिले जात नाहीत असा गाडगीळांचा सवाल 
आहे. विनोदावर लिहिणं अवघड आहे असे म्हणावे, 
तर अत्यंत अवघड विषयांवर मोठमोठ्या टीका- 
कारांनी ग्रंथ लिहिले असुनही विनोदावर कुणी 
का लिहीत नाही हा गाडगोळांचा प्रश्‍न बिनतोड 
आहे. म्हणून गाडगीळांचा निष्कषं असा आहे की, 
विनोदात तसे सामथ्येच नाही. याचे कारण असे की, 
ते वाचताना खऱ्या अर्थानं आपण तादात्म्य पाव 
शकत नाही; त्यात आपल्या तीब्र भावना गुंतू 
शकत नाहीत. ते जग तसे टुटूपुटीचे आणि त्या 
अर्थाने रक्‍तहीनच आहे. विनोदी साहित्यातील 
घटना अगर अनुभव हे खरे नसून केवळ विनोद- 
निमितीचे निमित्त अससात, विसंगती हा विनोदाचा 
आत्मा आहे हेही अ्धसत्यच आहे. कारण सगळ्याच 
विपंगती हास्य़रकारक नसतात. त्यामुळे साहित्या- 


७२ 


पासून ज्या विशिष्ट आनंदाची आपण अपेक्षा करतो, 
तोच मुळी येथे अल्प प्रमाणात मिळाल्यामुळे कळत- 
नकळत, उघडपणे वा अप्रत्यक्षपणे विनोदी साहित्य 
£ वॉर अँड पीस * किवा 'महाभारता बरोबर वसविले 
जात नाही. याला अपवाद म्हणजे 'चिमणरावाचं जग' 
आणि “स्मृतिचित्रे'. पण त्यांचे स्वरूप संपुर्ण विनोदी 
नाही हे गाडगीळांनीच दाखवून दिले आहे. त्याच- 
बरोबर हास्य आणि अथंपूर्णता यांचे विशिष्ट 
प्रमाण चुकले की, त्यात विरोध निर्माण होतो हे 
त्यांनी पु. ल. देशपांड्यांच्य़ा ' बटाट्याच्या चाळी'चे 
अखेरचं धितन सुरू झाले कौ विनोद संपतो व 
चिंतन फक्त राहते, यावरून स्पष्ट केलं आहे. विनोदी 
साहित्यातील अनुभवाचे स्थूल आकार, त्यांची 
सुलभ प्रतीतीक्षमता आणि गुंतागुंतीचा अभाव 
हेही विनोदाला श्रेष्ठ स्थान देण्याच्या आड येतात. 
या विनोंदाच्या मर्यादा सांगताना ते निर्दोष आहे 
म्हणून नव्हे, तर विषयाकडं लक्ष वेधावं म्हणून 
भापण हा खटाटोप केला आहे असे त्यांनी म्हटले 
आहे. पण तसे म्ह्टले तर कादंबरी, महाकाव्य व 
नाटक सोडले, तर इतर छोट्या वाडूमयप्रकारांना 
श्रेष्ठ जागतिक वाडूमयात कुठे स्थान आहे असे 
गाडगीळांना विचारता येईल. लघुकथेवर तरी कुठे 
ग्रंथ लिहिले जातात ? अनुभवाची सलगता हे तर 
श्रेष्ठ साहित्याचे गमक नसेल ? गाडगीळांनी दिलेली 
टॉल्स्टॉयू, डोस्टोव्हस्की ही उदाहरणे हेच सुचवित 
नाहीत काय ? दुसरे असे की, जीवतातील केवळ 
विसंगती वेगळी काढून तिचे वेगळे चित्रण विनोदी 
लेखक करतो, त्यामुळेच ते जग लुट्पुटूचे होत असावे. 
जिथे जीवनातून विसंगती वेगळी काढली जात नाही 
( चिमणराव, स्मृतिचित्रे ), तिथे तो विनोद श्रेष्ठ 
वाटतो. आजच्या मराठी विनोदी (! ) साहित्याची 
हीच तर फार मोठी शोकांतिका आहे ! पण तरीही 
एक प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो; आणि तो म्हणजे 
मापण विनोदी साहित्याकडे पुनःपुन्हा का वळतो ? 
विनोदाप्रमाणेच काव्य हाही गाडगीळांना एक 
श्रेष्ठ तर राहू द्याच, पण दुर्परम वाड्मयप्रकार 
वाटतो. साहित्य हे समाजजीवनाचे प्रतिबिब असते 
असा सरधोपट सिद्धांत मान्य न करताही साहित्य 
व तत्कालीन समाजजीवन यांचे एक गुंतागुंतीचे 
नाते असते. असे . गाडगीळ मानतात, पण एखाद्या 


नवभारत 


जून, १९८१ 


कालखंडाच्या प्रेरणा, प्रश्‍न, वेदना अगर स्वप्ने 
काव्याच्या द्वारेच व्यक्‍त होतात हे त्यांना मान्य नाही. 
जे काव्यात साधता येते ते सवे गद्यात साधता येत 
नाही काय? काव्य आणि छंदोबद्धता यांचा एकत्र 
विचार का करायचा असे त्यांचे काही प्रश्‍न आहेत. 
पण या लेखात काही फटी राहून गेल्या आहेत. 
छंदोबद्धतेमुळे परिणामाची तोब्रता, रेखीवपणा, 
संक्षेप, मोहिनी घालणं हे कार्य काव्य साधू शकतं, 
हे ते मान्य करतात. आणि साहित्याचे व संगीताचे 
काही तरी एक नाते आहे, त्याचा योग्य प्रकारे, 
योग्य ठिकाणी आणि योग्य प्रमाणात उपयोग केला, 
तर पद्य आणि गद्य या दोहोच्याही परिणामकार- 
कतेत भर पडते, पण या नात्याचा उपयोग अर्थात 
पद्यच प्रभावीपणे करू शकते हेही त्यांना मान्य आहे. 
मात्र या ठिकाणी काव्यात्मक आशय हा गद्यात्मक 
आझयापेक्षा भिन्न कसा हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न 
त्यांनी विचारला आहे. पण तो स्वतंत्र विवेचनाचा 
विषय म्हणून सोडून दिला आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर 
त्यांनी कधी तरी जरूर द्यावे. या लेखातील गाडगी- 
ळांच्या विधानांत काही फटी आहेत असे जे म्हटले, 
त्यात असे विचारता येईल की, काव्यात जे साधते ते 
सगळं गद्यात साधता येते हे पूर्णांशाने खरे आहेकाय ? 
वालकवींचे नादमाधुर्य गद्याला कधी तरी साधता 
येईल का? आणि काव्य म्हणजे गाडगीळ केवळ 
स्फुट काढ एवढाच अथे घेतात, की महाकाव्या- 
पर्यंत सगळे काव्यप्रकार त्यांना अभिप्रेत आहेत ? 
तसे असेल, तर महाकाव्ये हजारो वर्षे जो श्रेष्ठ 
आनंद देत राहिली आहेत ती का ? आपण काव्याकडे 
पुनःपुन्हा का वळतो ? या प्रश्‍नांची उत्तरे गाडगीळ 
देत नाहीत. त्यामुळे काव्य हा दुय्यम वाड्‌मयप्रकार 
आहे, अश्ली त्याची केवळ हेटाळणीच केल्यासारखी 
वाटते. 

'केशवसुत व त्यांना पडलेले, काव्यविषयक प्रश्‍न? 
या लेखात मराठीत भाजवर केशवसुतांवर झालेल्या 
पढिक व पांडित्यपूर्ण विवेचनापेक्षा वेगळे काही तरी 
वाचायला मिळते. विज्षेषतः आत्मपर कविता लिहि- 
ताना खाजगी आणि आत्मपर यांत कवीला कसा 
भेद करावा लागतो, याचे केशवसुतांच्या संदर्भातील 
विवेचन आणि एका नव्या प्रकारचे काव्य लिहिण्याची 
केशवसुतांची धडपड व त्यात त्यांना आलेले यश व 


अ्रथपरीक्षण 


अपयह यातून अनेक साहित्यविषयक प्रश्‍नांचा 
गाडगीळांनी घेतलेला मागोवा महत्त्वाचा आहे. 
तप्तेच ' लघुकथा, लघुनिबंध व कादंबरी ' या तीन 
वाड्मयप्रकारांना विभागणाऱ्या सीमारेषा कोणत्या 
हे सांगताना गाडगीळांनी आशयाच्या नाट्यरूप 
घारण करण्याला महत्त्वाचे मानले आहे. लघुकथा 
व लघुनिबंध यांतील फरक म्हणजे ज्या ललित- 
लेखनात आहय हा संपूर्णपणे नाट्यरूप धारण करतो, 
म्हणजे लेखकाच्या व्यक्तिमत्त्वापासुन अलग होतो ते 
लेखन म्हणजे लघुकथा, आणि जिथे असे होत नाही 
तो ललित निबंध असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र 
इथेही गो. वि. करंदीकरांच्या ' स्नेही ' सारखे 
ललितनिबंध किवा श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी 
यांच्या . डोहू ' मधील काही लेखन अपवाद ठरू 
शकतील असे वाटते. लघुकथा एक केंद्री तर कादं- 
बरी बहुकेंद्री असते हे गाडगीळांचे म्हणणे मान्य 
आहे. मात्र या संदर्भात मोठ्या कालखंडाचे अगर 
एका समाजाचे चित्रण करावयाचे म्हणजे भपरि- 
हाये कलाबाह्य संबंधांची चौकट उभारावी 
लागते आणि यमूचे आणि शंकरमामंजीचे पर- 
स्परांशी जे व्पवहार होतात, ते एका कलाबाह्य 
तकंक्षास्त्रानुसार व्हावे लागतात, व कादंबरीकाराला 
देखील जाणीवपुर्वक कलाबाह्य तकंशास्त्रानुसार 
झापल्या कादंबरीतल्या समाजाची अगर इतिहासाची 
रचना करावी लागते असे गाडगीळ म्हणतात. हा 
मुद्दा नीटसा स्पष्ट झालेला नाही. कलावाह्य 
संबंधांची चौकट का ? आणि कलाबाह्य तकंशास्त्र 
का? गाडगीळांनी उदाहरणे देऊन हे विवेचन केले 
असते, तर त्यांचा हा मुद्या अधिक स्पष्ट झाला 
असता. मात्र या लेखात गाडगीळांनी मांडलेल्या 
मराठी कादंबरीच्या स्वरूपासंवंधीच्या मुद्‌द्याचा मुद्दाम 
उल्लेख केला पाहिजे. मराठीच्या बाबतीत कादंबरी 
म्हणजे काय हे हरिभाऊंना उमजले होते, पण दुदे- 
वाने त्यांच्या लेखतपद्धतीतला पाल्हाळ व बोजडपणा 
काढन टाकताना मराठी लेखकांनी कादंबरीच्या 
महत्त्वाच्या गुणांना तिलांजली दिली, आणि परिणामी 
कादंबरी गणवत्तेने खुजी झाली असे गाडगीळांनी 
म्ह्ट्ले आहे. त्याहीपेक्षा पु. शि. रेगे आणि मर्ढेकर 
यांनी कादंबरीचे गुणविद्षेष समजून न घेता 
कादंबऱ्या लिहिल्या, भाणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, 


छ्रे 


पु. शि.च्या कादंबऱ्या चांगल्या आहेत असा उगीच 
गवगवा झाला; त्यामुळें कादंबरीच्या स्वरूपाबद्दलच 
गैरसमज होऊन ती चुकीच्या दिद्येने जाऊ लागली 
तर मात्र ती चिंतेची गोष्ट आहे या गाडगीळांच्या 
विधानाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. एक 
नेमाडे सोडले तर अजूनही पु. शि. रेगे यांच्या 
कादंबऱ्यां(! ) बद्दळ्चा मराठी टीकाकारांचा भया- 
नक गैरसमज कायमच आहे हे लक्षात घेता या 
विधानाचे महत्त्व पटावे. 

हरिभाऊंबद्दलही मराठी टीकाकारांत अनेक गैर- 
समज आहेत. त्यांतील प्रमुख म्हणजे त्यांची 
सदाशिव पेठ संकुचित आहे. हा. गाडगीळांनी 
“* ह्रिभाऊंची सदाशिव पेठ? या लेखात ही समजत 
चुकीची असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले आहे. 
५ सदाशिवपेठी कादंबरी ' असा हरिभाऊंचा अधि- 
क्षेप प्रथम डॉ. केतकरांनी केला आणि नंतर 
आपल्या “ सामाजिक जाणीव'वाल्या तथाकथित 
पुरोगाम्यांनी अनेकवार उगाळला. पण गाडगीळांनी 
असे दाखवून दिले आहे की, सदाशिव पेठ टीका- 
कारांना वाटते तेवढी मुळीच संकुचित नाही; आणि 
या उलट, साहित्यात सामाजिक आशय असावा असं 
म्हणणाऱ्यांनी केलेलं चित्रण तर अत्यंत तकलादू 
भाहे. हरिभाऊंची सदाशिव पेठ केवळ काल्पनिक 
नसून तत्कालीन समाजाचे ते वास्तव चित्रण आहे. 
हरिभाऊत सबंध समाजाचं दर्शन होत नाही नि त्यांना 
केवळ कुटुंबचित्रणात व स्त्रियांतच रस होता हे म्हण- 
णेही कसं अन्यायाचं आहे हे सांगताना गाडगीळांनी 
म्हटले आहे कौ, तत्कालीन समाजाची घडणच अशी 
होती की, एका कादंबरीत समग्र सामाजिक जीव- 
नाचा समावेश करण्याइतका एकसंघपणा त्या जीव- 
नातच नव्हता. अन्‌ तसे पाहिले, तर शरद्बाबू नि 
टॉलस्टॉय हेही एक प्रकारे विशिष्ट वर्गापुरतेच 
मर्यादित होते. तत्कालीन ब्राह्मणवगे श्रीमंत, सत्ता- 
धारी व शोषण करणारा होता हा गोंडस सिद्धांत 
तथाकथित माक्‍्संवादी विचारवंत मांडतात, तोही 
खोटा आहे. कारण सदाशिव पेठेतील बहुतेक 
ब्नाह्मण गरीब, नोकरी करणारे व सत्ता नसलेले 
असेच होते. मूठभर माणसे श्रीमंत व सत्ताधारी 
होती, पण हे अन्य वर्गाबाबतही खरे होते. 
आणि कोणा एका सामाजिक उपपत्तीला हरि- 


अनुक्रमणिका 


४४ 


भाऊंनी बांधून न घेतल्यामुळे हे विश्‍व मर्यादित 
न होता बहुरंगी व संपन्न झाले आहे. साहित्याच्या 
मूल्यमापनाच्या विपरित कल्पनांमुळे सदाशिव पेठच्या 
चित्रणावर संकुचित असा शिक्का मारणारे टीका- 
कारक खरे संकुचित आहेत. आणि ते इतके 
कौ, हरिभाऊंच्या उच्च कलाकृतीदेखील त्यांच्या 
डोळ्यांवरची झापडे दूर करू शकत नाहीत असे 
अखेर गाडगीळांनी म्हटले आहे. अर्थात हरि- 
भाऊंच्या काही मर्यादाही त्यांना अमान्य नाहीत. 
पण तरीही समाजशास्त्रावरील पाच-दहा पी. एच्‌ 
डी, च्या प्रबंधांना पुरेल इतका मालमसाला हरि- 
भाऊंच्या कादंबऱ्यांत आहे, या गाडगीळांच्या विधा- 
नाचा भापल्या पुरोगामी (! ) टीकाकारांनी नव्यानं 
विचार करणे जरुरीचे आहे. 


गाडगीळांच्या इतर लेखांत “ वॉर अड पीस ' 
ची दोन रसग्रहणे त्यांनी केली आहेत. आणि 
तरीही त्यांचे समाधान झालेले नाही. टॉलस्टॉयच्या 
या महान कृतीतळे काही धुक्‍्यातले भाग त्यांनी 
छान पकडले आहेत. ' टिळक चरित्रकार केळकर? 
मध्ये चरित्रकार म्हणून केळकर क्रिती मोठे आहेत 
हे त्यांनी सांगितले आहे. गाडगीळांच्या टीकालेख- 
नात केवळ सर्जनशील लेखकालाच पकडता येतील 
असे काही जरूर आहे. आणि मुख्य म्हणजे 
कुठल्याही एका मठाच्या संप्रदायाला बांधून न 
घेता आपल्याला जे वाटते ते स्पष्टपणे सांग- 
ण्याचे धैये त्यांच्याजवळ आहे. त्यांची काही मते 
कदाचित विवाद्य वाटतीलही, काही लेखांत काहीसा 
अभिनिवेश्ही जाणवेल, पण विचारांना नवी दिशा 
दाखविण्याचे काये त्यांची समीक्षा करते. त्यांच्या 
प्रयोगशील ललित लेखनाइतकोच त्यांची समीक्षाही 
त्यामुळेच हवीहवीशी वाटते. मराठीतील समी- 
क्षेची ( आणि साहित्याचीही ) बांधिलकी पा हिल्या- 
नंतर गाडगीळांसारख्या टोकाकारांची किती आव- 
इग्रकता आहे हे कळते. म्हणूनच त्यांच्या समीक्षेची 
वाट पहावीशी वाटते. 


- प्रल्हाद बडेर 


नवभारतं 


जून, १९८१ 


* संतश्रेष्ठ तुकाराम : वैकुण्ठगमन की खून?! 
- सुदाम सावरकर; साहित्यप्रभा प्रकाशन; अमरा- 
वती; १९७९; पृ. २५४; कि. ३० रु. 


वाडूमयीन-ऐतिहासिक संशोधनात - “ अस्सल 
पुरावा उपलब्ध नाही ? म्हणून सारे विद्वान जेव्हा 
हात टेकतात, तेव्हाच खरोखरी एखादा प्रश्‍न आव्हान 
होऊन बसतो आणि अशाच ठिकाणी संशोधकाच्या 
विवेकशील निणेयक्षमतेला खरे मोल येऊन जाते. 
सारारार विवेक-विचक्षणा, सूक्ष्म अभ्यास, वण्यं 
विषयांवर श्रद्धा, सत्यान्वेषणाच्या उद्दिष्टांवर निष्ठा 
असे संशोधकाच्या व्यक्‍्तित्वाचे घटक अज्ञाच ठिकाणी 
महत्त्वपूणे होऊन जातात. तुकाराम महाराजांच्या 
चरित्रसंबंधात * तुकोबारायांचे निर्याण ' - ही अशी 
एक जागा आहे. ' तुकाराम-शिवाजी-रामदास 
यांच्यामधील संबंध '- ही अशी दुसरी जागा आहे. 
* बुडविल्या वह्या ' ही अशी तिसरी जागा आहे. 
*संताळे आणि त्यांचे एकांगी जीवन? - ही चवथी 
जागा आहे, तर “ घाये देह्पात झाला? - ही अशी 
पाचवी जागा आहे. अश्या धोक्यांच्या जागांची 
चिकित्सा हा हातचलाखीचा खेळ असु शकत नाही; 
ती एक अत्यंत जबाबदारीची गोष्ट असते. कारण 
परंपरेने प्राणपणाने जपलेल्या रूढ श्रद्धा हादरवून 
टाकण्याचे सामर्थ्ये व शक्‍यता तीत अध्याहूत असते. 
निदानाच्या बिनचूकपणावर, साधनांच्या निदोषणा- 
वर आणि साध्यावरल्या निकोप श्रद्धेवर या शल्य- 
क्रियेची यशस्विता निभर असते. सदरहू ग्रंथलेखकाने 
अक्ला या धोक्यांच्या जागांची चिकित्सा करताना 
पापणी ढळू न देता, श्रद्धेच्या अवगुंठनाआड न दडता, 
विवेकाशी इमान राखल्याचे सतत जाणवत राहते. 
सल्यान्वेषणाची महती 


भाविक वारकऱ्यांच्या असंतोषाला कारण ठर- 
ठेल्या या बहुचचित ग्रंथाचे समीक्षण करण्याआधी 
त्याच्या निमितीमागच्या प्रेरणा विचारात घेणे मह- 
तत्वाचे आहे. कारण काळाच्या पडद्याआड जाऊन 
आज केवळ भाविकांच्या श्रद्धेचा अविभाज्य घटक 
बनून राहिलेल्या अशा या विषयाची पुन्हा सुरवाती- 
पासुन मांडणी व फेरतपासणी करून आजच्या 
माणसाहा फायदा काय ? झालाच तर त्याचा 


प्रेथपरीक्षण 


बुद्धिभेद होणार ! मग हा सारा प्रपंच कशासाठी ? 
लेव्वकाने या प्रश्‍नाची दोन उत्तरे दिली आहेत. एक, 
सत्यान्वेषणाला त्याचो स्वतःची अशी महत्ता आहे. 
दोन, भ्रामक कल्पनांना धक्का देईल असा बुद्धिभेद 
केल्याविता समाजाचे उत्यान साधणे शक्‍य नाही 
मणि भ्रम जोपासला तर मूळ विशुद्ध तत्त्वज्ञान 
गमावले जाते. 

लेखकाच्या मते ' पावलो पंढरी वैकुण्ठभुवन ' - 
म्हणणाऱ्या तुकोबांना कुठल्याही दूरस्थ वैकुंठाला 
जायचे नव्हते, उलट विदवच वैकुण्ठरूप करायचे 
होते, हे मूळ विशुद्ध तत्त्वज्ञान, 
आरोपाचे खंडन हे उद्दिष्ट 

या ग्रंथाच्या निमितीमागच्या प्रेरणा या अशा 
(कुठल्याही चरित्रसंशोधन ग्रंथाप्रमाणे) सत्यान्वे- 
षणाझी निगडित आहेत व वैकरुंठगमनाच्या कल्पने- 
पोटी जे अनेक खरेखोटे आरोप तुकोबांच्या व्यक्ति- 
त्वावर लादले गेलेत व ज्यांमुळे त्यांचे विशुद्ध तत्त्व- 
ज्ञान दडपले गेले ते कवच तुकोबांच्याच वेदवाणीच्या 
आधारे विच्छित्न करून टाकणे, हा लेखकाने सदरहू 
ग्रंथामागचा हेत सांगितला आहे. एकूण ग्रंथाच्या 
अभ्यासानंतर जाणवते ते हे, की लेखकाने ही भूमिका 
अ्षेरपर्यंत दृष्टिआड होऊ दिली नाही ( क्वचित 
पुनरुक्तिदोष पत्करून; क्वचितप्रसंगी पाल्हाळ लावून 
सुद्धा !) तुकोबांच्या अभंगांची विशेषतः वादग्रस्त 
अमंगांची अर्थनिर्चिती, त्यांच्या समग्र व्यक्ति- 
मत्त्वाळा यत्किचितही डोळ्यांआड होऊ न देता 
हेक्काने केली आहे तीही याच भूमिकेतून, हे कर- 
ताना मग आगम, पुराणे, उपनिषदे, वेद, संतवाड्मय, 
थिऑँसफी, बौद्धमत, साम्यवाद, इतिहास, भाषा- 
शास्त्र, धर्मशास्त्र, प्राणिशास्त्र काय वाटेल ते घुंडा- 
ळावे लागले ते धुंडाळून, प्रसंगी विरोधकांच्याही 
छावणीत शिरून, “ निफे तेवढे ' काढून आणून, 
विइलेषक-संशलेषक प्रतिभेनिश्ली सारासार विवेकाने 
आणि संतुलित निर्णयशक्तीने लेखकाने आपले मत 
मांडले आहे. 
चैकुंठगमनाचा अधिकार का ( 

या संशोधनाला प्रवृत्त करणारे दोन प्रमुख प्रश्‍न 
लेखकाला पडलेले दिसतात. एक, ज्याचा इहलोकी 
अभंगरचना करण्याचा अधिकार देखील नाकारण्यात 


अनुक्रमणिका 


४५ 


आला, त्याला एकट्यालाच ' सदेह वैकुंठगमनाचा 
सर्वोच्च' अधिकार मात्र खुशाल बहाल करण्यात 
येतो; या विसंगतीचा अर्थ काय ? 

दोन, ज्या कुटुंबांचा प्रमुख पुरुष “ सदेह वकुंठ- 
गमना ' सारखे अभूतपूर्व कार्य करून दाखवतो, त्या 
कुटुंबाला त्या भाग्यशाली घटनेनंतर महिन्याभरातच 
सर्वस्व टाकून त्या पावन भूमीतुन पळून जावे लागते, 
या विसंगतीचा अर्थ काय? 

हे दोन्ही प्रश्‍न तुकारामकालीन विशिष्ट सामा- 
जिक परिस्थितीशी व तुकोबांच्या लोकविलक्षण 
व्यक्‍तित्वाशी निगडित आहेत आणि या प्रश्‍नांच्या 
विविध पदरांची उकल करीत करीतच प्रस्तुत ग्रंथा- 
तील विवेचन गतिमान होत जाऊन अखेर एका 
विशिष्ट निष्कर्षावर जाऊन थडकलेले आढळन येते. 
या ग्रंथातील विवेचनाचा प्रपंच एकूण एकवीस 
प्रकरणांचा असला, तरी मुख्यत: ठळक चार भागां- 
मध्ये त्याची विभागणी झालेली दिसते. 

१) निर्याण प्रकरणाचा एकूण बनाव. 

२) तुकाराम व वैकुंठविचार. 

३) तुकारामाचे व्यक्तित्व, 

४) ' घापे देहपाता'चा विचार. 

मध्येच १३ वे एक प्रकरण संतश्री गुलाबराव 
महाराज माधानकर यांच्या ' वैकुंठगमनसंबद्ध १ 
कल्पनांचा विस्तारपु्वेक परामशं घेण्यासाठी खर्ची 
पडले आहे. तसेच * विद्वानांची विलक्षण तकेसष्टी ! 
हे १४ वे प्रकरण विद्ानांच्या निर्याणसंबद्ध कल्पना- 
विलासांचे संकलन करण्याच्या दृष्टीने गोवण्यात 
आले आहे. तुकाराम महाराजांचे व्यक्तित्व त्यांच्या 
समकालीनांच्या उपलब्ध साहित्याधारे उलगडन 
दाखविल्यानंता “ तुकोबांच्या आत्महत्ये संबंधीच्या 
विद्वन्मतांचा परामर्श घेणारे एक स्वतंत्र प्रकरण 
( १७ वे ) आणखी जोडण्यात आले आहे. 
: चिरेबंद बांधणी ? 

अत्यंत चिरेबंद अशी ही विभागणी करण्यामागे 
तुकोबांच्या चरित्राशी व वाडःमयीन-साक्षात्कारी 
व्यक्तित्वाशी निगडित असे महत्त्वाचे सारे पैल उल- 
गडून दाखविण्याचा हेतू उघड जाणवतो. "केवळ 
एक “सनसनीखलेज ' उपपत्ती मांडून राळ उडवि- 
ण्याचा उद्देश ग्रंथकर्त्याने डोळ्यांपुढे ठेवला 
तर ' तिर्याण प्रकरणाचा या. 8 ब“ डे 


3.1 


पाताचा थोडाफार भावबहळ विचार ' अश्या थाटात 
ग्रंथ पुरता आटोपला असता. या दुष्टीने पाहता, 
* तुकाराम महाराज - एक आकलन अश्ासारले 
एखादे शीषंक प्रस्तुत ग्रंथाला अधिक अन्वथंक ठरावे 
इतका तो संयतश्ील व संयमित शैलीत उतरला 
आहे. “खून? या झब्दाने विनाकारणच ग्रंथाबद्दल 
एक विपरित धारणा तयार होऊन सदरहू ग्रंथाच्या 
अंतरंग स्वरूपावर खरे म्हणजे अन्यायच होण्याचा 
संभव अधिक. कारण “खून ' हा शब्द आधुनिक 
मराठीने पचविला असला, तरी (कॅ. श्री. ना. 
बनहट्टी यांनी शिवकालीन भाषेत रुळलेला * वघ ! 
हा शब्द वावरला आहे- पहा- प्रस्तावना : “संत 
तुकाराम आणि त्यावरील आक्षेप ' - ले. दयानंद 
* पोतदार) त्यामागची “अमानुष विद्ध्वंसक शक्‍तींचा 
विजय - ही भावना तुकोबांच्या बाबतीत तरी 
भरतांना मानवणारी नाही. “ घाये देहपात ' कर- 
ण्याची मुभा स्वतः तुकोबाच जोवर देत नाहीत, 
तोवर साक्षात काळ देखील त्यांच्या देहास स्पर्श 
करू शकणार नाही ही तुकाराम महाराजांना अव- 
तार मानणाऱ्या भक्तांची ठाम धारणा असते. 
( लेखक स्वतः देखील ही धारणा योग्यच मानतो 
हे दिसते. उदा. पृ. ३३९ वर * काळावरी सत्ता ! 
गाजविणाऱ्या तुकोबांनी... काळाला ' घाये देह- 
पात * करण्याची मुभा दिली. पुर्वीचा संकल्प मागे 
घेऊन तुकोबांनी अधिक वाचण्याची इच्छा स्वत:च 
< संपवून टाकली !' असे साधार विवेचन करून 
स्वामी रामतीर्थांच्या संबंधीचे एक अवतरण देखील 
दिले आहे. मात्र पृष्ठ ३२० वर ह. भ. प. 
माधवबृवा यांच्या तसल्याच भूमिकेला उत्तर देताना 
* भक्तांचे देह देखील मत्ये असतात '- अक्षी 
भमिका घेऊन लेखकाने रामतीथं, चोखोबा, 
अर्जुन » गांधी यांचे दाखले दिले आहेत. वस्तुतः 
प्रश्‍नकर्त्यांला * भक्‍त ' आणि “ अवतार ' यांमध्ये 
गुणात्मक भेद अभिप्रेत आहे. याचा अधिक विचार 
करणे आवश्यक होते, * खून ' या शब्दामुळे या 
धारणेला ठेच बसते आणि ग्रंथाच्या अंतःस्वरूपा- 
बद्दल कलुषित दृष्टिकोण तयार होण्यास मदत होते. 
आता थोडक्यात या ग्रंथाचे अंत:स्वरूप पाहा- 
यला हरकत नाही. प्रकरण १ ते ७ मा तुका- 
राम महाराजांच्या निर्याणाशी निगडित समजल्या 


नवभारत 


जून, १९८१ 


गेलेल्या तोन वेगवेगळ्या अभंगसंचांचा सूक्ष्-सखोल 
अभ्यास; तुकोबांनी स्वर्गादिकांतून पाठविलेल्या 
( तथाकथित ) चार अभंगपत्रांवर प्रकाश, इतका 
भाग येतो. 

तथाकथित निर्याणपर अभंग (१५८६ ते १६०९) 
तुकारामांनी निर्याणकाळी रचलेले नाहीत, तसेच 
पडवळ गाथेतील (भाग २, पू. २६१ ते २९४) 
१६५ अभंग हे देखील व्याख्यानकारांनी सोयीनुसार 
संकलन, जुळवाजुळव करून आकारास माणलेले 
प्रकरण आहे आणि टाकीमहाराजांनी दिलेले ' जल- 
समाधी ' सुचविणारे ३३२ अभंग (' निजधाम निर्या- 
णाचे अभंग* ) हे तर निव्वळ बनावट आहेत. 
तुकोबांचे तर ते नाहीतच, पण तुकोबापुत्र विठ्ठला- 
चेही ते नाहीत असा निर्णय लेखकाने अभ्यासाअंती 
नमूद केला आहे. पाचव्या व सहाव्या प्रकरणांत 
तुकोबाच्या ' कुडीसहित गुप्त ' होण्याच्या ( आकाश- 
गमन ', तुका ज्योतीशी मिळाला ', * तुका बैसला 
विमानी ' इ.) उपपत्तींचा समाचार घेण्यात आला 
असून सातव्या प्रकरणात एकूण चार स्वर्गीय अभंग- 
पत्रांचा विचार करण्यात भाला आहे. 

एकूण तुकोबाचे तथाकथित तिर्याण अभंग व 
अभंगपत्रे ही निव्वळ संकलकांची करामत आहे हा 
निष्कषे. 

प्रकरण ८ ते १७ पर्यंत तुकाराम महाराजांचा 
वैक्ुठसंबंधात विचार करण्यात आला आहे. इह- 
ोकालाच वैकुंठाची प्रतिष्ठा देणारे तुकोबा वैकुं- 
ठास विमानात बसून सदेह जाण्याची वांच्छा कर- 
तील हे लेखक असंभाव्य मानतो. अंतकाळाचे सम- 
जले गेलेले * आम्ही वैकुंठवासी ', * आम्ही जातो 
भामुच्या गावा ' इ, अभंग वेगळ्या पातळीवरून 
समजून घेणे आवश्यक असुन या क्रिवा अज्ञा अभंगां- 
मधून निर्याणकल्पना बांधण्याआधी वैकुंठगमना- 
मागचे प्रयोजन व तिर्याणाची प्रत्यक्ष घटना याबा- 
बत विद्वानांच्या मतामतांत किती विलक्षण 
आहे हे लेखकाने साधार दाखवून दिले आहे. 
रामावर ' वेड ' आरोपित करणारे विद्वान आहेत 
( पांगारकर, गद्रे, भावे, मराठे, भिडे ), तसे 
* वैफल्यामुळे तुकोबा गेले ' असे मानणारेही विद्वान 
आहेतच. “जरा कर्णमूळी सांगो आलो गोष्ट? या 
अभंगाव&न जराजजंर तुकोबा पुढे मांडणारे विद्वान 


गोंधळ 
तुका- 


ग्रेथपरीक्षण 


आहेत, तसेच * तुकोबाचे जीवन निःसंशय एकांगी 
होते ' असे मानणारेही (भ. श्री. पंडित, विनोबा ) 
आहेत. या मतामतांचा खरपूस समाचार घेत- 
घेतच लेखकाने पुणं बोधातल्या “ सत्तर टक्‍के बाकी 
उरली मागे तो हा।॥ ' ( १९८१) या अभंगा- 
वरून तुकोबांचा जन्मशक ( १५३० ) निर्णायक 
रीतीने निश्‍चित केला असुन ( प्रकरण १५) ऐति- 
हासिक कागदपत्रांचे आलोचन करून तुकाराम- 
शिवाजी-रामदास यांच्यामधल्या संबंधांवर प्रकाश 
टाकला आहे. ' युगपुरुष ' हे विरुद साथ ठरवि- 
णाऱ्या तुकोबांच्या व्यक्‍्तित्वाची काही ठळक 
वैशिष्ट्ये या ठिकाणी प्रकट करण्यात आली आहेत. 
याच वशिष्ट्यांच्या प्रकाशात * तुकोबाची आत्म- 
हत्या ! कशी गैरलागू ठरते, याचे साधारण विवेचन 
प्रकरण १७ मधून येते. 

प्रकरण १८ते १९ यांमध्ये जलदिव्याचा ( वह्या 
बुडविल्या ' त्या संदर्भात) साकल्याने विचार करीत 
करीतच तुकोबांच्या ' क्रांतिकारी साम्यवादाचे' व 
त्यांच्या तत्त्वगर्भ-न्यायनिष्ठुर आषेवाणीचे असामा- 
न्यत्व लेखकाने स्पष्ट केले आहे. इंद्रायणीत बुडवि- 
लेल्या वह्या तुकोबांनी निर्याण मांडल्यावर सुखरूप 
वर आल्याचा चमत्कार लेखकाला ( शक्‍य कोटीतला 
म्हणून ) संमत आहे. समकालीनांची साक्ष लेखकाने 
ग्रा ठिकाणी आवर्जून काढली आहे. 

प्रकरण २० व २१ या अखेरच्या भागात “ संत 
ग्रहमेळी भानूच ' असे तुकोबा आयुष्याच्या ऐन 
मध्यानी एकाएकी निघून गेले ते का? या प्रश्‍नाचा 
अतिझाय संयमाने लेखक विचार करतो. ' घाये देह- 
पात' च झाला असा निर्णय देऊन तुकोबांच्या 
वघाच्या कटात सामील असणाऱ्यांच्या चरितांचा 
तत्कालीन पुराव्यांच्या आधारे मागोवा घेतो व या 
खुनाला जात जबाबदार नसुन एक विशिष्ट मनोवृत्ती 
जबाबदार असल्याचे प्रतिपादन करतो. 

एकवीस प्रकरणांच्या य़ा प्रदीधे विवेचनग्रंथात 
काही वैशिष्टयपूर्ण बाबींचा आढळ प्रकर्षाने होत 
जातो. त्यांतली पहिली बाब प्रतिपाद्य विषयाच्या 
सर्वस्पर्शी विवेचनाबाबतची आहे. दुसरी बाब शेली- 
तल्या नाविन्याची आहे. तिसरी प्रतिज्ञेनुसार नव्या 
जाणीवांसह तुकोबांच्या अधिक वास्तववादी व्यवित- 
दिग्दर्शनाची ( आकलनाची ) आहे आणि शेवटली 


अनुक्रमणिका 


४७. 


( परंतु संशोधनदृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाची ) बाब . 
आहे- पुढे आणलेल्या पुराव्यांची व आघारभूत- 
सामग्रीची. 

प्रतिपाद्य विषयाचे विवेचन करताना एकान्तिक 
आग्रही भूमिका न बाळगता निकोप विवेकबृद्धीच्या 
आधारे आणि तुकोबांच्या वृत्तीच्या प्रकाशात अभं- 
गांचा कालनिणेय-अर्थनिणंय करीत जाणारी विदले- 
षण- संइलेषणात्मक प्रतिभा या ग्रंथाच्या पानोपानी 
आपल्या पाऊलखुणा उमटवीत गेली आहे ( उदा. 
पृ. ४९ वर बेंद्रे यांचेवर आक्षेप घेताना, पृ. ७९ वर 
विद्वानांना आव्हान देताना, प्रकरण १३ मध्ये 
गुलाबराव महाराजांच्या विचारप्रणालीचे खंडन 
करताना, पृ. १८२-१८८ मध्ये विद्वानांचा समा- 
चार घेताना, पृ. २२३ वर * पुरावा उपलब्ध. 
नसल्याचो ' कबुली देताना, पृ. २६८ वर भाव्यांना 
सालोमालोच्या करणीबाबत उत्तर देताना, प्रकरण 
१८ मध्ये “ जलदिव्य ' तपासताना, पृ. ३२१ वर 
“घातपाताच्या अभंगखुणा? न्याहाळताना, पृ. ३३२- 
३७ वर खुनाच्या कटाचे पदर उलगडताना, पृ. ३३८ 
वर संशयास्पद अभंगांचा विचार करताना, पृ. 
३४२ ते ३४६ मधील वधोत्तर परिस्थितीचे विवे- 
चन करताना काही धोक्याची स्थळे हाताळताना) 
स्वमतपुष्ट्यथ अनेक पुरावे गोळा करून लेखकाने 
जवळजवळ प्रत्येक मतभेदाच्या जागेवर परिश्रमाचा 
एकेक कोट उभा केला आहे व वरण्यविषयाला यथो. 
चित न्याय दिला आहे ( उदा. प्रकरण शते ४ 
मधील निर्याण प्रकरणांचा शोध, प्रकरण ६ मधील 
गरुड व विमान यांचा शोध, प्रकरण ९ ते १३ मधला 
वैकुण्ठाचा शोध, प्रकरण १५ मध्ये ' तुकोबांचा पु्ण- 
बोध तिश्ीतलाच ' हे प्रस्थापित करताना केलेला 
कालनिर्णय, प्रकरण १६ मधील * दशंनही हीन 
अमंगल ' वरील विवेचन, प्रकरण १८ मधील * जल- 
दिव्य ! व “नीच यातीचा गुरू ' यावरील विवेचन, 
प्रकरण १९ मधील तत्कालीन सामाजिक परि- 
स्थितीचे विवेचन इ. ). 

संइलेषण व विश्लेषण या दोहोंची देणगी लाभ- 
लेल्या या शेलीला मुख्य म्हणजे संशोधनाची शिस्त 
माहीत आहे. चिकित्सा आणि दुराग्रह यांच्यांतला 
भेद ती मुळातच उमजून आहे. संतांच्या महात्मतेचे 
आकलन तिला आहे, विद्वत्तेच्या मर्यादाही. तिला 


४८ 


माहीत आहेत. तिच्यात भावावेश आहे तो भंगचाच. 
“मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास । कठीण वज्त्रास 
भेदू ऐसे ' आणि * नाठाळाचे काठी देऊ माथा । 
अक्षी निव्वळ तिची प्रतिज्ञाच नाही; तो तिचा 
स्वभावधर्म आहे. “ घणघाये हिरा" व * पेटलिया 
सोने! अश्ली सर्वसमावेशक जाण तिच्यात आहे. 
अशी ही अभिजात शेली. 
ही शैली मुळात सौजन्यशील नि गंभीर असली, 
तरी प्रसन्न नि ओघवती आहे. तेवढीच ती लव- 
चत्रिकही आहे. प्रतिपाद्यानु्ष पाहतापाहता ती 
आपली काया बदलवून घेते आणि पाहतापाहताच 
प्रतिपक्षाला पुरते घेरून नामोहरम करून टाकते. 
विद्वानांची वारंवार हजेरी लागते ती एकेका उप- 
पत्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी म्हणून ! मात्र 
त्यांना कुठेही व्यक्तीशः विनाकारणच डिवचण्याचे 
पाप ही देली स्वतःच्या माथी लावून घेत नाही. 
तसे या शेलीत काही दोषही आढतातात. पुन- 
रक्ती बरेचदा येते. पण ही येते विवेचनाच्या 
विशिष्ट अंगीकृत शिस्तीमुळे. आणखी एक ठळकपणे 
लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे अवतरणांचा अतिरेकी 
सोस आणि क्वचित कुठे पाल्हाळ, जिथे उघड 
पुरावा उपल्ब्धच नाही तिथे तुकोबांच्या वृत्तीच्या 
प्रकाशात अन्वयार्थ लावण्याच्या खटाटोपात हा 
पाल्हाळ अपरिहाये आहे हे मात्र खरे ! 
तुकोबांचे वास्तव दर्शन 
“ तुकोबांच्या व्यक्तिदशेनाच्या संदर्भात तर या 
ग्रंथाचे योगदान विदोष लक्षणीय ठरावे. तुकोबांच्या 
व्यक्‍्तित्वाबाबतचे भ्रमांश अत्यंत कोशल्याने व 
विवेकश्लीलतेने उलगडून दाखवून अधिक वास्तव 
स्वरूपात तुकोबा सादर करण्याचे महनीय कार्य या 
ग्रंथाने केले आहे. हे करताना अनेक वादग्रस्त 
मुद्द्यांचा सर्वांगीण विचार करून विवेकाच्या सहाणे- 
वर घासूनच एकेक सत्य लेखकाने प्रस्थापित केले 
आहे. उदा. 
१) वह्या बुडविण्यात वणेवचेस्वाच्या स्वार्था- 
पलिकडे कुठलाही शास्त्राथं नव्हता. 
२) तुकोबांचा पूणंबोध तिशीतळाच. 
३) ' तुकोबांनी शिवाजीस रामदासांकडे पाठ- 
विले! हे संभवत नाही, रामदास-शिवाजी हे 
संबंधच मुळी तुकोबांच्या हयातीत असंभाव्य. 


नवभारत 


जून, १९८१ 


४) तुकोबांचे व्यक्तित्व अनन्यसाधारण, केवळ 
समपितच नव्हे तर झपाटलेलेही ! 
५) तुकोबा निवृत्तीवादी नसुन ' सर्वांगीण 
व्यक्तित्व '. 
६) तुकोबांच्या भावावस्येतील प्रस्फुरणे ही 
साक्षात ' आरुष वेदवाणी !' 
७) तुकोबांचे क्रांतिकारी साम्यवादी तत्त्वज्ञान 
हेच घातपाताच्या मुळाशी. 
अखेरचा मुद्दा नव्याने पुढे मालेल्या संशोधन- 
सामग्रीचा. ग्रंथकर्त्याने उपपत्ती मांडताना पुढे आण- 
लेल्या महत्त्वाच्या पुराव्यांमध्ये संत बहिणाबाईची 
अभंगगाथा, बंधू कान्होबा यांचा शोकपर अभंग आणि 
तुकोबांच्या अंतानंतर त्यांच्या कुटुंबियांचो झालेली 
वाताहात, हे महत्त्वाचे आहेत. लेखकाच्या मते “संत 
वहिणाबाईचे आत्मचरित्र पूर्णपणे उपलब्ध झाले 
असते, तर तुकारामाच्या निर्याणाचे रहस्य निर्णायक- 
रीत्या उलगडले गेले असते. हा एक अमोल ठेवा 
आहे, पण त्याचा पुढील अंश फार पूर्वीच सहेतुकपणे 
कोणी तरी नष्ट केला असावा.' (पृ. २३२) 
एकंदरीत वरील सवे बाबींचा साकल्याने विचार 
केल्यास असे जाणवून जाते, की या ग्रंथाद्वारे पुढे 
आलेली चारदोन ऐतिहासिक साधने किवा निर्याण- 
विषयक उपपत्ती ही या ग्रंथाची प्रधान उपलब्धी 
नव्हेच. तिर्याणाचा शोध हे तर केवळ एक निमित्त. 
त्या निमित्ताने तुकोबारायांच्या अलौकिक व्यक्ति- 
त्वाची नव्यानं उजळलेली प्रतिमा आणि या प्रति- 
मेच्याच प्रकाशात त्यांच्या वेदवाणीवरोल दिव्य 
प्रस्फुरणांची अधिक स्पष्टपणे आलेली प्रतीती हीच 
खरी या ग्रंथाची उपलब्धी. श्रद्धेवरोबरच विवेकाचे 
केणे लाभल्याने प्रसन्न-प्रवाही बनलेली विवेचनदीली 
हे आणखी एक बलस्थान. 


"ण्सुभाष सावरकर 


द डे य टे 
चाहूल ' : ले. अंबिका सरकार; मौज प्रकाशन, 


| हंस, सत्यकथा अशा आघाडीच्या नियतकालि- 
कांतुन अंबिका सरकार दीघंकाळ सातत्याने कथा- 
लेखन. करीत आल्या आहेत. त्यांनी कथालेखनाला 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथपरीक्षण 


सुरवात केल्यापासून १५-२० वर्ष त्या संतत लिहीत 
आलेल्या आहेत. या पादवंभूमीमुळे “ चाहूल ' हा 
ह्यांचा कंथासंग्रेंह हातात घेताना एक प्रकारचे कुतूहल 
मनात होते. 

“वीज ही ह्या संग्रहातील पहिलीच कथा लक्षं 
वेधून घेणारी आहे. केवळ गरजेपोटी दुसऱ्याशी 
लग्न करूत नंतरच्या आयुष्यात अखेरपयंत प्रथम- 
पतीची आठवण वागवणारी, त्याच्याबरोबर जीवन 
जगत असलेली, पहिल्या स्वप्नातुन कधी बाहेर न 
आलेली तारा भाणि तिच्याबरोबर पुन्हा नवा डाव 
मांडायचा म्हणून लग्न केलेले गोविदराव या कथेत 
रंगवले आहेत. आज ना उद्या तारा आपली होईल, 
ही त्यांना आश्या आहे. त्याच वेळी ताराची अखेरची 
माझा मालवत आलेली म्हणजे तिच्या प्रथमप्रीतीचे 
फळ- त्या मुलाचा अंत जवळ आलाय. तो आता 
* आई! ही हाकही मारू शकत नाही. याचा परिणाम 
म्हणून तारा अटळ नियतीकडे ओढली जात आहे. 
सव आठवणींची, तिच्या जपून ठेवलेल्या पेटीतल्या 
ठेव्याची, ती राखरांगोळी करते. याच क्षणी 
गोविदराव तिचे पवित्र पांघरूण विटाळतात आणि 
नकळत ओत्महत्येचा मार्गही वौखंवूंत देतात. किचित 
गढ वातावरणात पुढे जाणारी ही कथा ; पण तिचा 
शेवट परिणामकारक साधलेला आहे. तारा आणि 
गोविदराव यांची दोन वेगवेगळी जगे, जी एकमेकांत 
मिसळ शकत नाहीत, अशी दोन जगे उभी करण्यात 
छेखिकेला इथे कमालीचे यश मिळाले आहे. ताराची 
मनस्वी व्यक्तिरेखा काही काळ डोळ्यांसमोर स्थिर 
उभी राहते. 

“कळ? था कथेत प्रियकराने बोलावले म्हणून 
नट्टापट्टा करून निघत असताना प्रेयसीच्या बोटात 
गुलाबकाटा बोचतो. त्याने कळ येते. ही कळ आणि 
प्रियकराच्या अंतरात पहिल्या गुलाबाने री (प्रेमाने) 
केलेली जखम, या दोन्ही जखमाच. दोन्हींवर फुकर 
घालायला हवी. नीलाने केलेल्या त्याच्या जखमेवर 
तिने फंकर घातली, पण ते करतांना बोडपना 
तिच्याही अंतराला नवा काटा टोचला त्याचे काय 
“ बीज ? सारखीच 'कळ'ही एक यशस्वी कथा आहे. 

* परतफेड आणि मैत्रिण 
सनातन त्रिकोण, चौकोन वा 
कथा आहेत. ह्या कथांचे लेखन 

म, भा. ७ 


वर्तुळात फिरणार्‍या 
ही परिणामकारक 


' याही कथा प्रेमाच्या 


९ 


असले, तरी त्यांचे विषय हे नेहमीचेच आहेत. प्रेम, 
त्याच्या जखमा, जखमेचा व्रण, असूया, वाट्याला 
आलेले प्राक्तन यांभोवती लेखिका फिरत राहते. 
मानवी जीवनाचा स्त्रीपुरुष संबंध किवा प्रेम हा कणा 
आहे हे निविवाद ; पण जीवन या प्रेमापुरतेच 
सीमित आहे काय? ते त्यापेक्षा फार व्यापक आहे. 
जीवनाचा अर्थ या संबंधांपलिकडे गेला, तरच साप- 
डतो. निदान या कथांमध्ये लेखिका प्रेमवर्तुळाबाहेर 
पडून माणसाचा शोध करू पाहत नाही. आत्म्याच्या 
शोधात ती थिटी पडते. 

“* आश्रय ? ह्या कथेत लेखिका एक वेगळेच वाता- 
वरण उभे करते. एक नवोदित गायक एक मैफल 
सादर करतो. पदमपदच्या बापाची पद्धत आवडलेल्या 
गायिकेला उत्तररात्री ठेवून घ्यायची, दुहेरी बिदागी 
द्यायची आहे. सबंध मैफलीत गायक नरेन एकोकडे 
हरतच जातो. आईचे शब्द, सूचना विरून जातात. 
तो पदमपदच्या फर्माइशला बळी पडत जातो. मैफल 
खऱ्या अर्थाने रंगतच नाही. शेखमियांची दाद ये 
बात है बेटा ! मिळतच नाही. उलट मैफलीनंतर 
पदमपव रात्रीच्या मुक्कामाची सूचना करतो., एका 
पौरुषाची दाढ्ण हार लेखिका सहजी रेखाटून जाते. 
* चुलीतली लाकडे ' हे एक चटका लावून जाणारे 
चित्र आहे. सासुरवासाला बळी पडणारी बयो आणि 
स्वतःच्या नवर्‍याच्या खाष्टपणाची बळी झालेली 
तिरपराध यशोदा दोघी एकदम जळून खाक होतात. 
जगाचे रहाटगाडगे नित्यासारखे पुढे फिरतच रहाते. 
* पाथिव' ही अश्लीच छोटीशी, पण कमालीची यशस्वी 
कथा आहे. त्या तुलनेने * तिरुह्ेश ' फॉम हरवलेली 
कथा बाटते. एक भाबडी युवती उभी करण्याच्या 
खटाटोपात लेखिकेने बराच असंबद्ध फापटपसारा 
वाढवला असे वाटते. एक वेगळ्या धाटणीची कथा 
उभी करण्याच्या खटाटोपात परिणामकारक कथा- 


*बीज असुनही कथा घसरते. 


* नदीचे मूळ ' रेखाटताना पुन्हा लेखिका जुन्या 
चिरंतन वर्तुळात येते. पण विणाला बसणारा धक्का 
वाचकाला सहसा बसणार नाही, तो अपेक्षितच 
असतो. ी 

या कथासंग्रहाळा जिचे नांव मिळाले त्या 
“ चाहूल ' ह्या कथेला दीर्घकथाच म्हणायला हवे. 
मृत्यूच्या चाहुलीने धास्तावलेली - एक लेखिका, 


ष्ठ 


तिच्या मनातल्या आठवणी, गतायुष्यातले धागे- 
दोरे, प्रकाशझोताने क्षणमात्र चमकून उठणारी 
क्षणचित्रे, एका मातबर प्रकाहकाकडून तथाकथित 
यश पदरी पडत असतानाही होणारी उपेक्षा, 
ह्याबाबतची खंत, एके काळी गवसलेला प्रेमाचा 
ठेवा, नंतरचा हिशेबी व्यवहार, मुकुंद कणिक आणि 
सुशिला गृप्ते अशा धूसर चित्रांच्या मिलाफातून 
उभी रहाणारी ही कथा वाचता वाचता हेमि- 
ग्वेच्या : स्तो ऑन्ह किलीमांजारो'ची भठवण 
झाली. लेखिका एक उत्कट कथा सादर करते आहे, 
अशी अपेक्षा मनात निर्माण झाली; पण कथेच्या 
अखेरीस पदरी निराशाच आली. शेवट पूर्णतः 
फसला. “ स्नो झव्ह किलीमांजारो'ची शिखरे दूरच 
राहिली हे ध्यानात आले. घाईघाईने धक्का 
देण्याच्या प्रयत्नात अंबिका सरकार ह्यांनी लेखिकेला 
जिवंत ठेवली ( बहुधा पुढची २५ वर्षे) झेजारच्या 
बाथरूममध्ये पडलेल्या नवऱ्याच्या निष्प्राण देहाकडे 
डॉक्टरना घेऊन जाण्यासाठी आणि एका चांगल्या 
कथेचा आपल्या हातानेच अंत करून टाकला. 

“ फळे रसाळ गोमटी 'तला सवाई बेटा पाहून 
अस्वस्थ झालेले देशमुख आणि '* सांगता'मधील 
दुर्गाककांनी सावित्रीला मागे टाकण्यासाठी आयु- 
व्याच्या अखेरीस केलेले ' आक्रीत ' दोन्ही खासच 
उल्लेखनीय आहेत. शेवटच्या * शूद्र ? ह्या कथेतले 
सौंदये मात्र आगळेच आहे. एक तो आणि ती. 
स्वतः निवडलेली, वेगळी वाटलेली मुलगी, उमलता 
'शुंगार, तिने हळूहळू त्याच्यावर प्रस्थापित केलेले, 
'आता नकोसे झालेले स्वामित्व, त्याबद्दल आलेला 
तिटकारा या पादवेभूमीवर त्याला तिच्या प्रसुती- 
वेदनांना सामोरे जावेच लागते. प्रसूतीवेदनांचे 
लेखिकेने केलेले वर्णन मुळातच वाचावयास हवे. 
प्रसूतीचा हा क्षण स्त्री-केखिकाच खराखुरा साकार 
करू शकेल. प्रसूतीच्या त्या क्षणी *'तो आणि ती ' 
या दोघांत निर्माण झालेले दूरस्थ एकरूपत्व-इथेच 
अंबिका सरकारना लेखनाची खरी लय साधून गेली, 
भसे वाटते. 

भट भट क 


नवभारत 


जून, १९८१ 


* आणि बाकीचे सगळे ' : लेखक शाम मनोहर, 
मोज प्रकाशन गृहू, मुंबई ४; १९८०; पृ. १९८; 
क्रि. १२ रु. 


एच्‌. इ. बेट्स हा मातबर इंग्लीश कथाकार 
भाणि कथासमीक्षक म्हणतो, ' लघुकथेत छापलेल्या 
ओळीत काय सांगितले आहे, त्यापेक्षा काय सांगितले 
नाही, काय छापलेले नाही, ओळीओळींआड काय 
दडले आहे, दोन ओळींमधल्प़ा मोकळ्या कोऱ्या 
जागेत काय अभिप्रेत भाहे हेच खरोखरी महत्त्वाचे 
असते. अर्थात हे न लिहिलेले वाचायला माभिकपणे 
वाचता यायला हवे; ओळींच्या मध्ये कोऱ्या जागेत 
दडलेले जाणून घेता यायला हवे. हे ज्याला जमत 
नाही, त्याला मग दर्जेदार कथा दुर्बोध वाटायला 
लागते. अशा अप्रगल्भ किवा अजाणकार वाचकाच्या 
अंतरंगाला हात घालायला ती कथा असमथ ठरते.' 
झाम मनोहरांच्या प्रस्तुत संग्रहातल्या निदान काही 
कथा या प्रकरणात मोडणाऱ्या आहेत. म्हणून सव- 
सामान्य रसिक वाचकाला त्या दुर्बोध वाटणाऱ्या 
आहेत. * रिछेहानशिप ?, ' तात्पये कथा !, ' क्रौये !, 
* गुरुत्वापसरणाचे प्रदेश ' या कथा विशेषत्वाने या 
प्रकारात पडणार्‍या आहेत. शाम मनोहर निश्‍चितच 
एक यशस्वी कथाकार आहेत. पण त्यांची कथा 
समजण्यासाठी, त्यातले मम कळण्यासाठी कथा पुन्हा 
पुन्हा वाचण्याची, त्यावर चिंतन करण्याची गरज 
आहे. कथेच्या वाचकवर्गावर आपोआपच मर्यादा 
पडते. मोजके वाचकच अह्या कथेचा आस्वाद खऱ्या 
अर्थाने घेऊ शकतात, न 


शाम मनोहरांच्या कथांना सुसंगत घटनाप्रधान 
कथानक नसते. कॅलिडोस्कोप फिरत असतो: त्यात 
तिरनिराळे आकृतिबंध दृग्गोचर होत असतात त्या- 
प्रमाणे त्यांच्या कथेत एकामागोमाग त 
दिसत राहतात. ही द्श्ये, 
धाग्याने एकमेकांना जखडलेली 
गुंफलेली असतात. हा धा 
असा असतो. इतका तरल, को तो आहे की नाही 
याचीच झंका यावी, पण तो आहे; कारण त्याने 
प्रसंग अधांतरी तरंगत धरे आहेत. त्यांची सुंदरशी 
माळ तयार झालेली आहे. ही माळ समोर आहे, 


एक दृष्ये 
या घटना एका सृक्ष्म 
गी असतात; परस्परांत 
गा अतितरल, अतिसुक्ष्म 


ग्रंथपरीक्षण 


उदाहरणाथं, “ घोळक्यात पराभव ” ही कथा अक्या 
एका सुंदर पुष्पहारासारखी आहे. “ एकापेक्षा जास्त 
असल्यावरच घोळका असतो असे नाही. एकटाही 
जमावच असतो. त्याची ही कहाणी असते. त्याचा हा 
तसा असतो.” आणि हाच तो एकटा घोळक्याच्या 
पराभवास कारण असतो. 


* डॉ, पेशंट ' या कथेत शाम मनोहरांनी स्वतःच्या 
मनानेच उलट सुलट खेळ खेळणाऱ्या, त्यांच्या 
विविधतेने सतत गोंधळलेल्या भाबड्या जीवाची 
उत्क्रांती रेखाटलेली आहे. पण ही उत्क्रांती होत 
असताना ' स्त्रियांनी का हसावे, पुरुषांनी राकट 
का दिसावे ? ' असे प्रश्‍न त्याला भेडसावतात. 
जीवन, मन, त्यांचे व्यवहार, मानवी अस्तित्व यांचा 
शोध घेता घेता दररोजच्या जगण्यातली निवड 
माणूस कशी करतो यातला मेळ त्याला उमगत 
नाही. आपल्यातल्या आजाराची त्याला जाणीव 
आहे. त्याच्यातलाच डॉक्टर अलग होऊन त्याच्या- 
तलाच पेशंट तपासू लागतो आणि पथ्य सांगताना 
गोंधळून जातो. * डॉ. पेशंट' या कथेइतक्याच 
कौशल्याने शाम मनोहरांनी लिहिलेली या संग्रहातली 
दुसरी कथा “ एक वाडा, एक जोडपे आणि बाकोचे 
सगळे काही. ! एक नवपरिणत जोडपे. त्यातली 
अल्लड पत्नी, भोवतालच्या वास्तवाची कटू जाणीव 
प्रकर्षाने होत असलेला तिचा नवरा, आईवडिलांची 
यात्रा, गॅसचे हप्ते, संप, ऑफीसच्या परीक्षा या 
सगळ्या चक्रव्यूहातून अखेरीस त्याच्या वाट्याला 


चाचकांचा पत्रव्यवहार” 


मा, संपादकमहोदय, 

५ नवभारत ', वाई यांसी स. न. वि. वि. | 

४ नवभारत. मे १९८१ च्या अंकात ' वाचकांचा 
पत्रव्यवहार ' या सदरात पृ. ४७ ते ४९ वर 
* सदानंद ' या सहीने एक पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. या 
पत्रात माझ्या लेखातील मताबद्दल काही उल्लेख 


आहेत. त्या संदर्भात हा खुलासा :- 


|. 


येणारे विषण्ण एकाकीपण एका प्रचंड एकाकी 
वाड्याच्या पाइवंभूमीवर रेखाटलेले माहे. या नंघा- 
राच्या आकृतिहीन वाड्यात शारीरिक उपभोगा- 
खेरीज माणसाच्या हातात काहीच नसते, हो 
जाणीव या कथेच्या अखेरीस मनाला भलताच 
चटका लावून जाते. - 

“वासू अमक्या तमक्या ठिकाणी ऐसर्पस ' ही कथा 
त्या मानाने साधी, सरळ, सहज समजणारी, बाळ- 
बोध, घटनाप्रधान अशी कथा माहे. नाकासमोरच्या 
सरळ रेघेसारखे आयुष्य जगणारा वासू जगाचा 
व्यवहार न समजल्यामुळे क्ोवटी जेलमध्ये येऊन 
पोहोचतो याचे चित्रण या कथेत शाम मनोहरांनी 
किचित अगम्य भाषेत केलेले आहे. ' तुकडे तुकडे ' 
ही अशीच विविधरंगी भावनांचे घागे गुंफीत तयार 
झालेली, व्यापक आझ्य पोटात असलेली कथा आहे; 
एका कादंबरीचे कथानक तिच्यात भरलेले आहे. 
कलाकाराने नाजूक हातांनी सुबक मूर्ती उभी करावी 
आणि ती पुर्ण होते न होते तोच छिन्नीच्या एकाच 
फटक्याने तिचे तुकडे तुकडे करून टाकावेत असा 
परिणाम कथेच्या अखेरीस खासच निर्माण होतो. 

' हुतात्मा ' आणि * मेमेसाचे केफ्याफात अवस्थां- 
तर? या कथा व्यंगचित्रांसारख्या वाटल्या. एकंदरीत 
मराठी लघुकथेच्या वाटचालीचा एक टप्पा दद्दो- 
विणारा हा कथासंग्रह आहे एवढे मात्र म्हणायलाच 
ह्वे. 


"ण श्यामकांत कुलकर्णी 


१) ' नवभारत ' डिसेंबर १९८०७ च्या अंकात 
डॉ. कोलते यांचा “ श्रीचक्रघरोक्‍त आचाये कोण? ? 
या मथळ्याचा जो लेख प्रसिद्ध झाला आहे, त्याल्म 
उत्तर मी “ नवभारत * एप्रिल १९८१ च्या अंकात 
“महानुभाव पंथाचे अर्वेदिकत्व-एक पुनविचार- 
पुरवणी ' या मथळधाखाली दिलेले आहे, ते श्री. 
* सदानंद ' यांनी पाहिलेले नसावे, असे वाटते; 


दश 


कोरण र्त्यांनी त्याचा संदभ दिलेला नाही. त्यांनी तो 
लेख पाहिला असता, तर कदाचित्‌ त्यांना हे पत्र 
लिहिण्याची वेळ आली नसती. 

२) 'आचार्या नरक? या श्रीचक्रधरोक्‍तीच्य़ा 
संदर्भातील जी आख्प्रायिका आहे, तिचे दोन पाठ 
आहेत. या आख्यायिकेच्या जुन्या पाठाच्या आघारे 
डॉ. कोलते यांनी. प्रथम “ आचायं ' शब्दाचा अर्थ 
“सवे वैदिक आचायय ? असा केला व त्यावरून महा- 
नुभाव. पंथाचे अरवेदिकत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न 
केला ( पाहा- “ महानुभाव संशोधन १, पृ. ७० )- 
या जून्या पाठामध्य़े शंकराचार्यांचा उल्लेख आहे, 
भटाचार्यांचा नाही. त्यामुळे ' आचार्या नरक? या 
श्रीचक्रघधरवचनाचा अथ ' शंकराचार्यांना नरक 
असा केला पाहिजे, असे माझे म्हणणे आहे. श्री. 
£ सदानंद म्हणतात त्याप्रमाणे ' भटाचाय म्हणजे 
शंकराचार्य ' असे मत केव्हाही मांडलेले नाही, व 
आजही मला ते मत मान्य नाही. उलट भटाचायं 
म्हणजे कुमारिलभट्ट हेच मत * नवभारत ' एप्रिल 
१९८१ च्या अंकात मांडलेले आहे. * शंकराचार्या 
ऐवजी * भटाचार्य ' हा शब्द डॉ. कोलत्यांना मिळा- 
लेल्या नव्या पाठामध्ये येतो, हे त्यांनी ' नवभारत 
डिसेंबर १९८० 'च्या अंकातील आपल्या लेखात स्पष्ट 
केलेच आहे. 

३) आचाय शब्दाच्या अर्थावरून महानुभाव 
पंथाचे वैदिकत्व सिद्ध करण्याचा माझा प्रयत्न 
केव्हाच नव्ह्ता व आताही नाही. डॉ. कोलते यांनी 
मात्र त्यावरून महानुभाव पंथाचे अरवैदिकत्व सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते त्यांचे मत मला 
मान्य नसल्यामुळे, ते कसे चुकीचे आहे, हे दाखवावे 
लागले होते. त्या दृष्टीनेच 'आचार्या नरक ' या 
श्रीचक्रधरोक्त सुत्रातील ' आचार्य ' शब्दाच्या 
अर्थाचा विचार करावा लागला होता. त्यावरून 
महानुभाव पंथ अर्वदिक असल्याचे सिद्ध होत नाही, 


नवभारत 


जून, १९८१ 


४) ' नवभारत ' ऑक्टोबर १९८०, जानेवारी 
१९८१ व एप्रिल १९८१ या तीनही अंकांतील माझे 
लेख वाचून मग श्री. ' सदानंद ” यांनी माझी नेमकी 
चूक दाखवून दिली असती, तर बरे झाले असते. 
: प्रा. निपाणीकर कोठेतरी 'चुकत आहेत, ! असे 
मोघम विधान करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली 
नसती. र 

५) क्षेपणीकांनी उच्चाटन केलेल्या वेदांची पुनः- 
प्रतिष्ठा ( * पुनप्रेंतिष्ठा 'नव्हे) आणि अठरा ' क्षप- 
णीकां ' ना कढईमध्ये घालून त्यांची केलेली हिसा 
यांपैकी कोणतीही घटना शंकराचार्यांच्या कोणत्याच 
चरित्रात उपल्ब्ध होत नाही. म्हणून आचापं 
म्हणजे शंकराचाये हे माझे म्हणणे केवळ अनु- 
मानावरच आधारलेले आहे, असे श्री ' सदानंद 
म्हणतात. पण महानुभाव पंथ प्रवतित करणाऱ्या 
श्रीदत्तात्रेयांनीच शंकराचार्यांना वरप्रदान करून 
शांकर संप्रदायाला प्रतिष्ठा दिल्याची घटना तरी 
शंकराचार्यांच्या कोणत्या चरित्रात आहे? माझ्या 
माहितीप्रमाणे शंकराचार्यांचा आज उपलब्धे 
असलेल्या कोणत्याच चरित्रात ही घटना नोंदलेली 
नाही. तरीही केवळ महानुभाव परंपरेवरच विसं- 
बून राहून श्री. * सदानंद ' मात्र ती प्रंमाण मान- 
तात, हे आइचयं नव्हे काय? श्री. दत्तात्रेयांनी 
शंकराचार्यांना दिलेल्या वराच्या हकीगतीला शंकरा- 
चार्यांच्या चरित्रातूनही जोपयंत दुजोरा मिळत 
नाही, तोपर्यंत श्री. * सदानंद ' यांनीही हे वरदान 
केवळ अनुमानानेच ठरविले असे म्हणणे भाग आहे. 
“आचार्या नरक ' या श्रीचक्रधरोक्‍तीतील आचाय 
जरी शंकराचाये नसले व भटाचायं अर्थात कुमा- 
रिलभट्ट असले, तरी त्यामुळे महानुभाव पंथाच्या 
वैदिकत्वाला बाध येण्याचे कारण नाही; हे मी 


माझ्या * नवभारत ' एप्रिल १९८१ च्या अंकातील 
लेखात दाखविलेच आहे. 


तसेंच वैदिक असल्याचेही सिद्ध होत नाही हे खरेचे कळावे, ही विनंती. 
झ्ाहे. महानुभाव पंथाचे वैदिकत्वे सिद्ध करण्यासाठी 
मरी वेगळी प्रमाणे दिली आहेत. --रा. पां. निपाणीकर 


सार-संकठन 


परदेश 
चिनी सैन्य आणि चीनचे नवे घोरण 


चिनी स॑न्याचे नाव “ जन-मुक्‍्ति-सेना ' असे 
आहे. त्याची स्थापना प्रत्यक्ष माओ कझेडांग यांनी 
केली आहे. सैनिकांनी सर्वे क्रांतिकारक सद्गुणांचा 
आदश लोकांपुढे ठेवला पाहिजे अशी माओ यांची 
अपेक्षा होती; आणि आपण ही अपेक्षा पुरी केली 
याचा सैन्याला अभिमान आहे. माओ यांच्या 
कल्पनेप्रमाणे मुक्तिसेनेचे सेनिक आणि जनता 
यांच्यामध्ये एक खास नाते असते. सैनिकांना सर्वे- 
सामान्य लोकांविषयी जिव्हाळा व आपुलकी असली 
पाहिजे आणि लोकांनी सैनिकांवर प्रेम केले पाहिजे. 
क्रांतीचे अग्रदूत म्हणून राजकीय, सामाजिक व 
आथिक क्षेत्रांत आपल्याला एक विशिष्ट भूमिका 
वठवायची आहे ही शिकवण मुक्‍्तिसेनेने माओ- 
पासुन आत्मसात केली आहे आणि डेंग शियाओपिंग 
यांच्या नेतृत्वाखाली जे नवे धोरण चीनच्या आजच्या 
राजवटीने स्वीकारले आहे, त्याच्यात मुक्तिसेनेचे हे 
हे अग्रस्थान अप्रत्यक्षपणे नाकारण्यात आले आहे. 
माओ आणि मुक्तिसेना यांच्यामध्ये एवढे परस्पर 
जिव्हाळ्याचे नाते होते, की माओ यांच्यावरील टीका 
ही मुक्तिसेनेच्या आजवरच्या कतृत्वावरील टीका 
ठरते. ह्यामुळे डेंगप्रणीत नवीन धोरणाला मुक्ति- 
सेनेमध्ये बराच विरोध आहे. 

मकक्‍तिसेनेच्या अधिकृत मुखपत्रामध्ये अलिकडे 
माओ यांच्या धोरणांचे व कतुंत्वाचे चिकित्सक 
मूल्यमापन करणारा एक विस्तृत लेख प्रसिद्ध 
झाला आहे. हुआंग केचेंग या अनुभवी आणि 
ज्येष्ठ सेनाधिकाऱ्याने तो लिहिला आहे. जनमुक्‍्ति- 
सेनेचे तरुण अधिकारी हुनांग यांचा नैतिक अधि- 
कार मानतात आणि म्हणून डेंग यांनी आपला 
प्रवक्ता म्हणून त्यांची निवड केली आहे. हुर्ञाग हे 
पुर्वायुष्यात, सहस्त्र क्रांती घडवून आणण्याच्या 


कालखंडात, माओचे एकनिष्ठ अनुयायी आणि 
साहाय्यक म्हणून मान्यता पावले होते. पण १९५० 
नंतर माओ यांच्या क्रोधाला ते बळी पडले आणि 
१९७३ मध्ये डेंग परत सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची 
* पुन:स्थापना ? झाली. 

माओ यांच्या कामगिरीचे हुआंग यांनी केलेले 
मूल्यमापन मध्यममार्गी आहे. माओ हे मौलिक 
विचार करणारे स्वतंत्रप्रज्ञ असे प्रतिभावंत होते 
असा माञ यांचा गोरव त्यांनी केला आहे. 
१९२० मध्ये आणि नंतरच्या दश्षकात, त्या कठीण 
कालखंडात, माओ यांनी योग्य डावपेच आखले, 
क्‍्योमिन्टांगच्या सैन्याला हुळकावण्या दिल्या आणि 
आपले सन्य शाबूत राखले हो त्यांची मोठीच काम- 
गिरी होती असा निर्णय हुआंग यांनी दिला आहे. 
तुलनेने झाउ एन्‌ लाय ह्यांच्यासारख्या इतर नेत्यांनी 
आपल्या सन्याचा जवळजवळ बळी दिला होता असे 
हुआंग यांनी म्हटले आहे. 


येनानमधील कालखंडाविषयी हुआंग यांनी फारसे 
काही म्हटलेले नाही. अतिरेकी डाव्या तत्त्वज्ञानाची 
आणि धोरणांची जी मांडणी आणि समथन माओ 
यांनी आयुष्यभर केले त्याची बीजे येनानमधील 
कालखंडातील माओ यांच्या विचारांत स्पष्टपणे 
आढळून येतात. पण १९५७ मध्ये पक्षातील उजव्या 
प्रवृत्तीविरुद्ध मानो यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात 
जो निष्ठ्रपणा होता त्यावर, तसेच माओ यांनी 
पुरस्कारिळेली मोठे उड्डाण आणि सांस्कृतिक क्रांती 
ही आंदोलने यांच्यावर हुभांग यांनी स्पष्टपणे टीका 
केली आहे. पण ह्या चुकांची जबाबदारी आपण 
स्वतः आणि इतर नेते यांनीही स्वीकारली पाहिजे 
असेही त्यांनी म्हटले आहे. माओ यांनी ह्या कल्पना 
जेव्हा मांडल्या, तेव्हा आपण व इतर नेते यांनी 
त्यांना स्पष्टपणे विरोध केला नाही, ही चूक आपण 
कबूल केली पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. 


जड 


पण ह्याबरोबरच हाँगकांग, जपान आणि 
अमेरिका यांचा भ्रष्ट प्रभाव जर वाढत गेला, तर 
ती अतिशय अनिष्ट गोष्ट ठरेल असेही मत त्यांनी 
निक्षून मांडले आहे. ज्यांना माओ यांना पुर्णपणे 
झुगारून द्यायचे आहें, तेच ह्या प्रभावाने भ्रष्ट झाले 
आहेत असे सांगून हुआंग यांनी त्यांचा निषेध केला 
आहे. 

सारांश, माओ यांच्यावर टीका करताना आणि 
त्यांनी पुरस्क्रारलल्या धोरणांच्या विरोधी घोर- 
णांची तरफदारी करताना हुआंग यांनी माओ यांची 
प्रशंसाही केली आहे. माओ यांचा पुर्णपणे धिक्कार 
जर केला, तर तो पक्षाच्या आणि मुक्‍तिसेनेच्याही 
इतक्या वर्षांच्या कामगिरीचा धिक्कार ठरतो. ही 
खरी अडचण आहे. 

डेंग यांच्या धोरणामुळे मुक्तिसेना अस्वस्थ 
असणे स्वाभाविक आहे. १९८० च्या अंदाजपत्रका- 
प्रमाणे संरक्षणावरील खर्चात खूपच कपात करण्यात 
आली आणि ४ लाख संनिकांना कमी करण्यात आले. 
चिनी अथेव्यवस्थेची आजची अवस्था अशी आहे, 
की ह्या सैनिकांना बिनलष्करी नोकऱ्या मिळतील 
अशी शाइवती नाही, आधुनिक इस्त्रास्त्रांचा विकास 
करण्यात चीन बराच मागे पडला आहे आणि ह्या 
बाबतीत तो जवळजवळ पूर्णेपणे अभेरिकेवर अव- 
लंबून आहे. व्हिएतनामने चीनच्या डोळ्यांदेखत 
सबंध इंडोचायना गिळंकृत केला आहे आणि परिणामी 
तो रशियन गटामध्ये दाखल झाल्यासारखा आहे. 
पोलाद आणि इतर अवजड उद्योग यांची वाढ आता 
गोठविण्यात आल्यामुळे सैन्याचे झपाट्याने आधु- 
निकीकरण करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

वण तंत्रापेक्षा माणूस श्रेष्ठ असतो, आपण 
स्वावलंबी असले पाहिजे, मृत्यूवर मात करणारा 
निर्धार हे सैन्याचे खरे बळ असते ही मामोची 
श्षिकवण मुक्तिसेनेच्या पचनी पडली असल्यामुळे ह्या 
अडचणी तिला इतक्या भेडसावीत नाहीत. आणि 
डेंग यांच्या धोरणाचे दुरगामी परिणाम चीनला एक 
बलिष्ठ राष्ट्र बनविण्याच्या दृष्टीने अनुकूल ठरतील 
हे. समजूत घेण्याएवढा धीर आणि दुरदृष्टी 
सेनाधिकाऱ्यांच्या ठिकाणी आहे. परंतु शेतीच्या 
संबंधात डेंग यांनी जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यामुळे 
सेना बरीच बिथरली आहे. 


नवभारत 


जून, १९८१ 


१९६० नंतरच्या काही वर्षांत शेती करणाऱ्या 
प्रत्येक कुटुंबाने उत्पादनाचे केवढे लक्ष्य गाठले 
पाहिजे हे ठरवून देण्याची पद्धती अंमलात आणली 
गेली होती. माओ यांनी जे मोठे उड्डाण करायला 
लोकांना उत्तेजन दिलें होते आणि घाईगर्दीने जी 
* कम्यून्स ' संघटित केली होती, त्यांचे अनिष्ट परि- 
णाम दिसून येत होते. त्यांवर इलाज म्हणून ग्रामीण 
भागात काही व्यवस्था नांदावी व शेतीचे उत्पादन 
वाढावे ह्या उद्देशाने डेंग यांच्याच प्रेरणेने ही पद्धती 
सुरू करण्यात आली होती. पण सांस्कृतिक क्रांती- 
मध्ये ही पद्धती रद्द करण्यात आली होती आणि 
शेतीचे उत्पादन कम्यून्सद्वारा करण्याची पद्धती स्थिर 
करण्यात आली होती. ह्या पद्धतीप्रमाणे कोणते पीक 
काढायचे, किती काढायचे हा निर्णय ' उत्पादन 
ब्रिगेड ' घेत असे. फुटकळ कुटुंबे तो घेत नसच. 

उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यात * उत्पादन ब्रिगेड'ला 
जर अडचणी भाल्या, तर मुक्तिसेना त्याला साहाय्य 
करीत असे. पाटबंधाऱ्यांच्या मोठ्या योजना, तसेच 
जमीन सुधारण्याच्या मोठ्या योजना आखण्यात येत 
असत आणि त्या पार पाडण्यात सेनेचा मोठा हात- 
भार असे. तेव्हा सन्य भाणि शेती यांच्यांत जिव्हा- 
ळ्याचे नाते निर्माण झाले होते आणि याचा परि- 
णाम म्हणून सैन्याला स्वस्त दराने अन्नपुरवठा होत 
असे. डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींना ही रचना 
पसंत होती; कारण उत्पादनविषयक निर्णय कम्यन्स 
घेत असत, आणि अंमलात आणीत असत. खाजगी 
फायद्याच्या कल्पनेला ह्या व्यवहारात काही वाव 
नसे. 

डेंग यांनी आता १९६० च्या धोरणाचे पुनरु- 
ज्जीवन केले नाहे. उत्पादन आता शेतकरी कुटुंब 
करते. अन्नधान्याची किमत बरीच वाढवायला सर- 
कारने त्यांना मुभा दिली आहे. त्यामूळे आणि नगदी 
विकांवर शेतकरी भर देत असल्यामुळे सेनेला पूर्वी- 
सारखे स्वस्त धान्य मिळू शकत नाही. पाटबंधा- 
ऱ्यांच्या मोठ्या योजनांना आता महत्त्व देण्यात येत 
नसल्यामुळे शेतीच्या संबंधात सैन्याला विशेष भमिका 
अशी उरलेली नाही. संन्याचो प्रतिष्ठाही कमी झाली 
आहे. मुक्तिसन्यातुन कमी करण्यात आलेले सैनिक 
घरी परततात तेव्हा त्यांना कोणताही खास दर्जा 
नसतो आणि ते नाखुषीनेच परतलेले असतात, हे 


सारसंकलन 


उघड असते. आपल्या तरुण मुलांना संन्यात पाठवा- 
यला शेतकरी आता पुर्वीइतके उत्सुक राहिलेले 


नाहीत. शेतीवर त्यांना आता चांगले पसे मिळू 
शकतात. 


सवेसामान्य सैनिक आणि सेनाधिकारी यांच्या 
दरम्यान असलेल्या तणावांची, असंतोषाची कल्पना 
'फ़रॉन्टियर लिटरेचर अँड आटं' ह्या नियत्तकालिकात 
प्रसिद्ध झालेल्या एका कवितेवरून येते. “ आपल्या 
सैनिकांचे रक्‍त शिपडून सेनापती पदके मिळवितात 
आणि खऱ्या हुतात्म्यांचे स्मरण रहात नाही ” असा 
ह्या कवितेचा आशय आहे. ह्या कवितेचा अर्थात्‌ 
कडाडून निषेध करण्यात आला. पण ह्याच सुमारास 
व्हिएतनामच्या सरहद्दीवरील एका सदस्त्र, निम- 
लष्करी तुकडीच्या गाऱ्हाण्यांना वर्तमानपत्रांतून 
प्रसिद्धी देण्यात आली होती आणि मग त्यांचे हाल 
कमी. करण्यासाठी काही तजवीज करण्यात आली. 
दोन वर्षांपुर्वी मुक्तिर्सन्याच्या उच्चपदस्थांमध्ये चालत 
असलेला भ्रष्टाचार आणि त्यांची विलासी रहाणी 
याचे वर्णन करणारी एक कविता प्रसिद्ध करण्यात 
माली होती. गेल्या वर्षी सैन्याला देण्यात आलेल्या 
अतिरेकी विज्षेषाधिकारांच्या प्रश्‍नावरील एक नाटक 
रंगभूमीवर आणण्यात आले. ह्या नाटकामुळे बरेच 
वादंगही माजले होते. री 

सारांश, सैन्य हे क्रांतीला वाहून घेतलेल्या स्वाथं 
त्यागी आणि धीरोदात्त वीरांचे बनलेले आहे आणि 
ते निष्ठेचा आणि शिस्तीचा आदश सर्वसामान्य 
जततेला घालून देतात, लोकसेवा हे त्यांचे ब्रीद 
असते आणि लोकांकडून मिळणारे प्रेम हे त्यांचे बळ 
असते अशी माभोच्या काळात संन्याची जी क्षग- 
मगीत प्रतिमा होती, ती आता बरीच निस्तेज झाली 
आहे. 

वण माओच्या काळातही, १९७१ मध्ये, त्याचा 
संरक्षणमंत्री आणि त्याच्या सत्तेचा वारस म्हणून 
मान्य झालेल्या लिन विआओ यानेही त्याच्याविरुद्ध 
कारस्थान केले होते. आणि ते उघडकीला आल्या- 
वर देशाबाहेर विमानातून पळून जाताना त्याचा 
मृत्यू घडला. माओ यांना ठार मारण्याचा इतरही 
काही सेनापतींनी कट केला होता आणि त्याबद्दल 
पाच सेनाधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षाही ठोठा- 
बण्यात आल्या, हे सवे जमेस धरूनही माओ. आणि 


ष्ष् 


लोकमुक्‍्तिसेना यांच्यामध्ये विलक्षण आपुलकीचे 
नाते होते. डेंग यांच्या धोरणामुळे मुक्‍्तिसेनेच्या 
इतिहासातील उज्ज्वल काल्खंड संपुष्टात येत आहे 
ही कल्पना तिच्या प्रमुखांना आहे आणि म्हणून ते 
स्वाभाविकपणे अस्वस्थ आहेत. 
व्हिएतनाममधील अधिकृत ' प्रतिक्तांती 

व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या * पोलिट- 
व्यूरो'ने नोव्हेंबर १९८० मध्ये दिळेल्या एका आदे- 
शात असे म्हटले आहे को, '“* आपले उत्पादन 
झपाट्याने, अनेक मार्गांनी, कमी होत आहे आणि 
श्रमजीवी वर्गाचे जीवनमान निक्रष्ट होत आहे, 
त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. 
सामाजिक जीवनात अश्रद्धा ( नेगेटिव्हिझम ) 
बोकाळली आहे. आपले शत्रू आणि आपल्यातील 
दुराचारी लोक ह्याचा फायदा उठवून जनतेला 
चिथावीत आहेत आणि त्यांच्यांत बेदिली निर्माण 
करीत आहेत. आपल्या नेतृत्वावर हल्ला करून 
आपल्या पक्षाची आणि राज्याची संघटना दुवळी 
करण्याचा त्यांचा डाव आहे.” 

ह्याची पार्द्वंभूमी अशी, को उत्तर व्हिएतनाम- 
मधील दोन प्रांतांमध्ये १९८० साली अन्न-दंगली 
झाल्या. अन्नाचा अतिशय तुटवडा आहे आणि 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या कायेकर्त्यांमध्ये बोकाळलेली 
लाचलुचपत, त्यांची उद्धट वागणूक यांची साथ 
त्याला मिळाल्यामुळे लहोक अतिशय हैराण झाले 
आहेत. हॅनॉयमधील एका कनिष्ठ अधिकार्‍याची 
तक्रार अशी आहे, “ माझा पगार फक्त वीस कोबी 
विकत घ्यायला पुरेल इतका आहे. कुणाचे चुकते 
आहे कळत नाही; पण जगणे मुष्किल आहे. ऱ् 
« व्हिएतनामपुढील सर्वांत बिकट समस्या अन्नाच्या 
तुटवड्याची आहे. * अन्न आणि शेती संघटने'च्या 
(एफ्‌. ए. ओ.) अंदाजाप्रमाणे ऑक्टोबर १९८० ते 
सप्टेंबर १९८ १ ह्या वर्षात व्हिएतनाममध्ये ४४ लक्ष 
टन एवढा तांदुळाचा तुटवडा असेल आणि ह्याची 
झळ ८० लक्ष लोकांना पोहोचेल. १९८० मध्ये 
व्हिएतनामने ८ लक्ष टन धान्य आयात केले; पण 
तुटवडा भरून काढण्याच्या दृष्टीने हा प्रयत्न अल्प 
आहे. 

एफ्‌. ए. ओ. च्या अंदाजाप्रमाणे व्हिएतनाममध्ये 
वाषिक २० लक्ष टन एवढा तुटवडा कायमचा आहे 


शद 


आणि त्याच्यात गतवर्षी झालेल्या वादळांमुळे २४ 
लक्ष टन एवढी भर पडली. आज अन्नपुरव्याची जी 
तातडीची गरज आहे, ती परदेशांचे साहाय्य घेऊन 
कशीवश्ली भागविता येईल. खरा प्रश्‍न नेहमीचा २० 
लक्ष टनांचा जो तुटवडा आहे, तो कसा भरून काढता 
येईल हा आहे. उत्तर व्हिएतनाममध्ये जर पुरेशा 
बाटबंधाऱ्यांची आणि पाण्याचा निचरा करण्याची 
व्यवस्था करण्यात आली, आणि दक्षिण व्हिएतनाम- 
मध्ये खतांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला व अन्न 
वाया जाऊ देण्याविरुद्ध दक्षता घेण्यात आलो तर 
आज शेतीखाली जेवढे क्षेत्रफळ आहे त्यातुनच पुरेसे 
धान्य उत्पक्न करता येईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 
थाटबंधारे आणि खते यांच्यासाठी बर्‍याच भांडव- 
लाची गुंतवणूक करावी लागेल. ह्यासाठी अर्थात 
वरदेश्ांतुन आथिक साहाय्य घ्यावे लागेल किवा 
निर्यात व्यापारातून पुरेसा नफा कमवावा लागेल. 
वण धान्याचे उत्पादन वाढविण्याचा एक तातडीचा 
उपाय म्हणून खाजगी उपक्रमशीलतेला आणि अन्न- 
धान्याच्या खुल्या बाजाराला वाव देण्याचे पक्षाने 
ठरविले आहे. थोडक्यात, तुम्ही जर अधिक घान्य 
पिकविले, तर त्यातून जो फायदा होईल तो तुम्हाला 
स्वत.साठी राखून ठेवता येईल अशी ही व्यवस्था 
आहे. 
व्हिएतनाममधील शेती ही खूपच कष्टाची आहे. 
ज्ञेतकऱ्याला खूप शारोरिक श्रम पडतात. तेव्हा 
झेतकऱ्यांना अधिक कष्ट करण्याला उत्तेजन देण्या- 
साठी अधिक कमाईचे प्रलोभन शेतकऱ्याला देणे 
आवश्यक आहे असा निर्णय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
मध्यवर्ती समितीमध्ये घेण्यात आला. ह्याला अर्थात 
सनातनी माक्‍संवाद्यांचा विरोध होता. पण पक्षाने 
स्वीकारलेल्या धोरणाप्रमाणे जमिनीची नांगरणी, 
चांण्याची राखण इ. अवजड श्रमाची कामे सामू- 
ह्कि पद्धतीने करण्यात येतील आणि धान्याची 
वैदास करण्याचा करार व्यक्तींच्या गटाशी किंवा 
खाजगी व्यक्तींशी करण्यात येईल. ह्या करारा- 
प्रमाणे गटाला किवा व्यक्तीला जमिनीचा विशिष्ट 
तुकडा दोन-तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल. पेरणी, 
निगराणी आणि कापणी त्या गटाने किंवा व्यक्‍तीने 
करायची आहे. त्यांनी जे काम केले असेल, त्याची 
नोंद असेल आणि त्या प्रमाणात त्यांना पिकातील 


नवभारत 


जून, १९८१ 


हिस्सा मिळेल आणि शिवाय जेवढे धान्य सरकारला 
द्यायला ते कराराप्रमाणे बांधील असतील, ते 
दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेले धान्य त्यांचे राहीले - 
करार कोणत्या अटीवर करायचा हे ठरविण्याचे 
काही स्वातंत्र्यही त्यांना असेल, प्रयोगादाखल ह्या 
घोरणाचा अवलंब जेव्हा हैफाँग येथे आणि इतरत्र 
करण्यात आला, तेव्हा त्याचा धान्याच्या उत्पादना- 
वर अनुकूल परिणाम दिसून आला. हे धोरण आता 
सर्वे देशात लागू करण्यात माले आहे. 

मासेमारीच्या क्षेत्रामध्येही आता ते स्वीकार- 
ण्यात आले आहे. पूर्वी कामगारांना मासिक 
वेतन देण्यात येत असे. आता मासे पकडण्यासाठी 
केलेल्या प्रत्येक सफरीनंतर जेवढी मासळी पकरड- 
कपात आलेली असते, तिच्यातून वापरण्यात 
आलेल्या साधनसामग्रीची किमत आणि भांडवली 
घसारा वजा करून उरलेली मासळी सरकार आणि 
कामगार यांच्यांत विभागून देण्यात येते. ह्याचा 
परिणाम असा झाला, की १९७९ मध्ये जेवढी 
मासळी पकडण्यात आली होती ( ७,०६१ टन )/ 
तिच्या जवळजवळ दुप्पट मासळी (१५,००० टन) 
१९८० मध्ये पकडण्यात आली. कामगारांचा भाग 
६० टक्के एवढा असतो. कारखान्यांतूनसुद्धा आता 
कामगारांना मासिक वेतन न देता उत्पादनाच्या 
प्रमाणात वेतन देण्याची पद्धती सुरू करण्यात 
आलो आहे. ह्यामुळे एवादा कुशळ कामगार महि- 
स्याला १,००० डाँग ( ४६५ अमेरिकन डॉलर ) 
एवढे वेतन मिळबू शकतो. कामगारांचे सरासरी 
मासिक वेतन ५० ते १०० डांग यांच्या दरम्यान आहे. 

कम्यूनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या .' न्हान 
डान ह्या दैनिकाचे संपादक होञआांग टुंग हे म्हण- 
तात, “ व्यवस्थापनात, आणि वेतन व किमत 
यांच्याविषयीचे धोरण आखण्यात आपण चुका केल्या 
आहेत. .... आपल्या आथिक समतावादाने चांगल्या 
कामगारांच्या उत्साहावर विरजण घातले गेले आहे”. 

*... सर्वांना सरासरी वेतन देण्याचे जुने धोरण 
दिसायला समतावादी होते; पण प्रत्यक्षात त्याच्या- 
मुळे विषमता स्थापन झाली होती. कारण अधिक 
उत्पादक असलेल्या कामगारांना योग्य ते पारितोषिक 
मिळत नव्हते. (वेतनाची) विषम वाटणी करूनळू, 
आपल्याला खरी समता स्थापन करता येईल, 


अनुक्रमणिका 


सारसंकलन 


कारखान्यांना आता बरीच स्वायत्तता देण्यात 
येत आहे. कारखान्याने किती उत्पादन करायचे हे 
लक्ष्य सरकार ठरवून देते. पण हे लक्ष्य कसे गाठायचे 
हे ठरवायला व्यवस्थापन मोकळे रहाते. शिवाय 
कारखान्याने खुल्या बाजारातून कच्चा माल विकत 
घेऊन जर ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक उत्पा- 
दन केले, तर त्याचे काहीही करायची मोकळीक 
व्यवस्थापनाला असते. पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने, 
स्थानिक पक्षसमित्यांनी आणि ज्ञासकीय़ अधिकाऱ्यांनी 
कारखान्याच्या व्यवस्थापनात काही ढवळाढवळ 
करता कामा नये असे त्यांना बजावले आहे. पूर्वी 
प्रत्येक कारखान्याची एक पक्षसमिती असे आणि 
धोरण ठरविण्याची आणि अंमलात आणण्याची 
जबावदारी पक्षसमितीवर असे. 

हो चि मिन्ह शहर, हैफाँग, हतॉय इ. शहरांत 
निर्यात-आयात करणाऱ्या कंपन्या स्थापन करण्यात 
आल्या आहेत. रबर, पेट्रोलजन्य़ पदार्थ, कॉफी इ. 
अत्यावव्यक पदाथ सोडले, तर इतर कोणत्याही 
वदार्थांची निर्यात ह्या कंपन्या करू शकतात आणि 
त्यांना जे परकीय चलन मिळते त्याच्या ७० टक्‍्क्‍्यां- 
तून स्वतःला हव्या त्या वस्तूंची आयात त्या करू 
शकतात. हो चि मिन्ह्‌ शहराच्या कंपनीने ह्या रक- 
मेचा उपयोग मुख्यतः कच्चा माल आणि यंत्रांचे 
सुटे भाग आयात करण्यासाठी केला आहे. आणि 
शहरांतील १०० उद्योगांना त्याचा लाभ झाला आहे. 

१९७९ मध्ये औद्योगिक क्षेत्रात अधिक उदार 
घोरण स्वीकारण्यात आले. ह्याचा परिणाम म्हणून 
एकट्या हो चि मिन्ह शहरात २००० कौटुंबिक 
लघु उद्योग अस्तित्वात आले आहेत. त्यांच्यांत 


भै. भा.८ 


व) 


व्हॅस्टिकच्या बादल्परा, साबण, विजेची फिटिंग्ज 
इ. वस्तूंचे उत्पादन करण्यात येते. त्यांच्यावर दोनच 
बंधने आहेत. विसापेक्षा अधिक कामगार नोकरी- 
वर असु नयेत आणि नगरपालिकेचे कर वेळच्या- 
वेळी दिक्ले पाहिजेत. एवढी काळजी घेतली, कौ 
वाटेल त्या वस्तूंचे उत्पादन करायला ते मोकळे 
असतात. ह्यामुळे उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन वाढले 
आहे आणि फेरीवाल्यांनाही धंदा मिळाला आहे. 

मध्यवर्ती समितीने घेतलेला एक महत्त्वाचा 
निर्णेय असा, की सरकारी पैशांनी भरपाई करून, 
कृत्रिमपणे किमत कपी करून लोकांना वस्तंचा 
पुरवठा करण्याची पद्धत निर्धाराने सोडून देण्यात 
येईल. पूर्वी शेतकऱ्यांकडून २-४ डाँगना एक किलो 
ह्या दराने तांदुळ विकत घेऊन तो ३५ लक्ष सर- 
कारी नोकरांना ४० डाँगना एक किलो या भावात 
पुरविण्यात येत असे. ही तूट सरकारला भोगावी 
लागत असे आणि झेतकऱ्यांना मिळणारा दर त्यांना 
परवडत नसल्यामुळे धान्याचे उत्पादन वाढवायला 
त्यांना उत्तेजन मिळत नसे. 

पण 'उचा अर्थ असा, को पगारी नोकरांना 
मिळणारा पगार वाढवावा लागेल आणि त्यामळे 
चलनवाढ होईल. पण हा धोका पत्करण्याची तयारी 
मध्यवर्ती समितीने केलेली दिसते. शिवाय मरगळ- 
लेल्या अथेव्य़रवस्थेमध्ये चलनवाढीमुळे चैतन्य निर्माण 
होईल असा सल्ला आंतर्राष्ट्रीय नाणेनिधीने ( आय्‌. 
एम्‌. एफ्‌. ), व्हिएतनामी सरकारला दिला आहे. र 

थोडक्यात, क्रांतीचे घुंद पवे ओसरून व्यावहारिक 
नियोजनाचे खडतर व रुक्ष पर्वे व्हिएतनाममध्ये 
सुरू झाले आहे. 


बदवनारत जून, १९८१ 


रतन 


भा्णांण्रा सांता 0 
प्राव्रीत त भर्पापीत शीत १ 


छे 
छु 
> 
१ 
१) *. अर. ढं ७ ल.» 0) 
९ लंखक्र ! काग्वदा . 
9 आकर्षक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, एष्ठसंख्या ४०० ९ 
१) 
छी. या पुप्रसिद्ध त्र दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्काशनातर्फे £) 
७ प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-निशेषतंः श्‌] 
छि ं षी 
७ महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून ह्यांचे र, 
९ नैतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे ह 
(0) आहेत. शास्ोक्त विधी व परंपराम्राप्त रूढी यांचा शौ) 
7; खुलासा केळा आहे. हा ग्रंथ प्र्येक प्रंयाळयात रि 
(१ तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या म 
(१ योग्यतेचा आहे. ९0 
छे षो 
(त १ ७ 
(9 व्ही (0 
७७? "२ 
ष किंमत-रु. २० य्पाल खर्च र. ६ शु 
जमा व ७) 
2 | ग्रंथालये व शेक्षणिक संख्या यांना | ट्‌] 
- (___ १९% कमिशन देण्यात येईळ. ___' छै 
षे | 
ठे आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 6 
७ चिटणीस, शै 
न प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा) ४१२ ८०२ षो 
ग षो 


&)€9<€€9€3€9€3€>€>&€3€>€ €3€3€3€3 €3€53 €3€3 ६9९3 


ह) 2 आ 


"करखगघलचिघ्जतज) 


नवभारत । जून १९८१ डल, 1१००७, 583"' 2 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाठा 


मराठी प्रकाशने 


वैदिक संस्क्रुतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी व *्श्ऱ्‌ 


श्त्स 
न 

अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती १ 88 

क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा०. भा० पाटणकर "५ १७ रु. 


भर 


पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ सुमंत मुरंजन * ८ रै: 


*% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी झर. 
%* लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४. झु. 
% भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सौ० कमल पाध्ये ४ रु, 
*% टिंदी साहित्यविचार । प्रा प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
% महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० भ० दाभोलकर २ रु. 
% श्री» यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० झु 
% संशोधन साधता । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. 
% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉग वसंत स ० जोशी २० झु. 
% आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव श्र 
% भावाथं रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) वालकांडे' १ रड. 
* तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे क भ ष्र 
% आर्याच्य़ा सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्हग्वेदी., २० रु. 
% वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट 


प्रंथविक्रत्यांना २० टकके कमिशन. 


प्राज्ञषणाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा' ) 


हे मासिक पां. गो. भापटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
पे. पुं. रेगे यांनी प्राज्षपाठशाळा मंडळ,, ब्राई"मांचिकरिता तेथेच अरसिद्ध केळे 


